मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वष ३५ 
जानवारा ९८२ 
अक ४ 


“२७.९. ७.७. -क.. *.. -.. क. <.. -%.. <<. ३. ७. ७. &.. 


दि प्राज्ञ प्रेस! 
डिसें. ८१ मध्ये धुळे येथे भरलेल्या, 
महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेच्या ३१ व्या 
अधिवेशनाच्या निमित्ताने घेतल्या गेलेल्या 
मुद्रणस्पर्धेत आम्ही छापलेल्या हस्तपत्रिकेला 
तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देण्यात आले ! 


श्र 


सवे प्रकारच्या सुबक, आकर्षक, निदोष आणि वक्तशीर सुद्रणासाठी 
ट> प्र च 
ढृपघधाज्ञ प्रस 
१५१५ गंगापुरी, वाई-९१२ ८०३. 
दूरध्वनी... 


"डे 


-*क-”/ 


९-0 च्य 9” आ» के. “स. “र. “३... ३... <<. <७.. ७. ७. “९७ “स. 
/-२७.- ७. ७. "७. ७. क. “क. “क. ७.७७... -क. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्षपाठशाला मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नगृवभारा 


वर्षे ३५९ । अंक ४ । जानेवारी १९८२ 
किमत २ रुपये । वाषिक वगंणी, १८ रुपये 


झध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दिक्षीत, 

व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक, 

हारा : दि प्राज्ञ प्रे वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


अनुक्रमणिका 


नुवभार|| 


जानेवारी १९८२ 


अनुक्रम 
अेशरकीचं नोबल पारितोषिके : १९८१ २२ 
संपादकीय अशोक नारायण ठाकूर 
पेशव्यांचा रमणा १ | महाराष्ट्रातील राजकीय परिवर्तन व 
-अंबादास माडगूळकर सत्याग्रही शिदे ७३ 
विकसनशील देशात वैज्ञानिक आणि -रा. ना. चव्हाण 
तांत्रिक कुवतीचे संवर्धन कले करता वयर ल 
येईल ? काही समस्या .. हळ व क 
-प्रा. अब्दुस सलाम व प्रा. बी. एम. उद- -'बेटल आफ खर्डा: चॅलेंजिस अँड रिस्पॉन्सिस', 
ग्रावकर ह्यांच्यातील चर्चा; अनु. मे. पृ. रेगे. भापले काम आपले जीवनसर्वस्व. 
आंतरजातीय विवाह : एक शास्त्रीय वाचकांचा पत्रव्यवहार षे 
दष्टिकोण २९ , 
-ळ. वि. कुलकर्णी खार-सकलन म 
1 ॅकॅ११णिणाणाणणीणणण ण) नानाचा 
लेखक-परिचय 


शै अंबादास माडगूळकर : समाजशास्त्राचे प्रपाठक 


बिझिनेस एज्यूकेशन अन्ड रिसर्च, कोल्हापुर. $- बी. एम्‌. उद्गावकर : मुंबई येथील टाटा इन्स्टि- 


नन न्यकीट >. क त; होमी भाभा विज्ञान 
शिक्षण केंद्र, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कुलाबा, मुंबई-४०० ०० ५. जै ल. बि. 


कुलकणी $ इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल फॉर सोक्षल अँड कल्चरल प्रॅक्सिस ह्या संशोधन प्रकल्पावर संशो- 
घन साहाय्यक; ५२५, नारायण पेठ, पुणे-४१ १०२० श्र अशोक नारायण ठाकूर : मराठी 
विश्वकोश्यात भूविज्ञान, धातुविज्ञान, वातावरणविज्ञान इ. विषयांचे संपादक, विश्वकोश, वाई-४१२८०३ 


शै रा. ता. चव्हाण : सामाजिक कार्यकत, सामाजिक चळवळींचे चिकित्सक अभ्यासक व लेखक; 


१३७८ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३. शै सु. र. देशपांडे : मराठी विश्‍वकोशात इतिहास, राज्य- 
शास्त्र, पुरातत्त्वविद्या इ, विषयांचे संपादक, विश्‍वकोक्, वाई-४१२ ८०३, शै ज. सु. चोघरी : 
किसन वीर महाविद्यालय, वाई येथे वाणिज्य विषयांचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, वाई-४१२ ८० दर 


संपादकीय 


श्ानभाषा 


मानवी इतिहासात असे झढळून येते, को एखाद्या विशिष्ट समाजाने संस्कृतीची, 
विक्षेषतः बौद्धिक संस्कृतीची उच्च पायरी गाठल्यानंतर त्याची भाषा * ज्ञानभाषा ? म्हणून, 
संस्कृतीची भाषा म्हणून प्रतिष्ठा पावते. ती केवळ त्या समाजाच्या अंतर्गत व्यवहाराची भाषा 
राहत नाही. उच्च बौद्धिक आणि सांस्कृतिक व्यवहारासाठी इतर समाजही तिचा आश्रय 
घेतात, महावीर आणि बुद्ध यांनी आपली नतिक आणि आध्यात्मिक शिकवण लोकभाषां- 
तून दिली आणि ती लोकांच्या अंतःकरणाला भिडली. पण जेन आणि बौद्ध शिकवणीला जेव्हा 
तात्त्विक दशशंनांचे स्वरूप प्राप्त झाले, तेव्हा त्यांची मांडणी संस्कृत भाषेमधून झाली. ग्रीक 
भाषा ही केवळ ' हेलेन ' समाजाची भाषा राहिली नाही. हेलेनिस्टिक युगात ती आग्नेय 
यूरोप, पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका या प्रदेशांतील सवे भिक्षभाषिक लोकसमूहांची 
सांस्कृतिक भाषा झाली. फिलो ह्या ज्यू तत्त्ववेत्त्याने आपले धाभिक तत्त्वज्ञान ग्रीक भाषेतून 
मांडले. ख्त्रिस्ति झालेला येशू हा ज्यू होता. त्याच्या अद्भुत जन्माची, चारित्र्याची, 
चमत्कारांची आणि ' आत्मबलिदानाची कहाणी, संबंध मानवजातीचे तारण करू 
शकणारे शुभवतेमान ग्रीक भाषेतून व्यक्‍त झाले. इस्लामी समाजाचे मूळचे साधे, 
रांगडे स्वरूप जाऊन जेव्हा सुव्यवस्थित, सुझाासित इस्लामी साम्राज्य प्रस्थापित 
झाले, तेव्हा अरबी भाषा ही मध्यपूर्वेत संस्कृतीची भाषा झाली. ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांच्या 
ग्रंथांची ज्यांनी अरबी भाषेमध्ये भाषांतरे केली, त्या विद्वानांची मातृभाषा अरबी होतीच 
असे नाही. मध्ययुगातील संत टॉमस अक्विनाससारखे अव्वल दर्जाचे स्कोलॅस्टिक तत्त्ववेत्ते 
इन्च रशीदच्या, अँरिस्टॉटलच्या ग्रंथावरील अरबी भाष्यांचा आघार घेत. मध्ययुगात आणि 
आधुनिक युगाच्या सुरवातीच्या काळापर्यंत लॅटिन ही युरोपची ज्ञानभाषा होती. ज्यांची 
मातृभाषा जमन, इटालिअन, इंग्लिदा, फ्रेंच इ. होती असे तत्त्ववेत्ते, पंडित, गणितज्ञ, 
खगोलशास्त्रज्ञ लॅटिनमध्ये आपले ग्रंथ लिहीत व परस्परांशी वादविवाद करीत. न्यूटनने 
आपला '* प्रिन्सिपिया ' लॅंटिनमध्ये लिहिला, इंग्रजीत नव्हे. कारण तो सबंध सुसंस्कृत 
जगासाठी, म्हणजे युरोपसाठी होता. ह्याच कारणाने लाय्‌प्निट्झने आपले तत्त्वज्ञान 
छॅटिनमध्ये (आणि फ्रेंचमध्ये) लिहिले. लाय्‌प्निट्झ जमंन होता. सतराव्या आणि विशेषतः: 
अठराव्या शतकात फ्रेंच ही युरोपची संस्कृतीची भाषा म्हणून स्थिर झाली. पण लॅटिनला 
पूर्वी ज्ञानभाषा म्हणून जे अनन्यसाधारण स्थान होते ते फ़ेंच भाषेला कधी लाभले नाही. 
कारण अठराव्या शतकापयंत इंग्रजी, इटालिअन, जमन इ. प्रादेशिक भाषा मातब्बर आणि 
ज्ञानसमृद्ध भाषा म्हणून विकसित झाल्या होत्या. तरीही सभ्य, नागर-व्यवहाराची भाषा 
म्हणून युरोपिअन जीवनात फ़रेंचला एक विशिष्ट स्थान होते. रशियन उमराववगं फ़ेंच 
भाषेमधून व्यवहार करण्यात धन्यता मानीत असे. 
एखाद्या भाषेला जेव्हा ज्ञानभाषा हा दर्जा प्राप्त होतो, तेव्हा इतर भाषिक तिचा 
उपयोग केवळ ज्ञानग्रह्णासाठी करीत नाहीत. वैचारिक आदानप्रदानासाठीही, म्हणजे नवीन 


दोन नवभारत जानेवारी, १९८२९ 


ज्ञान निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठीही ते तिचा वापर करतात. किंबहुना 
इतर भाषिक जेव्हा नवीन ज्ञानाचा शोध घेण्यासाठी, नवीन ज्ञानाची मांडणी करण्यासाठी, 
नवीन ज्ञानाची चिकित्सा करण्यासाठी आपापली भाषा सोडून एका समान भाषेचा आधार 
घेत असतात, तेव्हाच ह्या समान भाषेला ज्ञानभाषेचे स्थान प्राप्त झाले भाहे असे म्हणता 
येईल. कार्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या कोणाही पंडिताने त्यायशास्त्रावर किवा मीमांसेवर 
आपला ग्रंथ संस्कृतमध्ये लिहिला असता; तामीळमध्ये किवा मराठीमध्ये किंवा बंगालीमध्ये 
नव्हे. कारण ज्या विद्या-परिवारासाठी म्हणून तो ग्रंथ होता त्याची संस्कृत ही समान सांस्कृ- 
तिक भाषा होती, याच कारणासाठी न्यूटनने आपला ग्रंथ लॅंटिनमधून लिहिला. पण कान्टने 
आपले ग्रंथ जमंनमध्ये लिहिले. ह्याचा अथ असा होता, की अठराव्या शतकाच्या अखेरीच्या 
सुमाराला युरोपची समान अशी ज्ञानभाषा उरली नव्हती. महत्त्वाच्या प्रादेशिक भाषांनी 
ज्ञानभाषेचा दर्जा प्राप्त करून घेतला होता. वर म्हटल्याप्रमाणे जिच्यात ज्ञान संग्रहित 
झाले आहे व म्हणून जिच्या आधारे ज्ञान मिळविता येते अक्षी केवळ भाषा नव्हे, तर 
नवीन ज्ञानाचा शोध घेण्याचा व्यवहार जिच्या माध्यमातून होतो अशी भाषा. 


जेव्हा अनेक भिन्नमाषिक लोकसमूहांनी एक समान भाषा ज्ञानभाषा म्हणून 
स्वीकारलेली असते, तेव्हा ह्या इतर भाषिक समाजांचा व्यवहार अर्थात दुहेरी असतो. 
सर्वसाधारण लोकिक व्यवहार मातृभाषेतुन चालतो आणि सर्वे उच्च सांस्कृतिक व्यवहार 
ज्ञानभाषेतून चालतो. न्यूटन केंब्रिजमधोल दुकानदारांशी इंग्रजीतुन घासाघीस करीत असणार, 
पण गणिती प्रमेय सोडविताना तो ते लॅटिनमधून सोडवीत असे. जेव्हा एखादी भाषा 
रांगडी, प्राकृत भाषा ह्या स्थानापासुन प्रगती करून ज्ञानभाषा हा दर्जा प्राप्त करून घेते, 
तेव्हा अर्थात हा भाषिक व्यवहार एकेरी होतो. सवच, लोकिक आणि सांस्कृतिक 
व्यवहार त्या भाषेतून होतो. उदा. जमंन भाषेने लॅटिन व काही प्रमाणात फ्रेंच 
ह्या भाषांना दूर सारून ज्ञानभाषा हे स्थान अठराव्या शतकात प्राप्त करून घेतले. 
लॅटिनच्या आधिपत्याखाली असलेल्या युरोपिअन प्रादेशिक भाषा जेव्हा ज्ञानभाषेच्या 
पदाला पोचल्या, तेव्हा दुसरा एक प्रश्‍न उपस्थित झाला. तो म्हणजे ज्ञानाच्या आणि 
विचारांच्या आदानप्रदानाचा. युरोपिअन व पुढे बृहद्‌युरोपिअन विद्या-परिवार एक होता. 
केवळ विज्ञानच नव्हे तर ग्रीक व लॅटिन ह्या अभिजात भाषा व त्यांतील साहित्य, तत्त्वज्ञान, 
नव्याने उदयाला येणारी अर्थशास्त्र इ. सामाजिक शास्त्रे इ. ज्ञानाची क्षेत्रे आंतराष्ट्रीय होती. 
सप्तवाषिक युद्धाची धुमाळी माजली असतानाही इंग्लिश, फ़रेंच आणि इतर युरोपिअन 
वैज्ञानिक आपल्या संशोधनाच्या फलिताविषयी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करीत. आदान- 
प्रदानाचा हा प्रश्‍न दोन मार्गांनी सोडविण्यात आला. एक म्हणजे दुसऱ्या भाषेतील महत्त्वाच्या 
ग्रंथांचे आपल्या भाषेत पद्धतशीरपणे भाषांतर करणे. दुसरा मार्ग म्हणजे विद्वानाने बहुभाषिक 
बनणे. उदा. ग्रीक भाषेच्या इंग्लिश पंडिताला जर जमंन वाचता येत नसेल, तर त्याचे 
निश्‍चितपणे अडेल. जर्मन भाषेतील नियतकालिकात ग्रीक अध्ययनाच्या क्षेत्रात प्रसिद्ध होणारे 
लेख जर त्याला मुळात वाचता येत नसतील, ह्या सर्व लेखांची इंग्रजीत भाषांतरे होण्यावर 
जर तो पुरता अवलंबून असेल तर तो मागे पडेल, 
ज्ञानभाषा म्हणून, म्हणजे नवीन ज्ञानाच्या शोधाचे आणि नवीन ज्ञानाच्या प्रसिद्धीचे 
माध्यम हे स्थान जर एखाद्या भाषेला मिळायचे असेल तर त्याची अट अशी, की त्या ज्ञाना- 
विषयी आस्था असलेले, ते समजून घेऊ शकणारे, नवीन ज्ञानाची चिकित्सा करू शकणारे 
कोक त्या भाषासमूहात पुरेशा संख्येने असले पाहिजेत. लोकमान्यांनी आपले * गीतारहस्य 


संपादकीय तीन 
भराठीत लिहिले, पण ' ओरायन ' आणि * धि आक्टिक होम ऑफ्‌ धि वेदाज ' ही पुस्तके 
इंग्रजीतून का लिहिली ? प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि इतिहास हा लोकमान्यांच्या 
जिव्हाळ्याचा व अभिमानाचा विषय होता. पण भाषिक व इतर पुराव्याचे विदलेषण करून 
प्राचीन मानवी संस्कृतीच्या इतिहासाचा वेध घेण्याचा प्रयत्त करणारे नवीन शास्त्र ही 
युरोपची निर्मिती होती. लोकमान्यांच्या नवीन संशोधनाचे मूल्यमापन करू शकतील, त्यात 
जे ग्राह्य आहे त्याचा स्वीकार करतील अशी अधिकारी मंडळी बहुसंख्येने युरोपमध्ये होती. 
आणि त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचे लोकमान्यांना उपलब्ध असलेले माध्यम केवळ इंग्रजी भाषा हे 
होते. आपले संशोधन त्यांनी मराठीतून प्रसिद्ध केले असते तर ते असुन नसल्यासारखे झाले 
असते. त्याने ज्ञानात भर पडली नसती. कारण ज्ञान पुस्तकात नसते, ते जाणकारांच्या आणि 
जिज्ञासूंच्या मतांत, विचारांत, त्यांच्या एकमेकांशी चाललेल्या विवादांत आणि संवादांतं 
असते. आणि ह्या क्षेत्रात अशी सक्रिय असलेली मंडळी ज्या भाषांद्वरे हा ज्ञानव्यवहार पार 
पाडीत, त्या इंग्रजी इ. युरोपीय भाषा होत्या. उलट ' गीतारहस्या'चा उद्देश महाराष्ट्रीय भआाणि 
भारतीय लोकांना जीवनाविषयी एक नवीन दृष्टी देण्याचा होता. पारंपरिक अध्यात्म्याला 
नवीन आदाय देण्यासाठी म्हणून परंपरेने पुज्य आणि अधिकारी मानलेल्या ग्रंथांचा नवीन अर्थ 
लोकमान्यांना लावायचा होता. मराठी भाषा हे ह्या विचारांचे स्वाभाविक माध्यम होते. 
कारण ही आध्यात्मिक परंपरा संस्कृत आणि मराठी भाषांच्या द्वारा टिकून राहिली होती. 
आजसुद्धा मराठी वैज्ञानिकाने अणु-विज्ञानात जर नवीन शोध लावला तर तो स्वाभाविकपणे 
आपला शोध इंग्रजीतून प्रसिद्ध करील, मराठीच्या अतिरेकी अभिमानामुळे त्याने तो मराठीत 
प्रसिद्ध केला तर त्याचे कृत्य हास्यास्पद. ठरेल, कारण तो शोध ठरणार नाही. तो ज्ञानाच्या 
भझाखाड्यात उतरला आहे असे होणार नाही. 


कान्टने आपला ' क्रिटिकं ऑफ्‌ प्युअर रीझन ' जमंनमध्ये प्रसिद्ध केला ह्याचा अथेच 
असा, को तत्त्वज्ञानाचे अध्ययन, तत्त्वज्ञानात नवीन विचार करणे, नवीन विचाराची चिकित्सा 
करणे हा व्यवहार जमन भाषेमध्ये रूढ झाला होता. तत्त्वज्ञानाचा जमंनभाषिक परिवार पुरेशा 
संख्येने निर्माण झाला होता आणि त्याला उद्देशून कान्ट आपले लिखाण करीत होता. शिवाय 
कान्ट आणखी एक गोष्ट गृहीत धरीत होता. ती ही, कौ जमंन भाषेद्वारा तो तत्त्वज्ञानाच्या 
सबंध युरोपिअन परिवाराशी संबंध ठेवू शकत होता. कारण जमन वाचू शकणारे पुरेसे अन्य- 
भाषिक युरोपिअन तत्त्वजिज्ञासू होते आणि त्याच्या लिखाणाची गुणवत्ता पुरेशी असेल तर 
त्याचे अन्य भाषांत भाषांतर अटळपणे होणार होते. ज्या हयूमने कांटला जागे केले त्याचे 
ग्रंथ कान्टने जमन भाषांतरामधून वाचले होते. एकोणिसाव्या शतकात एखाद्या डॅनिश, किवा 
स्कॅडिनेव्हियन तत्त्ववेत्त्याने किंवा पोलिश किंवा हंगेरियन तत्त्ववेत्त्माने आपले महत्त्वाचे 
वैचारिक ग्रंथ जमन भाषेत प्रसिद्ध केले असते. कारण त्याशिवाय तो सबंध सुसंस्कृत जगाला 
-म्हणजे सबंध युरोपला- उद्देशून बोलू शकला नसता. ह्या व्यवहारात ज्ञानाला महत्त्व असते, 
भाषिक अहंकाराला नव्हे. अर्थात ललित साहित्याची गोष्ट वेगळी आहे. 


एका सुसंस्कृत भाषेच्या आधिपत्याखाली जेव्हा इतर भाषा असतात, तेव्हा तुलनेने ह्या 

इतर भाषा असंस्कृत, अशिष्ट ठरतात यात शंका नाही. आणि ह्याचे वैशम्य ह्या इतर 
भाषिकांना वाटणेही स्वाभाविक आहे. पण एक वरचढ भाषा इतर कमकुवत भाषांवर, ह्या 
भाषा बोलणार्‍या समूहांवर लादली जाते एवढेच ह्या परिस्थितीचे वर्णन करणे एकांगी व 
अन्याय्य ठरेल. लॅटिन भाषा सबंध युरोपवर, उदा. जमत भाषिकांवर लादली गेली ती 
अर्थात रोमन साम्माज्यामुळे, पण ग्रीक भाषा हेलेनिस्टिक युगात इतर भाषिकांमध्ये 


जाह. नवभारत जानेवारी, १९८२ 


संस्कृतीची: भाषा; म्हणून पसरली ती केवळ शिकंदर बादशहाच्या पराक्रमामुळे नव्हे. ही परि- 
स्थिती निर्माण करण्यात होमरचा, प्लेटो-ऑॅरिस्टॉटलचा, सबंध ग्रीक बौद्धिक परंपरेचा मोठा 
हातभार होता. ज्ञान आणि साहित्यर्‍यांनी: समृद्ध असलेली, अमृत, सुक्ष्म विचार सुरळोतपणे, 
अूलय़रपणे व्यक्त करण्याची ताकद कमावलेली “भाषा म्हणून ग्रीक भाषा इतर भाषिकांपुढे 
होती. उच्चतर बोद्धिक संस्कृतीचे माध्यम म्हणून ती त्यांना आवाहून करीत होती, ही संस्कृती 
त्यांना विलोभनीय. वाटत होती, तिच्याद्वारा ही संस्कृती ते आत्मसात करीत होते आणि ती 
आत्मसात. केल्यानंतर स्वत:च्या पारंपरिक. संस्कृतीचा मागासलेपणा त्यांना स्पष्ट होत होता; 
रोमत सामाज्याने ग्रीसचा पाडाव केला, पण ग्रीक बौद्धिक संस्कृती उच्चतर संस्कृती म्हणून 
रोमन उच्च वर्गीयांनी स्वीकारळी,: तिने. विकसित केलेले बौद्धिक व कलात्मक निकष 
स्त्रीकारले आणि ह्या सर्वाचे माध्यम म्हणून ग्रीकभाषाही स्वीकारली. लॅटिन गद्याची अभि- 
जातत शेली ग्रीकाआदर्षांवर आधारली आहे. प) व रश १ 
अर्‌ी भाषेचे वर्चस्व लष्करी आणि राजकीय वर्चेस्थामुळे प्रस्थापित झाले यात शंका 
नाहीः पण अरबी भाषेने ग्रीक विज्ञान आणि-तत्त्वज्ञान आत्मसात केले आणि मगच ती उच्च 
संस्कृतीची भाषा म्हणून मान्य झाली. भारतात मुसल्मानी अंमलानंतर फारसी भाषा वरचढ 
झांली, पण ती राज्यशासनाची भाषा म्हणूनच राहिली. उच्च.:संस्कृतीची भाषा: म्हणन 
भारतीयः पंडितांनी तिचा कधी स्वीकार केला नाही. कारण उच्च बौद्धिक संस्कृतीचे. माध्यम 
ह्या स्वरूपात ती कोणापुढेच उभी नव्हती. इतर संस्कृतींपासुन शिकण्याची भारंतीय पंडितांची 
कुवत तेव्हा संपुष्टात आली. होती ही गोष्ट अर्थात 'भाहेच, : परंतु ज्या :कांयस्थ ६. जातींनी. 
राज्यव्यवहाराची. भाषा म्हणून फारसोवर. काबू मिळविला, त्यांनीही ' उच्च बौद्धिक संस्कु- 
तीची भाषा म्हणून तिच्याकडे पाहिले नाही. सभ्य, सुसंस्कृत; उमरावी रांहाणींची ती भाषा 
होती. पण महत्त्वाच्या. ज्ञानाचे माध्यम हे स्यान तिला. नव्हते. असे महत्त्वाचे ज्ञान अरबी 
भाषेत होते, पण ते जीणे झाले होते. ह्या अर्थाने जीणं, की त्या ज्ञानावर आधारलेली बौद्धिक 
परंपरा जिवंत नव्हती, खंडित झाली होती. जो मुसलमान राज्यकर्ता वर्ग भारतीय 'पंडितांपुढे 
व बुद्धिजीवी वर्ग।ंपुढे होता त्याच्या आचरणावर, व्यवहारावर, बोलण्याचालण्यावर अरबी 
तत्त्वज्ञानाची, भूमिती व बीजगणित यांची, अॅरिस्टॉंटलच्या तकंशास्त्राची छाप नव्हती. 


तेव्हा राजकीय आणि आथिक वर्चस्वामुळे एखाद्या भाषेला इतर भाषांपेक्षा वरचढ 
होण्याची संधी मिळते ही गोष्ट खरी असली, तरी उच्चतर बौद्धिक संस्कृती व सभ्यता 
आत्मसात केल्याशिवाय संस्कृतीची भाषा म्हणून ती स्वीकारली जात नाही. एकोणिसाव्या 
शतकातील रशियन उमराववर्गाने फ़ेंच साषेचा संस्कृतीची भाषा म्हणून जो स्वीकार केला 
त्याच्यामागे फ़ान्सचे रशियावरील राजकीय वर्चस्व नव्हते. पण फ्रेंच संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व 
रशियन उमराववर्गाने मान्य केले होते आणि हे वर्चस्व ललित आणि वैचारिक फ्रेंच 
साहित्यावर आणि हे फ़ेंच साहित्य ज्या फ्रेंच जीवनाची निभिती . आणि अविभाज्य भाग' 
होता त्याच्या गुणवत्तेवर आधारले होते. 
समानतेच्या युगात गुणवत्तेचा विचार कदाचित 
ठरू इकत नाही. 


क्य 


गौण ठरेल, पण पूर्णपणे गैरलागू 


एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्या- 
पासुन महाराष्ट्रात बहुजनसमाजाने 
जे प्रत्ययकारी आंदोलन सुरू केले, 
ल्याचे तात्कालिक कारण तरी 
उत्तर. पेशवाईत भ्रष्ट ब्राह्मण्याचे 
जे स्तोम माजले, ते एक निश्‍चितच 
होते. मराठेशाहीच्या ऐन बहरात 
सद्हेतूने सुरू होऊन, जे पुर्णतः विकृत अवस्थेला 
पोचलेले पेशवाईच्या उत्तरकाळात आपल्याला 
आढळते, अद्या एका ' प्रकरणा !ची चिकित्सा प्रस्तुत 
लेखात करावयाची आहे. हे ' प्रकरण ! म्हणजे 
आह्यणांना राजाकडून मिळणारी दक्षिणा हे होय. 

विद्ठान ब्राह्मणांना दक्षिणा देण्याची पद्धत 
छत्रपती शिवाजी महाराज ( १६२७-१६८० ) 
यांनी १६९७४ साली त्यांना झालेल्या राज्याभिषेका- 
नंतर सुरू केली. अश्यी दक्षिणा श्रावणाच्या महिन्यात 
देणे विशेष पुण्यप्रद मानिले जाई. शिवशाहीत 
धार्मिक बाबींसाठी ' पंडितराव' या नावाचे एक 
वेगळे मंत्री असत. हे पंडितराव ब्राह्मणांची विह्त्ता 
व त्यांची विद्यासाधनेची वृत्ती यांचा अदमास घेऊन, 


पा दक्षिणेची क्षिफारस करीत, असे दिसते. छत्रपतींचे 


उभय पुत्र, संभाजी महाराज (१६८१-१६८९) व 
राजाराम महाराज (१६८९-१७००) यांनी हीचे 
प्रथा पुढे चाळू ठेविली. छत्रपती जाह 'महाराजांनी 
([१७०८-१७४९) मात्र दक्षिणा वितरणाची ही 
कामगिरी सेनापती दाभाडे यांच्याकडे सोपविली. हे 
काम परंपरेने त्रिनकराव दाभाडे यांच्याकडे आले. 


पहिल्या बाजीरावाने तरिबकरावाचा पाडाव केल्या- 
बर, ही प्रथा पेशवे कुटुंबाकडे आली.' द्य 


वस्तुतः पेशवे हे सातारच्या छत्रपतींचे पंतप्रधान 
होते.' छत्रपतींच्या वतीनेच त्यांनी ही कामगिरी 
स्वीकारली होती असे मानले पाहिजे. कारण खुद्द 
पेशवे आपंला सेवकभाव अनेकदा छत्रपतींकडे व्यक्‍त 
करीत, पेशवाईची वस्त्रे देण्याचे अधिकार मराठे 
शाही बुडेतोपर्यन्त छत्रपतींकडेच होते. साताऱ्यातं 
आले, की पेशवे पायउतार होत व रुमालाने हातं 
बांधून छत्रपतींकडे हजर होत. त्यांच्यापुढे साध्या 
बैठकीवर बसत व खवासखान्यात बसून छत्रपतींवरं 

न. भा. १ 


चवरो. ढाळीत; त्यांच्या दिमतीस 
हजर'असत;-परंतु शाहू महाराजां? 


पेशव्यांचा “ रमणा? नंतर ( १७४९ ) पेशवें हे जवळ 


" जवळ स्वतत्र 'झाल्यासारख वागू 


अंबादास माडगूळकर लागेले, असें दिसते. पहिल्या बाजी- 


रावाने (१७२०-१७४०) दाभाडे 
यांच्यावर १७३१ साली विजय 
मिळविला, तेव्हा पासुन ते तहत्‌ दुसरा बाजीराव 
(१७९६-१८१८) ब्रह्मावंतस निघून जाईपयंन्त, व 
दक्षिणेची प्रथाच इंग्रजांनी नष्ट करीतोपयंन्त, सुमारे 
८७ वर्षे ही प्रथा. पेशवे कुळात चालली. पा प्रदीघं 
कालावधीत ही प्रथा कशी भ्रष्ट होत गेली याचे 
स्पष्ट दर्शन घडते 
पहिल्या बाजीरावानंतर त्याचा पुत्र बाळाजी 
बाजीराव उफ नानासाहेब (१७४०-१७६१) याने 
ही दक्षिणा देण्यासाठी एक वेगळी जागा बांधली. ही 
जागा पुण्यात पवंतीच्या टेकडीच्या पायथ्याशी 
असून, “ रमणां ' या नावाने पेदावाईत वाखाणली 
जाई. प्रसिद्ध शाहीर रामजोशी यांच्या * ब्राह्मणी 
राज्य जोरदार ' या ळावणीत “ रमण्या 'चा ठाव- 
ठिकाणा नेमका सांगितला आहे. (या रॉमंजोज्ीचा 
काल सुमारे १७५८ ते १८१३ अंसा आहे) 
».« श्रीमंत पेशवे प्रधान, बहु प्रीतीचे 
अष्टप्रधानांमधि उतरले मर्जीत महाराजांचे 
वसविले त्यांनी पुणे शहर टूमदारीचे ... 
रमणाही ब्राह्मणांसाठी बांधिला केवढा 
श्रावणमासामधि ख्चंतों कोट्यावधि तोडा 
पुढे तळे, त्यामधि लहान बेटाचा तुकडी 
गणपती त्यांत. पलीकडे आंबिलं ओढा...१ 
वरील लावणीतील उल्लेखावरून ही जागा 
पर्वेतीचां पायथा व तळ्यातील गणपतीस्थानांच्या 
दरम्यान होती हे स्पष्ट होते. या रमण्यासभोवार 
उंच दगडी भिंत होती. आणि मध्यभागी मैदान 
होते. रमण्यात प्रवेश करण्यासाठी चार दरवाजे होते. 
दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत दरवाजे पाचं 
झाल्याचे दिसते, या प्रत्येक दरवाजाल्गत * सोपे ! 
म्हणून इमारती होत्या. दक्षिणां-वाटपांच्या वेळी या 
ठिकाणी शिधा ठेविला जात असे. या इंभारती 


अनुक्रमणिका 


य नवभारत 


पक्क्या नसाव्यात. कारण त्यांची वारंवार दुरुस्ती 
करावी लागत असावी, कारण याची -“ ८०० 
रमणा पवेतीचा नीट करण्याबद्दल केसोपंत करंदीकर 
यास हवाली केले ” अल्ली दि. २७-५-१८०६ ची 
एक नोंद, पेदाव्यांच्या रोजनिशीत आढळते. बहुंधा 
या इमारती कोलारू असल्यामुळे, त्यांना वारंवार 
दुरुस्ती लागत असावी, १८१०-११ सालाच्या 
सुमारास दुसऱ्या बाजीरावाला मुलगा झाला 
तत्चिमित्त जी दक्षिणा व शिधा यांची खरात ब्राहम- 
णांना करण्यात आली, ती रमण्यातच. परंतु हा 
महिना आदिवत-कातिकापैकी असल्याने रमण्याची 
वाऱ्याने दाणादाण झाली. “ रमण्यातील काही छपरे 
वाऱ्याने तोडली, काही जमिनीवर मोडून पडली. वासे 
मोडून जाया क्षाले ... ” यासाठी पुनः “दरवाजावरील 
मेढे व सोप्यांची छपरे घालावयाचे साट बांघ- 
विळे, आतील चौसोपांची छपरे नीट करविली ... ”, 
व यासाठी २०० रुपये खचं झाला.* या हकीकती- 
वरून इमारती कल्च्या व कौलारू छपरांच्या 
असाव्यात, या अनुमानास बळकटी येते. 
, श्रावणाच्या महिन्यात, या रमण्यात हिंदुस्ताना- 
तील प्रांतोश्रांतीचे हजारो ब्राह्मण गोळा होत. अप- 
वादात्मक वर्षं सोडली तर दरवर्षी या ब्राह्मणांच्या 
संख्येत वाढच झाळेली दिसते. युद्धे, बंडाळया, 
अवर्षेणे यांचे परिणाम मात्र रमण्यावर होत होते. 
उदा. १७६१ साली मराठ्यांनी पानपतावर जो 
प्रचंड पराभव अनुभवला, त्याचे परिणाम झाल्याचे 
दिसतात. कारण, १७६२ साली रमण्यात फक्त, 
११,८९८ रुपये वाटले गेल्याची नोंद आाहे.' 

श्रावण महिन्यात या रगमण्याच्या मैदानावर 
राहुट्या, डेरे इ. उभारून ब्राह्मणांच्या निवाऱ्याची 
तात्पुरती सोय केली जात असे. रमण्यातील करवाजा- 
पुढे शिधा आणि दक्षिणा देण्यासाठी छपरे उभारली 
जात. नळाने तात्युरते पाणी आणवून ब्राह्मणांच्या 
पाणी पिण्याची सोय करावी लागत असे. दक्षिणा 
देण्याचा समारंभ रात्री उशीरापर्यंत चालत असल्याने, 
उजेडासांठी हृवया पाची दरवाजांवरील़ सोप्यांवर 
पेटविल्या जात. विशेष प्रसंगाने रमणा भरत 
असल्यास, सोप्यावर चित्रे कोढली जात. रात्री 
आतषबाजी केली जात असे. हमाल, कांडपिणी, 
झामीडं, प्यादे, कोठावळे, ' दास्ताना!ची रखवाली 


जानेवारी, १९८२ 


करणारे, कर्णकरी, शिंगाडे इत्यादी लोकांची एक 
भली दांडगी फोजच तयार करावी लागत असे. या 
समारंभाचा ताण इतका अनावर असे की, हा समा- 
रंभ व्यवस्थित तडीस जावा, म्हणून गणपतीस नवस 
केला जाई! - 

या समारंभासाठी, दक्षिणी ब्राह्मणांखेरीज वऱ्हाड 
कर्नाटक, उत्तर हिंदुस्तान इत्यादी ठिकाणांहून ब्राह्मण 
येत. रावबहादुर पारसनीस यांनी वेगवेगळय़ा वर्षीचे 
दक्षिणेचे आकडे पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहेत :-* 


साल स्पये 

१७१६ ..- १६,२५४ 
१७१७ ... ४९, ०७२३ 
१७४९ ... १,२३,५३० 
१७५२ ... ६,२८,३५३ 
१७५२ ... २,०६,०१९ 
१७६९ ... ११,८टर९ट 
१७६५ ... १,२२,०४२३ 
१७६८ ...  २,८८,७४५ 
१७७६ ... ५,०५,१२८ 
१७८८... २,१८,६३० 
१७८९ ... २,५,३५४ 


काळाचा विचार करता, वरील रकमा प्रचंड 
आहेत ! सवाई माधवरावांच्या कारकोर्दीत पाच 
शाखांपयंत रक्‍कम दरवर्षी या दक्षिणेवर खर्च होत 
असे. शृंगेरी, कांजीवरम, तंजावर, रामेदवर इ. 
दक्षिणेकडीळ शहरांतून व उत्तरेकडील दिल्ली, 
कनोज, ख्वाल्हेर या शहरांकडील ब्राह्मण रमण्यार 
साठी पुण्यात येत. यांमध्ये वैदिक, बैयाकरणी, पंडित, 
कवी, वेदान्ती, वंद्य व साधु-संन्याशीही असत. 
साधारणत: दर व्यक्तीस जास्तीत जास्त एक हजार 
रुपये दक्षिणा मिळे. अर्थात, दक्षिणा देताना व्यक्‍तीच्या 
पात्रापात्रतेचा विचार होईच. रामशास्त्री प्रभणे, 
बाळशास्त्री, अय्याशास्त्री, काशिनाथशास्त्री इत्यादी 
स्थानिक विद्वान या दक्षिणा्थीची परीक्षा घेत व 
त्यांचा वकूब ध्यानी घेऊन दक्षिणेची शिफारस होई. 
विद्वान ब्राह्मणांना वाड्यावर दक्षिणा सन्मानपूर्वक 
मिळे. सामान्य आह्णांना मात्र रमण्यात सामील 
ब्हावे लागे. रमण्यात सर्वांबरोबर शिधा व दक्षिणा 
मिळे. रमण्याच्या चार दरवाजांवर अनुक्रमे खासा 


अनुक्रमणिका 


पेदाव्यांचा ' रमणा ! -] 


पेशवे, नाना फडणवीस, रामक्षास्त्री, अमृतराव व 
पेशव्यांचे इतर अधिकारीही असत. बहुधा, सैन्य- 


शिबंदी खडी ठेविल्याखेरीज हे ' कायं ' पार पडत 
नसे. 


सुरवातीच्या काळात ब्राह्मण मर्यादित संल्येते 
रमण्यासाठी आलेले दिसतात. उदा, पहिल्या बाजी- 
रावाच्या कारकोर्दीत १७३९६ साली फक्त ' च्यार 
पांच हजार ब्राह्मण आले होते, व बाजीरावाने 
* येकापासुन दोन पावेतो ' मर्यादित दक्षिणा दिली“ 
या अगोदरच्या साली तर, म्हणजे १७३५ साली, 
तीन हजार ब्राह्मण होते, दक्षिणा ' रुपया दोन तीन 
चार पांच दहा बारा अर्धा लाहणा मुलांस ' अशी 
मिळाली.*' काही वर्षी तर श्रावण महिन्यात बाजी- 
राव स्वारीवर आढळतो. “ श्रावण सुध दशमी 
मंदवारी राजश्री पंतप्रधान घरास आले, काल 
संगमावर होते. आजी वाडीयांत आले ” अशी 
१७३८ ची नोंद आहे. १७५४ सालच्या श्रावणात, 
बाळाजी बाजीरावाने ( १७४०-१७६१ ) रुपये 
६,७९,६८२ इतके रुपये रमण्यात वाटले आणि 
शिवाय १,४८,६६६ रुपयांची रक्‍कम वाड्यावर 
वाटली, अशी पेशव्यांच्या रोजनिश्लीत नोंद आहे. 
या जमाखर्चाच्या नोंदीबरोबर सुमारे पंचवीस अला- 
हिंदे बंद असुन, यांत दक्षिणा दिलेल्या लोकांची नावे 
आहेत. गो. स. सरदेसाई लिहितात, “ तत्कालीन 
परराष्ट्रांतील काय, पण अखिल हिंदुस्थानांतील 
विद्वान लोकांची जंत्री त्यांत आहे.” पेशव्यांची 
वाढती राज्यलक्ष्मी व विदयेविषयी आस्या या दोन्ही 
गोष्टी या रकमांतून व्यक्‍त होतात. थोरल्या माधव- 
राव पेदव्यांच्या (१७६१-१७७२) कारकीर्दीतील 
५ २,६०२ रुपये आजारी विद्वान्‌ ब्राह्मणास श्रावण- 
मासाची दक्षिणा ” दिल्याची १७६७ सालची नोंद 

' आढळते.” आजारी आणि विद्वान या विक्षेषणामुळे 
दक्षिणेच्या रकमेविषयी अनाठायी खर्चाची तक्रार 
प्रस्तुत ठरत नाही. 

१७९६ साली, दुसर्‍या बाजीरावाला पेशवाईची 
वस्त्रे मिळाली. तेव्हापासुन मात्र दक्षिणेचा भस्ता- 
व्यस्त प्रपंच सुरू होतो, दुसर्‍या बाजी रावाविषयी 
(१७९६-१८१८) लिहिताना वासुदेवशास्त्री खरे 
लिहितात, '“ पहिले बाजीराव यांनी रणशूरत्वाबद्दल 
दिगंत कौति केली. सांप्रत हे दुसरे बाजीराव ऊर्फ 


सवाई बाजीराव पेशवाई पदावर विराजमानं झाले 
होते. यावर रणशूरत्वाचा आळ कधीच कोणी घेणार 
नाही. तथापि आपण दानशूरत्वाचा लोकिक मिळ- 
वावा, अली त्यांस केव्हां केव्हां लहूर लागे. मात्र 
आपल्या लहरींत ते पका खर्चीत त्यांत अस्त्याव्यस्त- 
पणाचा व अप्रयोजकपणाचा प्रकार सवंदा दिसून 
येई.” ' रमण्यात बाजीरावाने वाटलेल्या दक्षिणे- 
संबंधी वरील उद्गार तंतोतंत लागू पडतात, हा 
दुसरा बाजीराव छ्षाहीरांचा फार लाडका होता, असे 
दिसते. कारण कित्येक शाहीरांनी त्याच्यावर लावण्या, 
पवाडे इ. रचले आहेत. हे शाहीर समकालीन 
असल्यामुळे, दुसऱ्या बाजीरावाचे जीवन, स्वभाव 
समजण्यास त्यांनी केलेली वणेने उपयुक्त ठरतात. 
उदाहरणाथं- 
५ शके सोळाशे शहाण्णवी 
अति उत्तम जयसंवत्सरी 
पौष शुद्ध दशमीस भोमवासरी 
ठीक पहिल्या प्रहरांत जन्मले 
रात्रींच्या अवसरी... 
अशी या बाजीरावाच्या जन्माची बारीक नोंद प्रभा- 
कराने (१७५५ ते १८४३) करून ठेविली आहे." 
अस्तु, हा बाजीराव जितका उदार तितकाच कृपेण 
होता, अक्षी अनंत फंदी (१७४४ ते १८१९) या 
श्ाहीराची नोंद आहे. 
* घडीत व्हावे कोषयुक्‍्त, 
घडीत व्हावे आनंद भरीत, 
घडीत व्हावे कृपण बहुत, 
घडीत उदार कर्णापरी ” 
असे अनंत फंदी एका पवाड्यात सांगतो," या 
ह्याच्या स्वभावाची चुणूक १७९६ साली भरलेल्या 
रमण्यात आढळते. या वर्षी रुपये १,८९,७९४ 
रमण्यात दिले गेळे, पण कोणी एक रामाजी भदे हा 
झश्यागीदे आपल्या ओळखीच्या वशिल्यावर रमण्यातून 
अकरा रुपये दक्षिणा घेऊन चालला होता. खिजमत- 
गारांनी त्याला धरून आणून सदरचे अकरा रुपये 
परत घेतले !” लक्षावधी रुपयांचे दान होत 
असताना, एका क्ागीर्दाकडून अकरा रुपये परत 
घेतले, यात बाजीरावाच्या हुकुमाची तामिली 
करणार्‍या अधिकार्‍याची तारीफ करण्यापेक्षा कीवच 
करावीशी वाटते, कारण बाजीराव आपल्या 


अनुक्रमणिका 


8 नवभारत 


* विलास प्रकरणा 'त हजारो रुपये मुक्तपणे उघळत 
होता, त्याबांबत या अधिकाऱ्यांनी काय केले ?* . 
दुसऱ्या बाजीरावाने १७९६-९७ साली जी 
दक्षिणा रमण्यात दिली, तिचा आकडा १,४०, १४३ 
रुपये, असा रावबहादुर वाड यांनी दिला आहे. 
याखरीज, रुपये १,०७,७१३ वाड्यात वाटले व 
.रुपये ३,२९८ दुखणेकरी ब्राह्मणांस घरोघरी नेऊन 
द्लि. नो 
या वर्षी रमण्याला चार दरवाजे होते व त्यावर 
अनुक्रमे स्वतः बाजीराव, व परशराम रामचंद्र, 
यजेशवर झास्त्री, माधवराव कृष्ण पानसे, व रामचंद्र 
हरि फडके हे लोक विद्यमान होते. रमण्यात एकूण 
.३६,६१२ ब्राह्मण आले व प्रत्येकाला सरासरी 
३ रुपये, १३ आणे, १ पैसा अद्ली दक्षिणा मिळाली, 
श्रावण शुद्ध षष्ठीपासुन अष्टमीपयंत तीन दिवस 
हा रमणा चालू होता. 
या वर्षापासून बायकांना दक्षिणा देण्याचा रिवाज 
नवीनच जाणवतो. ही दक्षिणा ' पागेत ' दिली, 
अश्ली नोंद असुन, दर बाईला एक रुपया याप्रमाणे 
-२,२९८ बायका व आठ आणे दर मुलास याप्रमाणे 
३६५ मुले व ३६५ मुली यांना दक्षिणा मिळाली. 
असा एकूण ३,७६३ रुपये खच नवीन दिसतो, बरे 
सवाष्ण बायकांना म्हणून ही दक्षिणा देत म्हणावे, 
तर मुले आणि मुद्धी कशासाठी ? 
रमण्यामध्ये * खिचडी आणि ' फुटाणे ' वाटले 
जात असे दिसते (की, हे काही रूपकात्मक शब्द 
आहेत ? ). हे वाटप होत असताना आणखी खुर्दा व 
'*टके ' वाटले जात. १७९६-९७ या सालामध्ये 
९,७७५ रुपयांचा ' खुर्दा ! लागला. 
यापुढचे वणंन १७९७-९८ सालापैकी एका 
सालात झालेल्या रमण्याचे आहे. यावेळो दुसऱ्या 
बाजीरावाने २,९२,२८५ रु, ८ आणे दतकी रक्‍कम 
रमण्यात वाटली, यासाली रमण्यात ४९,९६६ 
आह्यण आले, १, ३१,५६६ रुपयांची रक्‍कम गावगक्ा 
पाठविली, १३,२१४ रु. १४ आणे खुर्दा ' उलफ्या - 
बरोबर व फुटाण्याबरोवर दिला, तर खिंचडीसमयी 
नित्याची खैरात झाली. 
यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे रमण्याला चाराऐवजी 
पाच दारे झाली. प्राय: या सालीच कॅप्टन मूर या 
नावाचा एक इंग्रज वकीलातीचा अधिकारी कुतुहलाने 


जानेवारी, १९८२ 


रमणा पाहुण्यासाठी-गेला (१७९७), मूरने लिहि- 
लेल्या वृत्तांतात काही महत्त्वाचे दुवे मिळतात. 

(१) रमण्यासाठी दूरदूरच्या ठिकाणांहून जे 
हजारो ब्राह्मण पुण्यास येत, त्यांना रस्त्यात 
" रंमण्यासाठी चाललेला यात्रेकरू? म्हणून वाटेवर 
मदत मिळत असे. (२) जमलेल्या ब्राह्मणांची 
परीक्षा घेऊन दक्षिणा दिली जाई, असे म्हणणे वर- 
करणीच खरे होते. प्रत्यक्षात या हजारो विविध 
भाषी ब्राह्मणांची परीक्षा केवळ नाममात्र असावी. 
बरिलेवाजी आणि दक्षिणार्थींचे प्रथमदशंनी पडणारे 
वजन हेच निकष होते. दक्षिणार्थी ब्राह्मणाच्या 
नावाचा कितपत बोलबाला आहे, हाही एक निकष 
असावा, (३ ) रमण्यात ब्राह्मण सोडतेवेळी, एका 
कढईमध्ये साठविलेल्या तांबड्या द्रवात हात बुच- 
कळून, एक मनुष्य आपल्या पंजाचा ठसा आह्यणाच्या 
वस्त्रावर अंगर अंगावर मारी. ( निवडणूक दालनात 
हाताला शाईचा. ठसा लावतात, तसाच हा प्रकार 
असावा ! ) यामुळे, दक्षिणा रमण्यातून बाहेर 
पडताना पदरी पडत असावी, असा तक संभवतो. 
(४) रमण्यासाठी आलेल्या प्रत्येकाला दक्षिणा 
मिळेच. यामुळे रात्री दहा दहा वाजेपयंन्त रमण्याचे 
काम चालू असे. (५) रमण्यामध्ये सरदार दोरूत- 
राव शिदे दिसल्याचे मूर लिहितो. हे शक्य आहेच. 
कारण, पंतप्रधानकी सांबाने दिली आणि तिचे रक्षण 
सरदार शिदे यांच्या शोर्यामुळे झाले, 
रावाची ठाम' धारणा होती. (६) बाजीराव प्रजेमध्ये 
लोकप्रियता मिळविण्यासाठी पैशाची उधळपट्टी 
करीत होता. 

कॅप्टन मूर हा परदेशी आणि अलिप्त निरीक्षक 


होता, त्याच्या लक्षात आलेल्या वरील गोष्टी खासच 
चिंतनीय आहेत, 


१८०६ सालात मात्र रमण्या 
मिळून दिलेल्या दक्षिणेचा आकडा फक्त २५,००० 
आहे.” दक्षिणेखातर हजारो रुपये उघळणाऱ्या 
बाजीरावाने येथे आपला हात माखडता का घेतला? 
संभवनीय आहे की एकोणिसाव्या शतकाच्या 
प्रारंभीच, सर्जेराव घाटगे (१८०१), यशवंतराव 
होळकर (१८०२) यांनी पुण्यात जो दंगा घातला 
व पुणे प्रांतात जो कहर दुष्काळ पडला (१८० ४) 
त्याचे परिणाम दक्षिणेच्या रकमेवर झाले. (वसईचा 


त आणि वाड्यात 


अनुक्रमणिका 


पेशव्यांचा ' रमणा' ध्‌ 


कुप्रसिद्ध तह करून मराठी राज्याचे उदक याच 
कोळात . बाजीरावाने इंग्रजांच्या हातावर सोडले 


होते!) .-.. 

१८०७-८ सालात मात्र रमण्याने पुनः जोर 

धरला. या सालात रमण्याचा बंदोबस्त राखण्या 
साठी १६६० लोकांना सनदा पाठवून बोलावून घेतले, 
वेगवेगळे तालुके व किल्ले यांवरून हे लोक बोला- 
विले. नारायणगड, सिहगड, परळी, नांदगिरी, 'चंदन, 
चाकण, वंदत ह. किल्ले व राजमाची, शिवनेर इ. 
तालुके या यादीत येतात. शिवाय पंत-सचिव व पंत- 
प्रतिनिधि. यांनाही ' पोटाची बेगमी ' करून माणसे 
घाडावी अश्या सुचना. आहेत. याशिवाय आणखी 
दिलेल्या * सनदा ' जमेला धरल्या .तर बोलाविलेले 
असामी १९३० च्या घरात जातात, बंदोबस्तासाठी 
केलेल्या. तयारीवरून. रमण्याच्या भवाढव्यपणाची 
कल्पना करता येते. 
: _ १८०८८९. सालच्या सुमारास झालेल्या एका 
रमण्यात चार दिवस ब्राह्मणांना जो. शिधा दिला, 
त्याचे वणन आले आहे. यात सडीक आंबेमोहोर 
तांदूळ, तुरी डाळ, दळीव मीठ, व तूप, भाजी, लाकडे 
यासाठी. वेगळे टक्के असा थाट आहे. विडा कसा 
असावा याचेही साक्षेपाने वणन दिले आहे. एक विडा 
म्हणजे पाच हिरवी पाने, एक सुपारी, दोन कात- 
गोळ्या व चुना असा सरंजाम द्यावा लागे, दक्षिणे- 
साठी आलेले ब्राह्मण रमण्यात घेताना तोफांचे 
आवाज करून इशारा होई. 

विक्षेष कारणाने, श्रावणाखेरीज इतर महिन्यां- 
तही रमणा बोलाविला जाई. १८०६ साली व 
१८१०-११ साली बोलाविलेल्या दोन रगण्यांची 
उदाहरणे येथे देता येतील. 

१८०६ साली दुसर्‍या बाजीरावाचे चौथे लग्न 
झाले, या लग्नप्रसंगी झालेल्या रमण्यातील सर्चाची 
नोंद बाजी रावाने स्वहस्ते करून ठेविली आहे यामध्ये 
१६,४१५ रु. सिधा, २५,७४४ रु, दक्षिणा व 
४,८७०. रु. कापंड असा सर्च आहे!" 

१८१०-११ साली “ राजेश्री बाबासाहेब यांस 
पुत्त झाल्याबद्दल बारा दिवसांचा रमणा घातला 
गेला. प्रस्तुत लेखकाला उपलब्ध. झालेल्या माहिती- 
पैकी हा सर्वांत मोठा झ्ेवटचा रमणा. या रमण्या- 
साठी ३,६६,७५३ ब्राह्मण, बायका आणि मुले यांची 


तैनात क्षाली. दिलेल्या शिघ्यामध्ये पूर्वीचे जिघ्चस तर 
होतेच; पण गहू, साखर, पत्रावळ, आमसुले यांचाही 
विचार झालेला दिसतो.” वामनरावाच्या (या जन्म- 
लेल्या मुलाचे नाव ) जन्मोत्सवप्रसंगी पुण्यातील 
झाडून साऱ्या देव-देवतांना दक्षिणा पोचविण्यात 
आली. कुणा जिज्ञासुला १९ व्या शतकाच्या प्रारं- 
भीची .पुणे शहरातील देव-देवतांची खानेसुमारी 
घ्यावयाची असेल, तर ही यादी फार उपयुक्‍त ठरेल! 
या रमण्याचा एकूण खर्चे १,७८, ६४१ रुपये झाला. 
रावबहादुर पारसनोस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत दक्षिणेची रक्‍कम 
१०. लाख रुपयांपर्यंत गेलो. होती. :१८१८ साली 
बाजीराव पुणे सोडून कायमचा ब्रह्मावतेला निघून 
गेळा. यावेळी, एल्फिन्स्टन (१८१०-१८१९) हा 
दूरदृष्टीचा इंग्रज मुत्सद्दी पुण्याचा रेसिडेंट होता. 
त्याने रमण्याची पद्धत बंद केली व १८२१ साली 
पुण्याला विश्रामबागवाड्यात संस्कृत पाठशाळा; 
चाळू केली. यासाठी एलफिन्स्टननें.. ५०७ हजार 
रुपयांची रक्‍कम बाजूला काढून ठेविली." दक्षिणा 
शिष्यवृत्ति (ए6]]05४11) व दक्षिणा पारितोषिक 
( 021170 ) ही.पेशवेकालीन, दक्षिणेची . अर्वाचीन 
रूपे होत. याबाबत पेशवाईच्या अखेरपर्यंत. विचयेतुन 
दक्षिणा निर्माण होत असे, परंतु ' पेशवाईनंतर या 
दक्षिणेतूनच विद्या निर्माण होण्यास सुरवात झाली,! 
असे मार्मिक उद्गार न, चि. केळकर यांनी काढले 
आहेत." 
काही निष्कर्ष । 

(१) विद्वानांना दक्षिणा देण्याचो प्रथा निःसंशय 
गौरवास्पद होती. या प्रथेचे जनकत्व ' छत्रपती 
क्षिवाजी महाराज यांच्याकडे जाते. परंतु, उत्तर 
पेशवाईत या प्रथेचे विडंबन होत होत ती अखेर 
भेसूर झाली. * विद्वान्‌ ' हा शब्द मागे पडून ' आह्यमण 
या जम्मजात संज्ञेलाच महत्त्व आले. 

(२) स्त्रिया व मुले यांना दक्षिणा देण्याची प्रथा 
मुळीच समथंनींय वाटत नाही, पेशवे. काळातील 
स्त्रिया विद्यावंत होत्या हे म्हणणे फार धारष्ट्याचे 
आहे. त्या दुखणाईत, गरजू आहेत असाही कोठे 
उल्लेख नाही. पेशव्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला 
( विश्षेषतः दुसऱ्या बाजीरावाने ) , असे म्हणावे 
लागते. 


अनुक्रमणिका 


१: नर्वभारंत 


(३) वैयक्तिक सुखाच्या प्रसंगी राज्यलक्ष्मीचा 
गैरवापर करणे योग्य वाटत नाही. लग्ने, जन्मोत्सव 
इ. प्रसंगी झालेले रमणे अप्रयोजकता दाखवितात. 
पेशवे राजसत्तेचे मालक नव्हते. केवळ चाकर होते, 
हे लक्षात घेतले, को ही उधळपट्टी अधिकच खटकते. 

(४) “ बाजीराव व त्याचा रमणा यामुळे 
एंकंदर ' ब्राह्मणी राज्या'विषयीच लोकांची मने 
कंलूषित झाली. म. फुले यांच्या लिखाणात ही 
जुगुप्सा वारंवार प्रकट झाली आहे. स्वतः बाजीराव 
पुढे १८५१ पर्यंत हयात होता. परंतु, पुनः पुण्याकडे 
येण्याची त्याला अगर त्याच्या वंशजांना हिंमत 
झोली नाही. न. चि. केळकर लिहितात- “ १८१८ 
साली, बाजीरावसाहेब पुणे सोडून गेले ते पुन्हा 
पुण्यांस परत आले नाहीत. येवढेच नव्हे, तर पेशवे 
घराण्यारपकी एकही पुरुष पुण्यात येऊन कायमचा 
राहिला नाही...” खुद्द रावबाजी मृत्यू पावल्याची 
बॉतमी इकडे आली तेव्हा ' ज्ञानप्रकाशादी वतंमान- 
पत्रांत त्याच्या मृत्युलेखाची बोळवण व्तमानसारा- 
सारख्या दहापाच ओळींत झालेली आढळते. * 

(५) या जूगुप्सेचा फायदा घेऊन इंग्रजांनी महा- 
राष्ट्रात आपले स्थान पक्के केले. १८२१ साली 
संस्कृत पाठशाळेचा जो जाहीरनामा निघाला, तो 
फॅक्त ब्राह्मणांपुरताच मर्यादित आहे. विद्येची कवाडे 


संदर्भ -- 


जानेवारी, १९८२ 


सर्वांना मुक्‍त करणे इंग्रजांना सहज शक्‍य होते, पण 
त्यांनी तसे केले नाही, ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर 
यांच्यांतील तेढ वाढली तर ती इंग्रजांना हवीच 
होती. हा जाहीरनामा म्हणतो- “ तमाम ब्राह्मण 
लोकांस जाहीर व्हावयाकरिता लिहिणेत येत आाहे 
जे कुंपणी सरकारची मर्जी आहे की, या मुलकात 
ब्राह्मण लोक बहुत आहेत. विद्या पढून पंडित व्हावे 
म्हणून ऐशास, शहर पुणे येथे, विश्रामबागेचा वाडा 
पाठशाळेस नेमून विद्या पढविणेस शास्त्री, पंडित वगै- 
रेस नेमिले आहे.”. . .इ.* 

(६) ऐतखाऊ, भटां-भिक्षुकांबदळ्चा राग 
लोकांच्या मनांत खदखदत राहिला. एक पुणेकर 
लिहितो- “ भट-भिक्षुक, आगांतुक, आचारी-पाणके 
वर्गरे लोकांच्या व कनेऱ्यांच्या जागा व मंडईचा 
रस्ता एकच असल्यामुळे बाजाराचे दिवशी तर मोठी 
पंचाईत पडते. रस्त्यामधून जावे तर ग्राढोरांचा 
उपद्रव, कडेने जावे तर भटा-भिक्षुकांचा उपद्रव,” * 

या लिखाणावर अधिक भाष्य करण्याची जरूर 
नसावी ! 

तात्पर्य, ज्या अनेकविध कारणांमुळे पेशवाईच्या 
उत्तर काळात एतद्देशीय समाजाचे विघटन झाले, 


त्यांत *रमण्या'चा क्रसांक फारच अग्रहकक्‍काने घालावा 
लागेल ! 


१, पहा- कीर धनंजय : फुले चरित्र (इंग्रजी), मुंबई ( १९६४), पृ. ३३, 
२. पारसनीस, डी. बी. : ' पूना इन बायगाँन डेज ', मुंबई (१९२ १) , पू. ३४ 


३. शाळीग्राम, शंकर तुकाराम, : रामजोशीकृत लावण्या, 


पृ. १०१-१०२, 


मुंबई (१९२२), पृ. १४६. 


५. वाड, गणेश चिमणाजी $ “ सिलेक्शन्स फ्रॉम द सातारा राजोज 
द पूना डेक्कन व्हर्नाक्युलर ट्रान्स्लेंशन सोसायटी', मुंबई (१९ 
६, पारसनीस, डी. बी. : उद्धृत, पृ. २४-३५. 


७, कित्ता, पृ. ३४-२५. 


/ सरदेसाई, गो. स. : पेशव्यांच्या रोजनिशीतील उतारे, २ 


चित्रशाळा प्रेस, पुणे (१ ९०८) 


र्‌त्वा भाग, गव्हमट सेन्ट्रल प्रेस, 


ज भण्ड पेशवा डायरीज 
ण्टि ) » पू, एट, र 


पशाव्यांचा ' रमणा ! ७ 


८, सरदेसाई, गो. स. $ उद्धृत, पृ. १७६. 
९. कित्ता, पृ. १६५. 
१०७, कित्ता, पृ. १०८, 
११. खरे, वा. वा. : ऐतिहासिक लेखसंग्रह, मिरज (१९२४), भाग १२वा, पृ. ६७७२. 
१२. अदवंत, म. ना. : ' पैजण ? पुणे १९५४, (आवृत्ती १ ली), पू. १६४. 
१३. कित्ता, पू. ४०. 
१४. सरदेसाई, गो. स. : उद्धृत, पृ. १२९. 
५. अशा कित्येक नोंदी दुसऱ्या बाजीरावाने स्वहस्ते केलेल्या जमाखर्चात आहेत. पहा- 
सरदेसाई गो. स. : उद्धृत ' पृष्ठे- १४७, १४९, १५४, १५७ इ. 
१६. वाड, गणेश चिमणाजी $ उद्धृत, पृ. २२७. 
१७. पारसनीस, डी. बो. : उद्धृत, पृ. ३८-४१. 
१८. सरदेसाई, गो. स. : पृ. १४७. 
१९. कित्ता, पृ. १४६. 
२०. वाड, गणेश चिमणाजो, उद्धृत, पृष्ठे ४७-४८. 
२१. केळकर, न. चि. : लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र (पूर्वार्ध), (पुणे) १९२३, पृ. ६३. 
२२. कित्ता, पू. ६३. 
२३. कित्ता, पृ. ५२. 
२४. आपटे, ओतुरकर : ' साघन परिचय ' मर्थात महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास (पुणे), 
१९४७, पू. २३५, 
२५. केळकर, न. चि. : उद्धृत, पृ. ५७. 


:--*पन्- 


*%*११२*१२११११२१११११२१११२१२*११११२१ ११८१११११११ ११११११२१२१११११२१ १२१२ 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी (नवी दिल्ली ) चे 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक 


केदिक संस्कृतीचा विकास 
पृ. १००] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती) [किंमत ३० रु. 
ठेखक- तकेतीथे लक्ष्मण्ास्त्री जोशी. 


प्रकाशक: प्राज्ञषपाठाळामंडळ, वाई ( ज़ि० सातारा ) 


44४९ **११९१२*२९%*२२१११११२२२*१११ ***€**२२११२११२१२१२११२९१२२१९२१ २१९२ 


उद : प्रा. सलाम, विकसनशील देशांना वैज्ञानिक 


विकसनशील देशात वेज्ञानिक आणि तांत्रिक कुवतीचे 


संवर्धन कसे करता येईल ? -काही समस्या 


क हवलझझकदयकमात ी 


प्रास्ताविक : प्रा. अव्दुस सलाम यांती गेल्या जानेवारीत मुंबईला भेट दिली असताना त्यांची 
आणि प्रा. बी. एम्‌. उदगावकर यांची एक विस्तृत चर्चा ' टाइम्स आफ इंडिया 'ने घडवून आणली, विक- 
सनशील देशांच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक कुवतीचे संवधन कसे करता येईल, ह्या प्रश्‍नाशी संबंधित असलेल्या 
समस्या हा ह्या चर्चेचा विषय होता. उत्तर आणि दक्षिण* यांच्यामधील वैज्ञानिक विषमता - पूर्वीची 
आणि सध्याची, एकलकोंडेपणाच्या वृत्तीची समस्या, संस्था कल्ला उभाराव्यात हा प्रश्‍न, विकसनशील 
देशांतील मूलभूत संशोधनाचे स्थान, विकसनश्लील देशांत ' उत्कृष्टतेचो केंद्रे ! निर्माण करण्याला असलेले 
महत्त्व, उत्तर-दक्षिण संवादात उपस्थित होणार्‍या समस्या, विकसनशील देशांनी विकसित देक्यांच्या 
ओदार्यावर अवलंबून न राहता, स्वावलंबी वृत्तीने स्वत:च्या साधनसामग्रीचा उपयोग करण्याला आणि 
परस्परसहकार्याने कायंक्रमांची आखणी करण्याला असलेले महत्त्व इ. प्रश्‍न ह्या चर्चेत हाताळले गेले. 
ह्या चर्चेचा काही भाग ' टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये २५ जानेवारी १९८१ रोजी प्रसिद्ध झाला होता. 
संपुर्ण चर्चा ' फिजिक्स न्यूज ' ह्या नियतकालिकाच्या खंड १२; अंक १, (माचं १९८१) मध्ये प्रसिद्ध 
झाली आहे आणि तिचा अनुवाद - ' फिजिक्स न्यूज 'ने त्याच अंकात, ह्या संवादाच्या संदर्भात लिहि- 
लेल्या संपादकोयासह - संपादकांच्या अनुमतीने, पुढे प्रसिद्ध केला आहे. * फिजिक्स न्यज "च्या 
संपादकांच्या सोजन्याबद्दल आम्ही त्यांचे क्रणी आहोत, - संपादक रि 


सिनिमे त 


नावा नष्ट केल्या, जपानी लोकांनीही बाहेरचे 
कुणी आपल्या देशात येऊ नये म्हणून आत येऊ 
पाहणाऱ्यांना विरोध केला. अखेरीस कोमोडोर 
पेरीने त्यांना देश ' उघडायला ' भाग पाडले. 
मला अलिकडेच असे आढळून आले आहे की, 
मुसल्मानांनीही मध्ययुगात बाहेरच्या जगाशी 
असलेला संपर्क तोडून टाकला होता. एके 
काळी, तेराव्या शतकाच्या पूर्वी, ते खरोखरच 


आणि तांत्रिक कुवत कशी कमावता येईल ह्या 
प्रश्‍नाशी संबंधित असलेल्या अनेक समस्यांची 
चर्चा मला तुमच्याबरोबर करायची आहे. 
तुमच्या व्याख्यानांत आणि लिखाणात जो एक 
मुद्दा वारंवार डोकावतो, त्याच्यापासुन आप- 
ल्याला सुरवात करता. येईल- तुम्ही त्याला 
'वैज्ञानिक विषमतेचे चक्र' असे म्हटले आहे. 


सलाम : बरोबर ! एक काळी आपण विज्ञानात शिखरावर होते. बाराव्या आणि तेराव्या 
अग्रेसर होतो, पण हे अग्रस्थान आपण गमा- शतकांत पाइचात्त्य लोक पोर्वात्यांकडून जे 
विले, ते आपण मुख्यत: एकलकोंडेपणाने गमा- काही विज्ञान प्राप्त होऊ झ्ञकेल त्याचा 
वले. विश्‍वास बसणार नाही इतक्या लवकर भघाशीपणे शोध घेत होते. त्याचे भाषांतर 
हिंदू एकलकोंडे झाले. चिनी लोकांनी, बाहेरच्या त्यांनी केले, ते त्यांनी आत्मसात केले, आणि 
जगाशी संपर्क येऊ नये म्हणून आपल्या सवे त्याच्यात सुधारणा करायला त्यांनी सुरवात 


% उत्तर >> उद्योगप्रधान अथवा विकसित देश. 
दक्षिण -_ विकसनशील देश, 


विकसनशील देक्यात ...... काही समस्या र्‌ 


केली. याउलट, आपण मात्र त्यांच्या विज्ञा- 
नाच्या संबंधात ही गोष्ट केली नाही. 


उद : असे का घडले असावे? 
सलाम : ह्याची काही बाह्य कारणे असणारच. पण 


त्याबरोबरच कित्येक खोलवर जाणारी आंत- 
रिक कारणेही असणार, इस्लामी जगाच्या 
बाबतीत मला असे वाटते, की इस्लामी धम- 
शास्त्राला प्राधान्य देणारे आंदोलन, तसेच सुफी 
पंथाचे आंदोलन यांच्यामुळे लोकांचे ध्यात 
वैज्ञानिक साधनेपासुन दुसरीकडे वळले, माझी 
भावना एकंदरीत अशी आहे; पण काय घडले 
हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी 
खूपच अधिक संशोधन करावे लागेल. ते काही 


- असो, ह समाज एकलकोंडेंपणे बाजूला राहिल 


उद : 


होता ही वस्तुस्थिती पुर्णपणे निविवाद आहेत 
पोतुृंगीजांनी समुद्रांवरून नोकानयन करण्याची 
एक नवीन पद्धत शोधून काढली होती. पूर्वीच्या 
पद्धतीप्रमाणे जहाजे किनाऱ्याकिनाऱ्याने चाल- 
वीत किंवा समुद्रातील प्रवाहांना अनुसरून 
चालवीत. पोर्तुगीजांनी सागरी प्रवाहांना 
कापीत कापीत भारत गाठले. पण आम्ही ही 
नवीन, सुधारलेली नौकानयनाची पद्धती किवा 
तिच्यामागे असलेले विज्ञान हस्तगत करण्याचा 
प्रयत्त केला नाही, दुसरे उदाहरण घ्या: 
महाराजा जयसिंग हा एक असाधारण पुरुष 
होऊन गेला. पंधराव्या शतकात रचण्यात 
आलेल्या ग्रह्स्थानाच्या सारणी (अॅस्ट्रॉनॉमिकल 
टेबल्स ) दुरूस्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि 
सुयंचंद्राच्या ग्रहूणाच्या त्या वेळच्या ज्या सारणी 
होत्या त्यांत असलेल्या गंभीर चुका त्याने दुरुस्त 
केल्या यात दंंका नाही. पण गॅलिलिओच्या 
उपपत्ती समजून घेण्याचा प्रयत्न त्याने केला 
नाही, 

होय. शिवाय आपल्या जंतरमंतरची- वेध- 
शाळेची- आखणी करताना आणि ती बांध- 
ताना त्याने दुबिणीचा शोध लागला आहे ह्या 
गोष्टीची दखलही घेतली नाहो. 


सलाम : होय. दुबिणौ आहेत ह्या गोष्टीचा त्याला 


पत्ताच नव्हता. परंतु ह्या बाबतीत त्याला दोष 
देणे कदाचित योग्य होणार नाहो, कारण 
न. भा. २ 


वेधशाळांतून दुविणीचा उपयोग नंतरच्या 
काळात, त्याच्या मृत्यूनंतर काही वर्षांनी होऊ 
लागला. तथापि न्यूटनच्या उपपत्ती अस्तित्वात 
होत्या. पण त्याच्याविषयी त्याला आस्था 
नव्हती. 

शिवाय आपल्या लोकांत काही अहंमन्यताही 
होती. भापले लोक अतोनात आत्मलक्षी आणि 
भहंमन्य बनले होते, ऑटोमन दरबारात जो 
ब्रिटिश वकील होता त्याने १८०० साली असे 
लिहून ठेवले होते, की “ नौकानयनाची कला 
तसेच लोहचुंबकाचा वापर कसा करावा 
याची एकाही माणसाला येथे यत्किंचितही 
कल्पना नाही. देशाटन केल्याने मन रुंदावते 
आणि आपल्या ज्ञानात भर पडते. पण 
ह्यांच्या अहंमन्यतेमुळे आणि अधिकारपदी 
असलेल्या व्यक्‍तीशिवाय इतर कुणीही जर 
परकीयांशी संपके राखला तर त्याच्याकडे 
संशयाने पाहण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, परदेज्ली 
प्रवासाला जाण्याची त्यांची इच्छाच समूळ 
खुडली जाते. ह्यामुळे ज्याला सामान्य वैज्ञानिक 
ज्ञान आहे असा माणूस आढळत नाही. तोफा 
ओतण्याची कला, जहाजे बांधण्याची कला 
ह्यांसारख्या कलांविषयी सामान्य कारागीर 
सोडून इतर कुणी जर काही कुतूहल दाखविले 
तर त्याची हे लोक जवळ जवळ वेड्यात गणना 
करतात. उपयुक्‍त किवा मूल्यवान वस्तू .इतरां- 
कडून खरेदी करायला त्यांना आवडते, पण ह्या 
वस्तू स्वतः घडविण्याचे श्रम त्यांना नको 
असतात.” 


डद : दुर्देवाने विकसनशील देशांमध्ये आजसुद्धा 


परदेशी बनावटीच्या वस्तु आणि तंत्रज्ञान 
ह्यांच्याविषयी हीच वृत्ती राहिलेली नाढळते. 
पण बौद्धिक साधनेच्या, विशेषतः वैज्ञानिक 
संशोधनाच्या गुरुत्वमध्याचे जे स्थलांतर झाले 
त्याकडे आपण परत वळू या, आधुनिक काळा- 
तही अशी स्थानांतरे काही प्रमाणात झाल्याचे 
आढळते. उदा. १९३० च्या सुमारास वैज्ञा- 
निक संशोधनाचा गुरुत्वमध्य युरोपमध्ये, 
बऱ्याच प्रमाणात जमंनीमध्ये होता* त्यानंतर 
तो अमेरिकेमध्ये सरकला. अंलिकंडे युरोपिअ- 


अनुक्रमणिका 


१० 


नवभारत 


नांनी अनेक युरोपिअन यंत्रणा उभारून 
विज्ञानक्षेत्रात युरोपिअन अस्मितेची पुनः- 
स्थापना करण्याचा जाणीवपुर्वक प्रयत्त केला 
आहे. उदा. युरोपीय पारमाण्विक संशोधन केंद्र 
(सी. इ. आर. एन*), युरोपीय अवकाश 
यंत्रणा, युरोपीय अण्विक जीवशास्त्र संघटना, 
अशा संघटनांची तसेच संशोधनाला वाहिलेल्या 
भनेक नियतकालिकांची स्थापना त्यांनी केली 
आहे. ह्या पद्धतशीर प्रयत्नांच्या जोरावर 
गुरुत्वमध्य स्वत.कडे सरकविण्यात त्यांनी 
बर्‍याच , प्रमाणात यशही मिळविले आहे. 
औद्योगिक क्षेत्रामध्येसुद्धा त्यांनी लहान लहान 
कंपन्या एकत्र आणून, त्यांचे मोठया कॉर्पो- 
रेशन्समध्ये सामिलीकरण केले आहे. कधीकधी 
तर अशी मोठी कॉर्पोरेशन्स भिन्न राष्ट्रांमधल्या 
सरहद्दी ओलांडून अनेक राष्ट्रांत पसरलेल्या, 
बहुराष्ट्रीय स्वरूपाच्या असतात. कित्येक ओद्यो- 
गिक प्रकल्प अनेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन संयुक्‍त- 
पणे हाती घेतले आहेत. अमेरिकन कॉर्पोरेशन्स- 
बरोबर स्पर्धा करता यावी, अमेरिकन 
आव्हानाला तोंड देता यावे ह्या उद्देशाने, ह्या 
आणि इतर पद्धतींनी त्यांनी नवीन संघटना 
उभारल्या आहेत. ह्या घडामोडीपासून 'तिसर्‍या 
जगा'ला काही धडा घेता येईल असे तुम्हाला 
वाटते का? 


ह्ललाम : होय. तिसर्‍या जगाने जर जाणीवपुर्वक 


आणि एकत्रित येऊन प्रयत्न केले तर, आप- 
ल्याला वर्चस्व नाही, तरी आपल्या स्वाभि- 
मानाशी सुसंगत असा बरोबरीचा दर्जा निश्चित 
फिरून मिळविता येईल. 

मी जेव्हा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जातो 
आणि माझा जीव वाचविण्यासाठी औषधांची 
मागणी करतो, तेव्हा माझ्या मनात नेहमी हा 
विचार येतो : हे जे एवढे अमोघ भषध भाहे 
त्याचा आणि माझ्या वाडवडिलांचा काही तरी 
संबंध आहे का? ते शोधून काढण्यात आमचे 
यत्किचित्‌ तरी योगदान आहे का? मी त्यांची 
किमत मोजू शकतो एवढ्यावरूनच ते स्वीका- 


७ जगातील एक अग्रेसर संशोधनसंस्था. 


जानेवारी, १९८२ 


रायचा हक्‍क मला प्राप्त्होतो का? को ह्या 
लोकांनी मळा दयाळूपणे तो हक्क बहाल केला 
आहे म्हणून तो मत्रा आहे ? माझा स्वासि- 
मान, शोभनीय काय असते ह्याविषयीची माझी 
भावना दुखावली जाते. इतरांना अश्याच यातना 
होत नाहीत या गोष्टीचे मळा नवल वाटते. 
आपल्याला भीक मागण्याची सवयच जडली 
आहे. आपले परराष्ट्रांतील वकील त्या लोकांना 
म्हणतात, “ आम्हाला तुम्ही तंत्रज्ञान दिले 
पाहिजे, कारण आम्ही एक विकसननील देशं 
भाहो आणि तुमच्याकडून तंत्रज्ञान संक्रांतीची 
मदत मिळविणे हा भापला विश्‍वमान्य असा 
नेतिक अधिकार आहे. 7 आग लागो ह्या 
वृत्तीला ! कोठे आहे आपला स्वाभिमान? 
भापण स्वतः काही निर्माण करूया की! 


हद : मलाही तसे वाटते. अशा बाबतीत परोपकारी 


वृत्तीची फारशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही 
आणि आपली वैज्ञानिक व तांत्रिक कुवत कमा- 
वण्यासाठी आपले आपणच जाणीवपूर्वक प्रयत्न 
केळे पाहिजेत असेच मला नेहमी वाटत भाले 
आहे. ही कुवत आपल्याला कशी कमावता येईल 
ह्याविषयीच्या तुमच्या काय कल्पना भाहेत ? 


सलाम : ही गोष्ट साधण्याचा एकच मार्ग माहे, 


उद 


आपण ह्यासाठी पुरेसा पसा खर्च केला पाहिजे 
आणि पुरेसे श्रम घेतले पाहिजेत. मग आप- 
ल्याला नक्की यश येईल. 

: गेली अनेक वर्षे, विकसनशील देश आपण 
आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (ए. रा. 
उ.) निदान एक टक्‍का इतकी रक्‍कम संशोधन 
आणि विकास (सं. वि. ) यांवर खर्चे केली 
पाहिजे असे म्हणत आहेत. पण भारतातसुद्धा 
संशोधन आणि विकास यांवरील खर्च एकूण 
राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.६ टक्‍का इथपर्यंतच 
जेम तेम पोचला' आहे. इतर विकसनशील 
देशांत तो याहून किती तरी कमी आहे. उलट 
विकसित देश सं. वि. वरती एकूण राष्ट्रीय 
उत्पादनाच्या २, ३ किवा ४ टक्‍के एवढासुद्धा 
खर्चे करतात. 


विकसनशील दैेद्यात ...... काही समस्या ११ 


सलाम ! हे तर आहेच. पण केवळ टक्केवारी हिशेब 


उद : 


करून भागणार नाही. रक्‍कम किती खं होते 
हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. भारताच्या ए. रा. 
उ. च्या ०,६ टक्का म्हणजे रक्‍कम तशी तुट- 
पुंजीच होते. वैज्ञानिक संशोधनासाठी करावा 
लागणारा खर्चे काही देशपरत्वे बदलत नाही, 
तो सवे देश्यांत सारखाच असतो. संशोधन 
क्रीएस्तऐवजी मुंबईत केले म्हणून कमी खरचं 
येत नाही. कित्येक बाबतीत यूरोप कमी खर्चाचे 
ठरेल. कारण आवश्यक ती सामग्री आणि उप- 
करणे जवळपास उपलब्ध असतात. आणि 
तज्ञही जवळपास उपलब्ध असतात. त्यामुळे 
त्यांची नेमाण करायला कमी पैसे आणि प्रयास 
पडतात. विकसनशील देशात आपण पुरेसे 
प्रयत्नच करीत नाही असे म्हणणे भाग आहे. 
दुसरी गोष्ट अशी को, विज्ञान बहुजनसमाजा- 

पर्यंत झिरपले पाहिजे. हे पुरेशा प्रमाणात साघले 
जात नाही याबद्दल मला अधिकाधिक काळजी 
वाटू लागली आहे. अत्यंत प्रगल्म विज्ञान आणि 
तंत्रज्ञान आपल्यापाशी असण्याला, विज्ञान व 
तंत्रज्ञान यांची अगदी ' मलई” आपल्यापाशी 
असण्याला जेवढे महत्त्व आहे तेवढेच महत्त्व 
ह्या दुसऱ्या गोष्टीलाही माहे, दोन्ही गोष्टी 
महत्त्वाच्या आहेत - एक दुसरीचा पर्याय होऊ 
शकत नाही. विज्ञानाला जर तुम्हाला सामाजिक 
अधिष्ठान द्यायचे असेल, तर ही दुसरी गोष्टही 
आपल्याला साधावी लागेल. 

ह्यालाच “ वैज्ञानिक मनोवृत्तीची निमिती ' 
असे पंडितजी म्हणत. 


सलाम ! ते आपल्या काळाच्या पुढे होते असे म्हटले 


उद 


पाहिजे. 


: आजसुद्धा राष्ट्रातील महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या 


वर्गातही वैज्ञानिक मनोवृत्ती विशेष प्रकर्षाने 
आढळते असे दिसत नाही. 


सलाम : मला तरी असे दिसते आहे को, आता तुम्हा 


लोकांत विज्ञानाचा अभ्यास केलेल्या मंडळींची 
उच्च स्थानावर नेमणूक व्हायला प्रारंभ झाला 


माहे. 


उद 4 होय. शासनात सचिवांच्या पदावर हल्ली 


काही वैज्ञानिक आढळतात. पण त्यांना बर्‍याच 


अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कारण वैज्ञानिक 
पद्धतीने नियोजन करावयाचे ठरवले म्हणजे 


काही पथ्ये पतकरावीच लागतात. त्याकरता 
एक' शिस्त लागते. या पथ्यांचे भाणि शिस्तीचे 


महत्त्व किती असते याची जाणीव सबंध शासन- 


व्यवस्थेला अद्यापि झालेली नाही आणि ती 


तिच्या अंगवळणी पडलेली नाहीत. 

बहुजनसमाजात वैज्ञानिक मनोवृत्ती निर्माण 
करण्याच्या दृष्टीने पाहता, विज्ञान सामान्य 
जनतेपयंत पोहोचवण्यासाठी झटणाऱ्या काही 
चळवळी भारतात सुरू झाल्या आहेत. केरळ- 
मध्ये * केरळ शास्त्र साहित्य परिषद ह्या 
संस्थेच्या रूपाने ह्या चळवळीने बराच जोम 
धरला आहे. महाराष्ट्रातही जशा चळवळीला 
अलिकडेंच सुरवात झाली आहे. ह्या क्षेत्रात 
निष्ठेने काम करणाऱया तरुणांचा एक गट आहे, 
“लोक विज्ञान संघटना! असे नाव त्यांनी घारण 
केले आहे. 

सामान्य माणसापर्यंत विज्ञान पोचावे 
ह्यासाठी काय करता येईल ह्याविषयी तुम्हाला 
काही सुचना कराव्या असे वाटते का ? 


सलाम : ह्यासाठी भिन्न भिन्न प्रकारच्या सर्व लोकांचे' 


साहाय्य घेतले पाहिजे, भारताविषयी मी बोलत 
नाही भाहे. पाकिस्तानमध्ये इस्लामाचे जे पंडित 
आहेत, त्यांनी ह्या विषयात रस घ्यावा असा 
प्रयत्न मी करीत आहे. धर्मं ही अतिशय बल- 
शाली, मतिशय समर्थ अशी शक्‍ती आहे आणि 
इस्लाम जर घेतला तर त्याच्यात विज्ञान हा 
एक ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचा मार्गे आहे ह्या 
गोष्टीवर वारंवार भर देण्यात आला आहे. 
ही गोष्ट हिंदू धर्मशास्त्राच्या बाबतीतही खरी 
असावी अशी माझी समजूत आहे. घामिक 
पाठशाळांतल्या ह्या मंडळींनी जर आमच्या 
वतीने वैज्ञानिक आंदोलनात भाग घेतला तर 
ते उपयुक्त होईल. उलटपक्षी वैज्ञानिक विचार- 
पद्धतीत रस घ्यावयाला ह्या मंडळींना प्रवृत्त 
करणे ही गोष्ट सोपी नाही. 


उद : तुमच्या ह्या म्हणण्यात असेही अभिप्रेत नाही 


का, को वैज्ञानिकांनी स्वतःला आपल्या प्रयोग- 
शाळांच्या आणि विद्यापीठाच्या भितीआड 


१ नवभारत 


बंदिस्त करून घेता कामा नये, त्यांनी सामा- 
जिक समस्यांमध्ये रस घेतला पाहिजे, विशे- 
षत: समाजमनात विज्ञानाचा शिरकाव ज्यांच्या 
योगे होईल अश्या समस्यांमध्ये रस घेतला 
पाहिजे,? 

सलाम : तुम्ही थोड्या वेळापुर्वी त्याचा उल्लेख केला 
ना, “ विज्ञाननिष्ठ नियोजन आणि त्याचे 
पद्धतिझ्षास्त्र, तो ह्या प्रश्‍नाचा ग्राभा आहे. 

उंद : होय, पण त्याचा संबंध काहीशा प्रगल्म 
पातळीशी पोचतो. आपण ज्या प्रश्‍नाविषयी 
आता बोलत आहो तो जरा वेगळा प्रश्‍न भाहे- 
त्याचा संबंध सर्वसामान्य जनतेक्षी आहे. 

सलाम : खरे आहे. एक उदाहरण घेता येईल. 
आपल्या देशात आपण मानवी श्रमाचा वापर 
अकार्यक्षम पद्धतीने करतो. झाडूवाला घ्या. 
त्याच्या कामाची जी पद्धती आहे, ती अनेक 
पिढ्यांपासुन चालत आलेली आहे, ती तो 
शिकला आहे आणि वापरीत आहे. आपल्या 
कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करायची संधी 
त्याला मिळालेली नाही, वेळ मिळालेला नाही, 
त्याविषयी स्वतः विचार करायला त्याला 


जानेवारी, १९८२ 


होता. त्याच्यात “कमी विकसित प्रदेशाच्या 
अभिवृद्धीसाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचे उप- 
योजन ” ह्या. विषयावर संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 
वतीने १९६२३२ साली जी एक परिषद भरवि- 
ण्यात आली होती तिचा तुम्ही उल्लेख केला 
होता, त्यावेळी एक “ जागतिक विज्ञान व 
तंत्रज्ञान यंत्रणा ” असावी,- तांविक विकास 
प्राधिकरण असावे- आणि त्याला आथिक 
साहाय्य. देण्यासाठी एक आंतर्राष्ट्रीय तांतिक 
विकास बॅक असावी अश्ली मागणी विकसनद्यील 
देशांनी केली होती आणि तिच्यामागे बराच 
नेटं लावळा होता. विकसित देश्यांनी ही मागणी 
फेटाळून लावली. ह्यानंतर अलिकडेच ऑगस्ट 
१९७९ मध्ये व्हिएच्ञा येथे “ विकासासाठी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान ” ह्या विषयाचा विचार 
करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी एक परिषद 
आयोजित केली होती. ( ए. ॥. 00॥166- 
7९७ ०) 8ल106 810 ग्ला००अ 
णि' 1)0४610100७ : एप05प"॥) ). 
मध्यंतरीच्या काळात ह्या बाबतीत काही प्रगती 
झाली असे तुम्हाला वाटते का? 


फुरसद नाही. त्याच्या पातळीपयंत तुम्हाला सलाम : अगदी प्रामाणिकपणे बोलायचे तर सबेघ 


पोचावे लागेल. 

उद : हे खरे आहे, पण वैज्ञानिक प्रशिक्षणाचा लाभ 
ज्यांना मिळालेळा आहे आणि त्या दृष्टिकोणा- 
तुन जे बघू शकतात त्यांच्यांत व अद्या लोकांत 
देवाण-घेवाण झाल्याशिवाय, त्यांनो अद्या 
लोकांचे शिक्षण हाती घेतल्याशिवाय या 
लोकांची स्वतःच्या धंद्याकडे, त्यातील कामाकडे 
पाहण्याची दृष्टी बदलता येणार नाही असे 
नाहीका? 

सलाम : हे अगदी खरे आहे. तुम्ही प्रश्‍नाच्या मर्मा- 
बर बोट ठेवले आहे, 

उद : विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांना विकासप्रक्रियेला 
जृंपण्याच्या बाबतीत जे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न 
होत आहेत त्यांच्याकडे आता वळू या. तुम्ही 
काही वर्षांपुर्वी “ आदर्श आणि वास्तवता ” 
(162818 & 1०81111685) हा लेख “*अण्विक 
वैज्ञानिकांचे नियतकालिक ” (3111611 0! 
क्ष्फांद 8९७७118158 ) यात प्रसिद्ध केला 


संयुक्‍त राष्ट्र संघटना ही अनेक कारणांमुळे 
पूर्णणणे दूषित आणि विकृत झाली आहे. 
“ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे विकासासाठी 
उपयोजन ” ह्या समस्येविषयीची संयुक्‍त राष्ट्र- 
संघाची जी सल्लागार समिती होती. (ए. ४. 
दैत 8या 0000010६९6 ठा है७0ाल- 
पया ल &लं७1०७ 86 गृ७्ागगळूभ 
10९एभेळु ५0. ) तिचा मी सभासद आणि 
नतर अध्यक्ष होतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
यांसाठी जागतिक पातळीवरील एका कृति 
प्रकल्पाची (७० 0६71 ०! हळगा,) 
योजना आम्ही तयार केली. समितीच्या तीन 
बैठका झाल्यानंतर मी म्हणालो, सद्गृहुस्यहो, 
भापण आता पांगू या. आपल्याला जे करता येणे 
दाक्य होते ते आपण अगोदरच उरकले आहे, 
आपल्याला एक अहवाल लिहायला सांगण्यात 
आले होते आणि तो लिहिण्यात भाला आहे. 
त्याच्या आधारे जी कृती व्हावयाची तिज्यावर 


अनुक्रमणिका 


उद 


विकसनशील देशात ...... काही समस्या 


काही आपल्याला देखरेख करता येणार नाही.” 
पण संयृक्तराष्ट्राच्या ज्या समित्या असतात, 
त्यांचे स्वतःचे असे जीवनं असते. आमच्या 
समितीने त्यानंतर १९७९ 'च्या परिषदेची तयारी 
करण्यापलिकडे अर्थपूर्ण असे काही केले नाही, 
आणि त्या परिषदेचा तर विचकाच झाला. 
मला असे वाटते, की विकसनशील देशांनी 
श्रीमंत देशांना विसरून जावे. त्यांना आमचे 
काही सोयरसुतक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 
हे वातावरण कदाचित बदलेलही. पण आज 
तरी त्याच्या काही खाणाखुणा मला दिसत 
नाहीत. 
: माझ्या भावना अगदी तुमच्यासारख्या आहेत. 
अलिकडेच, उत्तरेकडील* एका श्रीमंत देशातून 
भारतात आलेल्या एका नामांकित शिक्षण 
तज्ज्ञांची भेट घेण्याचा योग मला आला होता. 
ह्या प्रश्‍नाची चर्चा करीत असताना ते मोकळे- 
पणे म्हणाले, की तिकडील लोकांच्या दृष्टीने 
५ तिसऱ्या जगातले” तेलाचे साठे सोडले तर हे 
देश असून नसुन सारखे आहेत. पण ह्यापासून 
एक महत्त्वाचा निष्कषं निघतो - तो असा, की 


-विकसनक्षील देद्यांत आथिक सहकाय अधिक 


प्रमांणावर झाले पाहिजे आणि तांत्रिक सह- 
कायेही अधिक प्रमाणावर झाले पाहिजे.पण ह्या 
प्रयत्नांना अजून खरी गती मिळायची आहे, 


सलाम : ह्या संकल्पनांना अजून तपशीलवार खूपद्दी 


ठउ्द 


आपण दिलेले नाही, विकसनशील देशांना 
कोणते प्रकल्प संयुक्तपणे हाती घेता येतील 
ह्याची मांडणी आपण केलेलीच नाही. 

: तुम्हाला असे वाटतं नाही का, की विकसनशील 
देशांमध्ये भाथिक आणि तांत्रिक सहकाय असावें 
असे वक्तृत्वपूर्णे बोलणे ठीक आहे; पण त्याच्या- 
परीकडे जर आपल्याला काही अथेपूर्णं प्रगती 
साधायची असेल तर 0)11(/1)$ सारखी, 
स्वतःचे सचिवालय असलेली संघटना उभारावी 


* उत्तर न विकसित देश 
दक्षिण > अविकसित देश 


4. 


लागेल आणि त्या सचिवालयात विज्ञान आणि 
तंत्रज्ञान यांसाठी एक भक्कम असा विभाग 
असला पाहिजे. म्हणजे ह्या सार्‍या वक्‍्तृत्वाचे, 
प्रत्यक्ष साधता येईल अ्या कायंक्रमात, रूपांतर 
करता येईल. आज * उत्तर-दक्षिण * संवादाची 
कोंडी क्षाल्यासारखी आहे. ह्या कोंडीतून वाट 
काढण्यासाठी ह्या संवादाला बौद्धिक, विष्लेषक 
युक्तिवादाचे जे पाठबळ देणे आवश्यक भाहे ते 
हा विभाग पुरवू शकेल. 


सलाम : ही कल्पता चांगली आहे. आपण स्वत:च 


उद 


आता पावले टाकली पाहिजेत हे. आपण 
ओळखले पाहिजे. 


: दुसराही एक प्रन ह्या संदर्भात उद्‌भवतो. 


जगात इतरत्र ज्या प्रकारचे मूलभूत संशोधन 
होते तसे संशोधन करणारी, आणि त्याच 
गुणवत्तेचे संद्योधन करणारी संस्था घडविण्यात 
जर भमापण यशस्वी झालो तर आपले मित्र? 
त्यावर टीका करतात. ते म्हणतात ही तुम्ही 
बाहेरून येथे संक्रान्त केली आहे. “ ही संस्या 
तुमच्या स्वतःच्या समाजासाठी काय करीत 
आहे? ” असे ते विचारतात. म्हणजे भामचे 
बुद्धिमान तरुण आम्ही त्यांच्या समाजात संक्रान्त 
करावे हे त्यांना पसंत असते. अल्या संस्था 
आम्ही आमच्या समाजात संक्रान्त कराव्या हे 
त्यांना तितकेसे पसंत नसते. 


सलाम : सुदैवाने भारताची परिस्थिती वेगळी आहे, 


उंद: 


विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्याकडे अंथंपुणं 


आणि सर्वांगीण दृष्टीने पाहंता यावे अक्षा 
अवस्थेपर्यंत भारत आता येऊन ठेपला आहे, 


“इतर विकसनशील देशांत दुर्देवाने अशी परि- 


स्थिती नाही. 

तसे पाहिले तर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे 
भारताने अधिक हेतुपूणें नियोजन केले असते 
आणि एकंदर नियोजनात त्यांचा अधिक हेतुपूरण 
वापर केला असता, तर गेल्या तीन दशकांत 


$ 07७७८७ 10" अ००00०१ांठ €0-०७९७एल & 1)0ए००७॥०७४. उद्योग- 
प्रध्नान राष्ट्रांनी (आपसांतील) आथिक सहकाय व (आपला) विकास यासाठी उभारलेळो संघद़्न्त, 


अनुक्रमणिका 


१४ 


चवभारत 


आम्ही जे साधले त्यापेक्षा आम्हाला किती तरी 
अधिक साधता. आले असते, ते काही असो, 
भारताने जे साधले आहे, ते लहान देशांनाही 
निश्‍चितपणे साघता येईल. ह्यासाठी जरूर 
तर प्रादेशिक सहकार्याचा अवलंब करावा. हे 
म्हणणे तुम्हाला पटते का? 


-सलाम : ह्याच्यांत एक व्यावहारिक अडचण आहे. 


* प्रदेश ' ह्या संकल्पनेला लोकांच्या मनात 
अस्तित्व नसते. उदा. लॅटिन अभेरिका 
हा बराचसा एकजिनसी असा प्रदेश आहे. 
तरी पण एका देझ्यात वसलेल्या प्रादेशिक 
संस्थेला इतर देश आथिक साहाय्य करीत 
नाहीत. यामुळे, ' लॅटिन अमेरिकन सेंटर फॉर 


: फिजिक्स? ही संस्था भरारी घेऊ द्कली नाही. 


$ शेजार्‍्याचा द्वेष करा ' हा समाजज्ञास्त्रातला 
पहिला नियम आहे. 

: युरोपियन राष्ट्रे आपल्यांतील पारंपरिक स्पर्धा 
आणि शत्रुत्व विसरून जातील आणि अनेक 


- सहकारी कार्यक्रमांसाठी एकत्र येतील हे दोन 


दशकांपूर्वी कुणाला खरे वाटले होते का? 
पण आज ते तसे करीत आहेत. आशियाई, 
भाफ़्िकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांनाही 
ग्ररजेपोटी एकत्र येणे भाग पडेल- आणि हे 
घडूत यायला फार विलंब लागणार नाही अशी 
मला आज्या आहे. 

पण आधिक साहाय्य़ाच्या आणि तांत्रिक 
मदती'च्या प्रश्‍नाकडे मी परत 'वळतो. श्रीमंत 
उत्तरी देश तथाकथित आथिक साहाझ्याचे 
(310 ) जे कायंक्रम हाती! घेतात, त्यातून 
ते जितके देतात त्यापेक्षा किती तरी अधिक 
त्यांनाच परत मिळते.- अश्ला मदतोच्या कार्य- 
क्रप्ापासुत खरा लाभ त्यांचाच होतो असे 
दाखवून देणारे ह्या कायंक्रमांचे विश्लेषण ह्या 


-उत्तरी देशांतच करण्यात आले आहे. 
हळाम : होय. पण आपल्या देशात हा दृष्टिकोण 


कुणी मान्य करीत नाही. फार काय, माका 
स्वतःचा मुलगा विद्यापीठात अर्थशास्त्राचा 
अभ्यास करतो आहे. त्याचीसुद्धा अशी “ मेंदु- 
धुलाई” ( ब्रेनवॉशिंग ) झाली भाहे, की त्याचे 


'भत' ह्याच्या नेमके. विरुद्ध बनले आहे. 


उद 


जानेवारी, १९८२९ 


हा पाकिस्तानी तरुण आहे. खुद्द माझा मुलगा 
आहे आणि त्याला मी माझे सर्व लिखाण 
वाचायला दिले भाहे. पण त्याचे असे ठाम मत 
आहे, कौ हे सवे आथिक साहाय्य वाया गेले 
आहे. अथंशास्त्रज्ञ म्हणून तो जे शिकतो माहे 
ते असे आहे 1 


: ह्या परिस्थितीतुन बाहेर पंडायची वाट काय? 


सलाम : मला वाटते, आपल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी 


ड्द 


आपला *“ गृहूपाठ ' अधिक व्यवस्थितपणे, 
अधिक खोलवर जाऊन केला पाहिजे. केन्स 
घ्या, त्याची लेखनाची शैली इतकी सुरेख 
होती, सवे संबंधित पुराव्याची जुळणी आणि 
मांडणी तो अक्षी करीत असे, को हळूहळू 
सावकाश त्याचा मुद्दा लोकांच्या गळी उतरला. 
आपल्याहा जी नवी आंतर्राष्ट्रीय आथिक 
व्यवस्था झभिप्रेत आहे तिचे स्पष्टीकरण जाणि 


समथंन करणारे ह्या दर्जाचे बौद्धिक काम 
झालेले नाही. 


: मला असे वाटते, को समीर अमीन ह्यांसारख्या 


छोकांनी ह्या प्रश्‍नाचे अतिषय उपयुक्त असे 


- काही विष्लेषण केलेले आहे. ' थर्ड वल्ड 


सलाम : माझा विश्‍वास असा 


फोरम - तिसऱ्यो जगाचे व्यासपीठ -- म्हणून 
जी संघटना भाहे, तिने तयार केलेले काही 
प्रबंधघही मी पाहिले आहेत. पण ह्याविषयी 
पुरेसे काम झालेले नाही हे मळा मान्य आहे- 
आणि ह्या प्रश्‍नाच्या महृत्तवाबाबत ' तिसर्‍या 
जगा'त असलेली जाणीव, विशेषत: ह्या देशा- 
तीर निर्णय घेणाऱ्या समाजघुरिणांच्या ठिकाणी 
असलेली जाणीव, फारच कच्ची आहे. 

आहे - ह्याला पुष्टी 
देणारा पुरावा जाता माझ्यापाशी नाही पण 
तो गोळा करता येईल अशी भाशा मला माहे- 
की विकसनशील देशांना मदत केल्याने श्रीमंत 
देशांना. स्वतःलाच मदत होईल, त्यांच्या 
सध्याच्या गंभीर भाथिक समस्या सोडविण्या- 
साठी त्यांना तिची मदत होईल. श्रीमंत आणि 
गरीब देशांच्या हिताचा एकत्रितपणे विचार 
करणारे धोरण दोषांनाही फलदायी ठरते असे 
जर दाखवून देता आले, आम्हाला मदत 
केल्याने ते स्वतःलाही मदत करीत असतांत हे 


अनुक्रमणिका 


उद 


विकसनशील देशात ...... काही समस्या शष 


जर त्यांच्या निदशंनाला माणता आले तर 
स्वत:च्या हिताच्या विचारानेच त्यांना ह्या 
प्रश्‍नाविषयी आस्था वाटू लागेल, हा जो माझा 
विश्वास आहे त्याला जर, केन्सने दिले होते 
तसे भक्‍कम बौद्धिक पाठबळ देता आले, तर 
थोड्या वर्षांत ही लढाई आपल्याला जिंकता 
येईल. मला काही वर्षांपुर्वी त्रीएस्त येथे नवीन 
आंतरराष्ट्रीय आथिक व्यवस्येवर एक कृतिसत्र 
(.व्कशॉप ) घ्यायचे होते. ते ह्यासाठी 
घ्यायचे होते. पण दुदेंवाने मला पुरेसा पैसा 
उभा करता माला नाही. भाता मी जे काही 
म्हणणार आहे त्यातुत माझा अहंमन्यपणा 
दिसुन येतो असे कुणाला वाटणार नाही अशी 
मला आजा आहे. पण मंला म्हणायचे माहे ते 
असे, की आपण जे पदार्थेवेज्ञानिक आणि 
गणितज्ञ आहो त्यांना, त्यांच्या विशिष्ट 
शिक्षणामुळेच, ह्या जागतिक प्रश्‍नांचे, आणि ते 
सोडवायला काय केले पाहिजे याचे अधिक 
स्वच्छ आकलन होऊ शकते आणि अर्थ- 
शास्त्राच्या अभ्यासाच्या बळावर . एखादा 
अथंश्ास्त्रज्ञ करू शकेल त्यापेक्षा आवश्यक त्या 


' धोरणाची अधिक तकेशुद्ध मांडणी व समथंन 


भापण करू शकू. केन्स हा गणितज्ञ होता हे 
विसरता कामा नये. * 


: ह्या उत्तर-दक्षिण संवादाच्या बाबतीतील 


' एक गोष्ट अक्षी की, हा “ श्ून्य-बेरीज खेळ ” 


(&5!० 8प1 ४७६॥० ) आहे असेच उत्तर 
अजून मानते ( म्हणजे उत्तरेने दक्षिणेला मदत 
केल्याने दक्षिणेला जेवढा लाभ होईल तेवढी 
नेमकी उत्तरेची हानी झालेली असेल, व मशा 
तऱ्हेने लाभ व हानी यांची बेरीज शून्य असेल 
असे उत्तर मानते. ), म्हणून फारसे आथिक 
किवा तांतिक 'साहाय्य? करायला उत्तर उत्सुक 
नसते. जेवढे दिल्याने आपले काही कमी झाले 


हे जाणवणार नाही, तेवढेच द्यायला ती तयार 
असते. उलट, दक्षिण वक्‍्तृत्वपुर्ण॑ भाषणे 
करण्याच्या अवस्थेच्या नुकती बाहेर पडत आहे. 
दक्षिणेचा विकास होणे हे उत्तरेच्या स्वतःच्या 
हिताचे आहे ही गोष्ट स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न 
विली ब्रांट अहवालाने केला आहे ही गोष्ट 
खरी आहे. मणि दोघांनाही लाभदायक ठरतील 
अक्या काही उपाययोजनाही त्याने सुचविल्या 
आहेत. पण मला असे दिसते, की उत्तरेत ब्रांट 
अह्वालाकडे दुलंक्ष तरी करण्यात. आले. आहे 
किवा त्याच्यावर कडक टीका तरी झाली आहे. 

दक्षिणेने * गृहफाठ ' नीट केला पाहिजे. असे 
तुम्ही जे म्हणाला त्या प्रश्‍नाकडे मला वळायचे. 
आहे. एए0॥'५1)1 सारख्या संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 
यंत्रणांनी ह्या क्षेत्रात अत्यंत उपयुक्‍त काम केले 
आहे हे खरे असले तरी संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 
वतीने होणाऱ्या कामाला  विकसनशोल 
राष्ट्रांच्या दृष्टीने काही मर्यादा राहणार हे 
उघड आहे. तेव्हा निरनिराळ्या प्रश्‍नांवर जरूर 
ती वैचारिक पूर्वतयारी करून आपली बैठक 


'घट्ट करण्यासाठी ७७ राष्ट्रांच्या गटालाक 


स्वतःचा विचारागार (॥५॥॥111]7-19171)- असणे) 
आवद्यक आहे. म्हणून .“ 00)” ही 
संघटना आणि तिचे जे वेगवेंगळे अभ्यासगट 
आहेत त्या धर्तीवर ७७ राष्ट्रांच्या गटाने 
पण स्वतःची संघटना उभारली पाहिजे अदी 
भूमिका वर मांडताना ही गोष्ट माझ्या .मेनात 
होती. आज ह्यापैकी काहीच आढळत नाही. 
ह्या विचारागाराते उदा. विकासाच्या वैगॅ- 
वेगळ्या टप्प्यांवर असलेल्या विकसनशील 
देशांची वैज्ञानिक व तांत्रिक कुवतं कशी वाढ- 
विता येईल याची आखणी करावी, हे करताना 
अर्थात ह्या देशांच्या नैसगिक साधनसंपत्तीचा 
आणि त्यांच्या लोकसंख्येचा संदर्भ ध्यांनात 


न ए०य40 : एष ७७ एलभिभा०० ०॥ प५६0१० 81 1)6एगेळ- 
णशा ॥'९लेण०2१ गृषछा 0 विषयीच्या विविध समस्यांचा सर्वागीण अभ्यास करणारी व 
'तद्विषयक जायतिक परिषदा भरवणारी संघटना. कि 
*- (7०१७ ४५ ?7 '(,.५- 77) : विकसनज्लील राष्ट्रांचा गट, आता त्यात सुमारे १०० राष्ट्रे 
आहेत. हा गट उत्तर-दक्षिण वाटाघार्टीत समान भूमिका (0111101 80810) घेतो. 


अनुक्रमणिका 


१६ 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


घ्यावा लागेल. यरोपातील लहान देशांनी उद : हे सर्रास घडत असते असे मला वाटते. उदा. 


स्वतःचा जेवढा विकास साधला आहे तेवढा 
४० ते ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या 
इतर कोणत्याही देशाला का साधता येऊ नये 
हे मला कळू शकत नाही. व्हिएन्ना प्रोग्राम 
झफ अँक्शन- व्हिएन्ना कृतिलक्षी कायंक्रम- 
हा वैज्ञानिक व तांत्रिक कुवतीचे संवधन कसे 
करता येईल याचा सवसाधारण आराखडा 
देतो. त्यातील तत्त्वांना व्यावहारिक असे रूप 
दिले गेले पाहिजे. ७७ राष्ट्रांच्या गटाने हे 
पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे असे 
तुम्हाला वाटत नाही का ? 


संलाम : मी तुमच्याशी पुर्णपणे सहमत आहे. मला 


उद 


तर असे वाटते, की तुमची संस्था (टाटा मूल- 
गामी संशोधन संस्था ) आणि त्रीएस्त थेथील 
आमचे केंद्र अश्ला प्रकारचा प्रकल्प हाती 
घेण्याच्या कामात सहकार्य करू शकतील. 
* इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ्‌ इन्स्टिटयूटस्‌ 
फॉर अंडव्हान्स्ड्‌ स्टडीज्‌ ' (आय्‌. एफ्‌. आय्‌. 
ए. एस्‌. ' प्रगत अध्ययन संस्थांचे आंतर्राष्ट्रीय 
महामंडळ ' ) ह्या संघटनेला हे करता आले 
असते. मी तिच्या संस्थापकांपैकी एक आहे 
खरा, पण आज मला असे दिसते आहे, की ती 
वेगळ्याच कामात गुंतली आहे. संयुक्‍त राष्ट्र- 
संघ विद्यापीठाचेही ( यू. एन्‌. युनिव्हसिटीचे) 
काहीसे असेच क्षाले आहे. त्याच्याही संस्थापन 
समितीवर मी काम केले होते. 


ह्या बऱ्याच आंतराष्ट्रीय प्रयत्नांच्या बाबतीत 
मला जे आढळून आले आहे ते असे आहे, को 
जरी त्यांची सुरवात एका वेगळ्या दिशेने, 
आणि ध्येयवादी वृत्तीने, विकसनशील देशांना 
साहाय्य करण्याच्या आशने, होत असली तरी 
परिणामी बहुतेकदा विकसित देशांचा दृष्टि- 
कोणच त्यातून प्रक्षेपित होतो. 


सलाम : असे घडते खरे ! शिवाय अक्शा प्रयत्नांत 


काही विकसनशील देशांना * गिनी पिग्ज! 1 उद: 


म्हणून वापरण्यात येते. 


1. गिनी पिर्ज ? : प्रयोगशाळेत प्रयोगासाठी वापरले जाणारे एक प्रकारचे 


सलाम: त्यांना फ्त क 


' आयू. एफ्‌. भाय, ए. एस्‌.ने पृथ्वीवरील 
आजची परिस्थिती, हा जो अहवाल (धि स्टेट 
अँफ्‌ धि प्लॅनेट रिपोटं ) बनविला होता तो 
मला अतिशय असमाधानकारक वाटला. 
त्याच्या सुरुवातीच्या मसुद्यावर भाष्य करता 
येणे शक्‍य होते आणि मी तसे केलेही. पण अखे- 
रीस त्या अहवालाला जे स्वरूप लाभले आहे 
त्याच्यात आजच्या जागतिक प्रश्‍नाविषयीचा 
'उत्तरे'चा जो दृष्टिकोण आहे तोच प्रतिबिबित 
झाला आहे. “ आंतरराष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान ? 
( इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर सायन्स, आय्‌. 
एफ्‌. एस्‌. ) ह्या संघटनेच्या बाबतीतही मला 
असेच आढळून आले आहे. तिची स्थापना 
करण्यासाठी ८-१० वर्षांपूर्वी स्टॉकहोम येथे 
भरविण्यात आलेल्या बैठकीला तुमच्याबरोबर 
मीही हजर होतो. मी तेव्हा असा पक्ष मांडला 
होता, कौ या प्रतिष्ठानाने पाच-दहा हजार 
डॉलसं एवढ्या रकमेची अनुदाने अधूनमधून 
काही वैज्ञानिकांना देण्यावरच समाधान मानले 
तर त्यामुळे विकसनशील देशांतील वैज्ञानि- 
कांचा प्रश्‍न सुटणार नाही- ह्या प्रकारच्या 
साहाय्य़ामुळे अर्थपूणे आणि जोमदार अद्या 
वैज्ञानिक कायंक्रमांची जोपासना व्हायला मदत 
होणार नाही. अद्ला तर्‍हेच्या मदतीच्या कार्य- 
क्रमामुळे विकसनशील देशांतील वैज्ञानिकांचा 
परावलंबीपणा मात्र वाढेल. या लोकांची आय. 
एफ. एसू. साठी बराच मोठा निधी गोळा 
करण्याची मनीषा होती, तेव्हा मो अक्षी 
सुचना केली, की त्याचा निदान अर्धा वाटा 
विकसनशील देशांत * उत्कृष्टतेची केद (सेंटसं 
ञफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यासाठी राखून 
ठवावा, पण खेदाची गोष्ट म्हणजे ह्या कल्पनेत 
कुणी अजिबात रसच घेतला नाही. 


॥ही दशलक्ष डॉलर्स जम- 
विता आले आणि * उत्कृष्टतेची केंद्रे' निर्माण 
करण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते. 


वी असेलही, पण स्टॉकहोमच्या आपल्या 
ठकोत ज्या चर्चा झाल्या त्या आदशेवादी 


गोंडस दिसणारे उंदीर, 


विकसनशील देशात ...... काही समस्या १७ 


पातळीवरच्या होत्या. बऱ्याच मोठ्या रकमांचा 
उल्लेख आपल्या बोलण्यात होत होता. आय. 
एफ्‌, एस्‌. च्या कार्याची उद्दिष्टे काय असा- 
वीत हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्त होत होता 
आणि त्या उद्दिष्टांसाठी निधी केवडा व कसा 
उभारावा लागेल ह्याचा विचार होत होता. 
पण तेव्हाही आपल्य़ा ' उत्तरे ' कडील 'मित्रां 
नी ' उत्कृष्टतेची केंद्रे निर्माण करण्याविषयी 
काहीही आस्था दाखविली नाही. 


सलाम : मला असे वाटते, की ह्या दिशेने विचार 


करण्याची कुवत अजून ज्यांच्या ठिकाणी आहे 
अश्या ज्या काहो थोड्या संघटना आहेत 
त्यांच्यात आय्‌. एफ्‌. एस्‌. ही एक आहे. 


उद ! तुम्हाला असे वाटते का? त्यावेळी' तरी मला 


काही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता त्यांचा 
दृष्टिकोण बदलला असेल तर मला बरेच 
वाटेल, 


सलाम : शेतीविषयक संशोधनात ते जगभर चांगले 


काम करीत आहेत. आय्‌. एफ्‌. एस्‌. ची 
आणखी एक शाखा कॅनडात असावी अशी एक 
सूचना पुढे आली आहे. खरा प्रश्‍न पैश्याचा 
आहे. आय्‌. एफ्‌. एस्‌. कडे दशलक्ष डॉलसंपेक्षा 
अधिक निधी नाही. आणखी दशलक्ष डॉलते 
गोळा करायला तीन वर्ष लागतील. पैसे उभा- 
रणे अतिशय कठीण बनले आहे. 


उद $ काव होते, को “ उत्कृष्टतेची केंद्रे' निर्माण 


करायला ज्या प्रपाणावर पैसे लागतील तेवढे 
उभे करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे अखेरीस 
वर्षाला पाच-दहा हजार डॉलसं एवढीच 
अनुदाने इकडेतिकडे विखुरण्यात अशा प्रय- 
त्नांची समाप्ती होते. ह्या अशा रकमा कशी- 
बशी गुजराण करायला पुरतात, अशा तर्‍हेची 
मदत ही केवळ मलमपट्टी करण्यासारखी आहे. 
आपल्य़ा पमस्येचा जो गाभा आहे त्याला हे 
कायंक्रम हात घालू शकत नाहीत. 


सलाम : खरे आहे. एवढ्याश्या साहाय्यावर वैज्ञा- 


निक कसाबसा तरू शकतो एवढेच काय ते. 


उद : जोमदार स्थानिक संशोधन केंद्रे निर्माण 


करण्यासाठी, किवा ' उत्कृष्टतेची केंद्रे ' निर्माण 
करण्यातुन जो आत्मविश्वास जागृत होतो - 
उदा. टी. आय्‌. एफ्‌. आर्‌. मधून ज्या प्रका- 
रचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे - 
त्याचा परिपोष करण्यासाठी, त्याची मदत होत 
नाही. माझे असे ठाम मत आहे, को आपल्या 
विकसनशील देशांमध्ये अशी केंद्रे फार मोठ्या 
प्रपाणावर स्थापण्यात आली पाहिजेत आणि 
हे साधण्यासाठो आपल्याला बाहेरून फारशी 
मदत लाभेल अशी अपेक्षा बाळगून चालणार 
नाही. 


सलाम : मला असे वाटते, कौ अशा केंद्रांसाठी विक- 


सनशील देशांतील आपण जे आहोत त्यांनीच 
कंबरा कसल्या पाहिजेत आणि आव्यक ती 
साधनसामग्री उभी केली पाहिजे. अलिकडे 
जेव्हा मी कित्येक लॅटिन अमेरिकन देशांना भेट 
दिली - ब्राझील, मेक्सिको, पेरू, व्हेनिझुएला 
मामयार न तेव्हा तेथील लोकांना प्रादेशिक संस्थां- 
ऐवजी भांतर-राष्ट्रीय संस्था काढाव्या असे 
सुचविले. आता ब्राझीलचा *“ आंतराष्ट्रीय 
पर्यायी ऊर्जा केंद्र ' स्थापन करण्याचा मनोदय 
आहे. मेक्सिको एक केंद्र उभारीत आहे. पेरू- 
मध्ये * खाण-तंत्रज्ञास्त्राचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र ' 
त्यांनी सुरू करावे अशी सुचना मी केली आहे, 
आणि त्यांच्प़ा नव्या सरकारने ती मान्य 
केली आहे. कोलंबियामध्ये सूयंप्रकाशापासून 
विद्युत-निर्मिती करण्यासंबंधी संशोधन करणारे 
केंद्र होईल. व्हेनिझुएलामध्ये प्रतिष्ठान स्थापन 
केले जात आहे आणि त्याच्यातून बहुविद्या- 
शाखीय ( मल्टी-डिसिष्लिनरी ) केंद्र चाल- 
विण्यासाठी भरघोस आर्थिक साहाय्य मिळणार 
आहे. * ओपेक ** देशांनीही अशी केंद्रे स्थापन 
करण्यात रस घ्यावा ह्यासाठी माझी खटपट 
चालू आहे. श्रीलंकेच्या अध्यक्षांनी मूलभूत 
संशोधनासाठी एक केंद्र स्थापन करण्यात येईल 
अशी घोषणा केली आहे. आशिया आणि 


% (010170) -_- 0129112910 01 7670] ॥५॥७०॥"७॥४. (01 07168,. 
खनिज तेल निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रांची संघटना, 


न. भा. २ 


शट 


उद 


नवभारत 


अफ्रिका यांमधील ज्या इतर देशांना मी भेट 
देणार आहे त्यांच्याकडूनही अश्शी राष्ट्रीय 
किंवा आंतराष्ट्रीय केंद्रे स्थापन करण्याविषयी 
सूचना येतील अशी माझी खात्री आहे. 

: ह्याच्यात काय गभित आहे ? तर ' विज्ञान 
व तंत्रज्ञान ? यामधील विविध शाखांतील 
* उत्कृष्टतेची केंद्रे! जगाच्या विकसनशील 
भागातच ठिकठिकाणी निर्माण करण्याची, 
आणि त्यांचा खर्चे पूर्णपणे नसला तरी बहुतांशी 
विकसनशील जगाच्या उत्पन्नातुनच भागेल अश्ली 
व्यवस्था करण्याची आपल्याला गरज आहे. 


सलाम : त्या, त्या देशाच्या उत्पन्नातून ! माझा 


ड्द 


दृष्टिकोण असा आहे, को अशा केंद्राचे स्वरूप 
भांतराष्ट्रीय असावे, प्रादेशिक नसावे; त्यातील 
संशोधक व अभ्यासगत संशोधक आतराष्ट्रोय 
असावेत, पण त्यांचा खचे प्रामुख्याने त्या त्या 
देशाकडूनच व्हावा, ज्या प्रकारच्या आत्म- 
विदववासाविषयी तुम्ही बोलत होता तो निर्माण 
करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. 

ः आणि अश्या प्रकारची केंद्रे स्थापन झाल्यावर 
त्यांनी परस्परांशी संबंध जोडून आपले एक 
जाळे बनविले पाहिजे. 


सलाम : बिलकूल ! संयुक्त राष्ट्रसंघाचे विद्यापीठ 


प्र्द 


ह्या प्रकारच्या उद्दिष्टांसाठी निर्माण करण्यात 
आले होते. पण असा उपक्रम त्याने हाती 
घेतला नाही हे अतिशय शोचनीय आहे. 

: आय्‌ . एफ्‌. आय्‌. ए. एस्‌. किवा संयुक्‍त 
राष्ट्रसंघाचे विद्यापीठ यांसारख्या प्रकल्पांना 
जेव्हा काही मूर्त रूप येऊ लागले तेव्हा आजची 
जी आंतर-राष्ट्रीय संरचना आहे ती त्यांचा 
स्वतःच्या उद्दिष्टांसाठी, स्वत:च्या पद्धतीने 
वापर करू लागते आणि त्यांचे स्वरूप विकृत 
होते. अशी विकृती त्याच्यात निर्माण होऊ नये 
ह्यासाठी आपण पुरेशी खबरदारी घेत नाही असे 
वाटते, की आपण ह्या बाबतीत दुबळेच ठरतो? 


सलाम : काही प्रमाणात आपण दुबळे आहोतच; 


पण दुसरी गोष्ट अशी आहे, की आपण आपल्या 
व्यवधानात गुंतलेले असतो. एखाद्या कल्पनेला 
चालना दिल्यावर तिचा पाठपुरावा करायला 
भरपल्याला अनेकदा पुरेसा बेळ आणि शक्‍ती 


उद : 


जानेवारी, १९८२ 


नसते. मला वाटते आपल्याला एवढेच करता 
येईल, कौ आपल्यासारखीच ज्यांची उदिष्टे 
आहेत त्यांच्या हातांत आपली कल्पना सोपवून 
द्यावी. असे झाले तरच संघटना तिच्या मूळ, 
अभिप्रेत स्वरूपात टिकून राहील, नाही तर 
नाही. 

खरे आहे. आपल्या कल्पनांचा पाठपुरावा 
करायला बांधलेल्या अशा लोकांची आपल्याला 
गरज आहे. 


सलाम : तुम्ही मघाशी नवीन आंतर्राष्ट्रीय आथिक 


उद 


व्यवस्थेविषयी जो मुद्दा मांडला होता त्याच्या- 
कडे परत वळू या. ह्या विषयाला वाहिलेली 
“ विचारागारे! विकसनशील देशांत निर्माण 
होण्याची आवश्यकता आहे असे तुम्ही म्हणाला 
होता. ह्या दिशेने भारतात काम करणारी 
एखादी संस्था तुम्हाला माहीत आहे का ? अशा 
संस्थेमध्ये अर्थशास्त्रज्ञ आणि भौतिक आणि 
जेव वैज्ञानिक एकत्र आणावे लागतील. 

: अथंश्ञास्त्राच्या अनेक संस्था अर्थात येथे आहेत. 
पण ह्या जागतिक समस्यांचा सखोलपणे आणि 
आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या व्यापक सर्वा- 
गीण दृष्टीने अभ्यास करणारी संस्था आहे असे 
मला वाटत नाही. 


सलाम: ही एक दुःखाची गोष्ट भाहे. पण 


उद: 


आपल्याला जे म्हणायचे असते ते लोकांच्या 
गळी उतरवायला, नवीन प्रकारच्या संस्था 
उभारण्यासाठी लोकांचे मन वळत्रायला, खपच 
वेळ लागतो. आज अस्तित्वात असलेली एखादी 
संघटना जरी ह्या दिशेने वळकट करता येण्या- 
सारखी असली, तरी तो प्रक्रिया कमी खर्चाने 
आणि जलद गतीने पार पाडता येईल. 

मला जी समस्या दिसते आहे ती अश्ली आहे : 
आपल्यासारख्या देशांत विज्ञानासंबंधी काही 
आकांक्षा निर्माण झाल्या भाहेत, आणि विज्ञान 
व तंत्रज्ञानाकडून आपल्या काही अपेक्षा बनल्या. 
आहेत. तरीसुद्धा ह्या गोष्टीविषयीच्या एका 
सवेस्पर्धी आणि दूरगामी दृष्टिकोणाचा अभाव 
आढळतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्याविष- 
यीची कुवत वाढवायची झाली आणि ह्या क्षेत्रात 
स्वावलंबी व्हायचे आपण ठरविले तर त्यासाठी 


स्ट ४उण...." 


(ऊएअ” 
20: 


विकसनशील देकात ...... काही समस्या १९ 


आपली अंतर्गत आणि परदेशीय धोरणे कशा 
तर्‍हेची असणे आवश्यक आहे आणि त्यांचा 
भाग म्हणून, जे अतिशय कठीण असे कोणते 
राजकीय निर्णय आपल्याला घ्याबे लागतील 
त्यांचे पुरेसे विश्‍लेषण कुणीही केलेले नाही. 
ह्या स्वरूपाच्या विचाराची केवळ सुरवात काय 
ती भामच्या देशात होत आहे असे मला वाटते. 


सलम : हिंदुस्थानातील तुम्ही लोक सुदैवी भाहात 


असे मला वाटते. 


उद : इतर देश्यांपेक्षा आम्ही कदाचित अधिक सुदैवी 


असू, पण आमच्या देशातही जे निर्णेय घेतात 
त्या श्रेष्ठींना दूरगामी दृष्टिकोणाच्या संदर्भात 
आपण विचार करण्याची मावश्यकता आहे, 
आपल्या तातडीच्या प्रश्‍नांच्या दडपणाखाली 
केवळ तात्कालिक उपाययोजना करीत राहता 
कामा नये, हे पटवून देणे फार कष्टाचे असते. 
नियोजन प्रक्रियेला- विशेषतः विज्ञान- तंत्र- 
ज्ञानाच्या क्षेत्रातील नियोजनाला - भावद्यक 
तेवढी मजबुती अजून आलेली नाही, 


सलाम :। विकसनशील देशांत विज्ञात-तंत्रज्ञातावर 


अपुरा खर्च होतो एवढीच त्यांच्यापुढील 
समस्या नाही. ह्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणजे राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात 
विज्ञानाचा आणि वैज्ञानिकांचा उपयोग करून 
घेण्याची इच्छा असली पाहिज. 


उद । विकसनशील देशात मूलभूत संशोधनाला 


जे महत्त्व दिले पाहिजे त्याच्याकडे मला परत 
वळायचे भाहे, आमचे उत्तरेकडचे दोस्त आणि 
संयुक्‍त राष्ट्राच्या संघटनांचे ' तज्ज्ञ ' सुद्धा 


विकसनशील देश्यांना अनेकदा असा सल्ला 
देताना आढळतात, को मूलभूत संशोधन हे 
काही तुमच्या कामाचे नाही, तुमच्या लोकांच्या 
प्राथमिक गरजांचे समाधान करण्यात तुम्हाला 
इतक्या प्रचंड अडचणी आहेत, को तुम्ही 
केवळ त्या तावडतोब सोडविण्यावरच आपले 
सवे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मूलभूत संशोधन 
करणाऱ्या संस्थांपासुन होणारे लाभ प्रदरात 
पडायला खूपच वेळ लागतो. तेव्हा अशा संस्था 
उभारायच्या खटाटोपात तुम्ही न पडणे बरे. 
ह्या स्वरूपाचा दृष्टिकोण आंतराष्ट्रीय व्यास- 
पीठावरून- पग्वॉश', युनेस्को'; य. एन्‌. डी. 
पी.१, यु. एन्‌. सी. एस्‌. टी. डी. व ६तर- 
परतपरत प्रक्षेपित करण्यात येत असल्याचे मी 
पाहिले आहे आणि त्याचा जोराने प्रतिवाद 
करणे अगत्याचे झाले आहे. 


सलाम : अगदी खरे ! आणि त्यामुळे आमच्या, 


लोकांचीच ' मेंदूधुलाई ' होते. ह्या संदर्भात 
प्रोफेसर ब्लॅंकेट यानी ' तंत्रज्ञानाचे सुपरमाकट' 
ह्या संकल्पनेचा जो पुरस्कार केला होता त्याची 
मला आठवण होते. एक गोष्ट आपण विसरता 
कामा नये ती ही, की आजच्या परिस्थितीत 
जर आपल्या देशांतून तंत्रज्ञानाची भरभराट 
टिकाऊपणे घडवून आणायची असेल तर 
त्याचवेळी विज्ञानाची भरभराट घडवून 
आणल्याशिवाय गत्यंतर नाही. एक क्षेत्र 
आहे तसेच ठेवून दुसर्‍या क्षेत्रात विकास 
साधता येईल हो कल्पनाच अथंशून्य आहे. 
आपल्यापुढील समस्येचा हा गाभा आहे. पण 


१. »ए५७॥.48.घ : जागतिक प्रश्‍नांवर-विश्षेषतः शास्त्रास्त्रांच्या चढाओढीशी संबंधित 
समस्यांवर, आणि अलिकडे उत्तर-दक्षिण वादातील विज्ञान-तंत्रविद्या संबंधित समस्यांवर- शास्त्रज्ञांचे 
विचार संघटित करणारी व त्यासाठी अनेक परिसंवाद व परिषदा भरवणारी भांतर्राष्ट्रीय संघटना. 

२, एत.७$00 : एणाटत ७७लाडऊ एतप०80ला9] डिलीट 810 
हप]७ण'०१ 01४8112917101. संयुक्‍त राष्ट्रांची शिक्षण विज्ञान व संस्कृतिविषयक संघटना. 

३. ए१॥7: एषणा!6त ७७७ 1)७४०1०७॥९1॥॥ ए०ष्ठा&01110. संयुक्‍त 
राष्ट्रांची विकासकार्यास मदत देणारी प्रमुख संघटना. 

४. एए6085॥1) : एजाए९त ७1018 00॥6'6006 00 8लं611068 & प'७००००. 
1०2४ 107 1)6४ए०७]०]0॥॥011.. १९७९ मध्ये संयक्त राष्ट्राच्या विद्यमाने विकासासाठी विज्ञान व 
तंत्रविद्या या विषयावर क्षालेली आंतर-राष्ट्रीय परिषद, 


अनुक्रमणिका 


मवभारत 


ही गोष्ट त्यांच्या डोक्यात शिरतच नाही 
असे दिसते. आय्‌. ए. इ. ए.% मध्ये १९६२ 
साली त्रीएस्त केंद्र निर्माण करावे अशी सुचना 
जेव्हा मी केली, तेव्हा मला उद्देशून जे महशर 
विधान करण्यात आले होते ते तुम्हाला माहीत 
असेरूच. त्यावेळी एक प्रतिनिधी अगदी स्पष्ट- 
पणे म्हणाळा होता, “ सद्गृहस्थहो ! प्रा. 
सलाम हे भपपत्तिक भौतिकोच्या केंद्राची 
मार्गणी करीत आहेत. ओपपत्तिक भौतिकी ही 
विज्ञानाची ' रोल्स रॉइसं ' आहे. पण ह्या 
लोकांना आज खरी गरज असेल तर ती खटा- 
र्‍्यांची आहे. त्यापेक्षा अधिक कल्लाची त्यांना 
गरज नाही.” तेव्हा त्यांची-कल्पना अक्षी आहे, 
की खटारेच आमच्या उपयोगाचे आहेत व 
त्याच्यावरच आमचे काम भागेल, पण दुर्देवाने 
खटारे तुम्हाला एका टप्प्यापर्यंतच नेऊन पोच- 
वतील, त्याच्यापुढे ते कामाला येत नाहीत. 
आणि खटारा वापरावयाचा झाला तरी एका 
प्रकारचा खटारा आणि दुसर्‍या प्रकारचा खटारा 
यांच्यांत भेद करणे जरूर असते भाणि ' रोल्स 
रॉइस'चीं माहिती असेलं तरच असा भेद 
डोळसपणे केरता येतो. मूल्भूत संशोधनामुळेच 
असा डोळसपणे भ्षेद करणारी मंडळी देशाला 
उपलब्ध होऊ शकते. अश्या डोळेसपणे भेद कर- 
णाऱ्या वर्गाला उत्तेजन देणे आवदयक असते. 


उद : शिवाय मूलभूत संशोधनामुळे देशात वैज्ञा- 


निक. संस्कृती निर्माण होते. नाही तर भापली 
संस्कृती केवळ उसनी, नकली राहते-तंत्र- 
ज्ञानाच्या क्षेत्रात जाणि इतर क्षेत्रांतही. 


सलाम : ही गोष्ट अगदी खरी आहे, उदा, जंपात- 


मंध्ये अतिशय जोमदारं असा वैज्ञानिक वर्ग 
आहे- पादचात्त्य देशांत आढळतो त्यापेक्षाही 
तो अधिक जोमदार आहे. जपानशी तुलना 
करता कित्येक य्रोपिअंन देश निरक्षर ठरतील, 


उद : १८६७-६८ मध्ये मेजी राजवटीत जपानच्या 


आधुनिकीकरणाला सुरुवात झाली तेव्हापासुन 


*१ 147.4 : ल्या घाणाही 
अणु-ऊर्जा संघटना. 


जानेवारी, १९८२ 


जपानमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्यासाठी 
एक व्यापक बैठक तिर्माण करण्यावर भर 
देण्यात आला होता. 


सलाम : “यु. एस्‌. नेशनल अँकडेमी ऑफ्‌ साय- 


उद 


न्स'च्या एका अलिकडच्या अहवालात भाज- 
पासुन दहा वर्षांनी कदाचित अमेरिका मागे 
टाकली जाईल अशी भोती व खेद व्यक्त कर- 
ण्यात आला आहे. अलिकडे कण-भौतिकीच्या 
( पाटिकल फिझिक्स ) क्षेत्रात आपला क्रमांक 
निर्विवादपणे पहिला राहिला नाही ह्याची 
खंत ते बाळगीत आहेत असे आढळते. 


: यूरोपने एकवटून जे प्रयत्न चालविले आहेत, 


ज्यांचा उल्लेख मी मधा केला, त्याचा हा 
परिणाम असावा. 


साम : होय. पण अमेरिकन लोकांना दुसर्‍या क्रमां- 


उद: 


कावर खूष का राहता येत नाही असा प्रन 
आपल्याला विचारता येईल. त्यांचा क्रमांक 
दर वेळी पहिलाच का राहिला पाहिजे ? 

आणि काही क्षेत्रांत तरी विकसनक्षील देशांनी 


स्वत:साठी पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकाची 
आकांक्षा का बाळगू नये? 


मूल्भूत विज्ञानांविषयीच्या ह्या प्रश्‍नाचा 
मला आणखी थोडा पाठपुरावा करायचा आहे. 
तुम्हाला माहीत आहेच, की विकसनशील देल्यां- 
तील अनेक वैज्ञानिकांनी औपपत्तिक भौतिकीत्त 
चांगळे काम केले आहे. पण प्रायोगिक भौति- 
कीत काम करणारे फारच थोडे आहेत. ह्यामुळे 
विज्ञानाच्या विकासात एकांगीपंणा आणि 
असमतोल निर्माण होतो. किंबहुना आपल्याला 
असेही म्हणता येईल, की उच्च दर्जाच्या प्रायो- 
गिक भोतिकोझ्ी निकटचे साहूचयं आल्या- 
शिवाय उच्च दर्जाची औपपत्तिक भौतिकोही 
विकसित होण्यात अडचणी येतात. तेव्हा विक- 
सनशील देशांना मोठ्या प्रायोगिक सुविधा, 
त्या खूप खर्चाच्या असल्या तरी, निर्माण 
कराव्या लागतील- उदा. आण्विक भौतिको- 


कै[णांठ ाकहा'टुण १४७॥1०४- आंतर-राष्ट्रीय 


विकसनशील देशात .... . . काही समस्या 


साठी भावश्यंक असलेले प्रवेगक ( अक्सल- 
रेटसं ). उच्च-ऊर्जा भोतिकोच्या बाबतीत, 
स्थानिक प्रयोगशाळांमध्ये प्राथमिक काम करूत 
त्याच्या जोरावर यूरोपमधील सी. इ. आर्‌. 


एन्‌.$ किवा अमेरिकेतील फर्मी प्रयोगशाळा 
अक्या ठिकाणचे प्रवेगक वापरावयाचे म्हटले 
तर, त्यासाठी आवश्यक ती आधारभूमी देऊ 
शकणाऱ्या प्रयोगशाळाही आपल्याकडे नाहीत, 
मग स्वतःचा एखादा मोठा प्रवेगक असण्याची 
गोष्टच सोडा. ह्या दिशेने विचार करण्याची 
आपल्या लोकांची छातीसुद्धा होत नाही. तेव्हा 
एक दुहेरी कार्यक्रम हातात घेण्याची वेळ आली 
आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का? एक तर, 
आपल्याला प्रयोजकांचे जोमदार असे स्थानिक 
गट संघटिंत करावेत आणि युरोप, अमेरिका 
किंवा रंशिया येथे असलेल्या प्रवेगकांद्वारा 
पहिल्या दर्जाचे प्रयोग करण्यासाठी आवदयक 
असलेल्या प्रयोगसामग्रीची बांधणी करण्यासाठी 
पुरेसे आथिक साहाय्य त्यांना उपलब्घ करून 
द्यावे, पुढचे पाऊल असे, की ह्या प्रयत्नातून 
अश्ी एक बैठक तयार करावी, की विकसन- 
शील देशांच्या परस्परसहकार्याच्या जोरावर 
जागतिक दर्जाचा प्रवेगक बनविण्यासाठी तरी 
तिचा उपयोग करता येईल किंवा “अति 
महांन प्रवेगंका ! च्या बांधणीसांठी जागतिक 
सेहकार्यावर आधांरलेल्या ज्या प्रकल्पाविषयी 


हल्ली बरीच चर्चा चालू आहे त्यात साथंपणे 
सहभागी होंता येईल. 


सलाम : मीं तुमच्याशी पुर्णपणे सहेमत आहे. सी. 


हे. आर्‌. एन्‌. च्या * विज्ञान धोरण समिती 
बर मला अलिकडे निवडण्यात आले भाहे, 
हा प्रश्‍त्त येथे उपस्थित करायला मला आनंद 
वाटेल तशी माझी इच्छा आहे. दुर्देवाने त्यांचे 
नेहमीचे म्हणणे एवढेच असते, की “ तुम्ही पैसे 
भरा आणि प्रवेश घ्या. ” आणि पैसे भरायची 
आपली ताकद नसते. मला सुचना करावीशी 
वाटते ती अश्ली, की ह्या प्रायोगिक सुविधांचा 
लाभ घेण्यासाठी विकसनशील देशांतील वैज्ञा- 
निकांकडून केवळ ताममात्र आकार षेण्यात 
यावा. सी. इ. आर्‌. एन्‌. ची ह्याला मान्यता 


उद : 


२१ 


मिळविणे सोपे जाणार नाही- तो निर्णय 
राजकीय स्वख्पाचा आहे. 

सी. इ. आर्‌. एन्‌. मधील एंका मान्यवर 
वैज्ञानिक-मित्राला मी अनेक वर्षांपुर्वी जे 
एक पत्र लिहिले होते त्यांची मळा आता 
भाठवण होते. ह्या पत्राते मी सुचविले होते 
ते असे : अनेक हुशार तरुण भारतीयांना उच्च 
ऊर्जा-भौतिकीत खूपच रस माहे; पण प्रेवेगका- 
भोवेती प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांही देवाण- 
घेवाण करण्याची संधी त्यांना भारतांत मिळत 
नाही. ह्या परिस्थितीत सी. इ. आर्‌. एन्‌. ने 
जर ओपपत्तिक भोंतिकीत पी. एचडी. नंतरचे 
संशोधन करणार्‍या अधिक भारतीय वैज्ञानि- 
कांना, केवळ त्यांच्या गुणवत्तेनुसार, सी. इ. 
आर्‌. एन्‌. मध्ये काम करण्यानाठी आथिक 
साहाय्य दिले, भारत सी.इ. आर्‌. एन्‌. चा 
सभासद नसलेला देश आहे म्हणून तेथे काम 
करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येवर जे 
बुंधन येते ते डावलले, तर ते फार उपयुक्‍त 
ठरेल. पण हो गोष्ट पान्य होऊ शकली नाही. 
तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे हा राजकीय निर्णय 
असतो. माझ्याकडे ज्या अडचणींचा निदेश 
करण्यात आला त्यांतील एक अशी होती, की 
गरीब देश्यांना ज्या गोष्टींची आज निकडीची 
जरुरी आहे, त्यांच्यांत ' उच्च ऊर्जा भौतिकी !- 
चाही अंतर्भाव होतो. ही गोष्ट ह्या निणंयाली 
संबंधित असलेल्या अधिकारी व्यक्‍तींना पटवून 
देणे सोपे नाही. , 


सलाम 4 सभासद नसलेल्या देश्यांतुत अधिक वैज्ञा- 


निकांना प्रवेश दयावा ही सुचना आता त्यांनी 
मान्य केली आहे. पण दुर्देवाने आपल्याला ह्या 
बाबतीत अमेरिकनांशी स्पर्धा करावी लागते. 
त्रीएस्तला मी काय करतो, तर अविकसित 
देशांना अधिक सवलती देतो. आणि सौ. इ. 
आर्‌. एन्‌. येथे पण अश्लीच तजवीज करण्यात 
यावी असे मला वाटते. फर्मी प्रयोग्लाळेतील 
प्रवेगकाचा विकसनशील देशांना उपयोग करता 
यावा यासाठी त्यांना साहाय्य करण्यासाठी तेथे 
प्रोफेसर लेडरमात एक छोटे केंद्र ( ०6] ) 
संघटित करण्याची योजना आखीत भाहेत दे 


$ 0.४8.४: प. मुरोपीयं राष्ट्रांची जिनेव्हा येथे असलेली सहकारी संशोधन संस्था 


अनुक्रमणिका 


२२ 


उद : 


नवभारत 


कदाचित तुम्हाला समजले असेल. ह्या आपल्या 
कल्पना आपण सतत रेटीत राहिले पाहिजे, 

एका प्रकल्पाची कल्पना मी सध्या रेटीत आहे. 
तिसऱ्या जगातल्या कुठल्यातरी ठिकाणी एक 
मोठाली प्रयोग-सुविधा उपलब्ध करून द्यावी 
आणि विकसनशील देशांनी परस्पर-सहुकार्याने 
ती घडविलेली असावी ही मूल कल्पना.- म्हण- 
जेच हा एकटी. सी. डी. सी. ६ प्रकल्प असेल. 
एक अजस्त्र विषूववृत्तीय रेडियो दुर्बीण बन- 
वावी आणि तिला जोडून अवकाश विज्ञान 
आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यांविषयीची संशोधन- 
संस्था संघटित करावी अशी ही योजना आहे. 
आमची उटी येथील जी रेडिओोदुर्बीण आहे 
तिच्यापासुन मिळालेल्या अनुभवावर ह्या 
दुर्बीणीची रचना ( डिझाइन ) आधारलेली 
आहे, पण तिची शक्‍ती दसपट अधिक असेल, 
आणि तिच्या रचनेच्या विशिष्ट स्वरूपामुळे 
ती विषुववृत्तावर किवा विषुववृत्ताच्या अगदी 
जवळ बसवावी लागेल, तिची वैशिष्ट्ये अश्ली, 
को एक तर खगोल्शास्त्राच्या आजच्या अग- 
दीच सीमांवर वापरण्याचे ते एक निरीक्षण- 
साधन असेल, आणि तरीही भाज विकसन- 
शील देशांत जे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्याच्या 
जोरावर ती बनविता येईल आणि तुलनेने 
तिच्यासाठी पैश्याची गुंतवणूक फार करावी 
लागणार नाही.-पाच वर्षांच्या अवधीत 
२ कोटी डॉलसं एवढी रक्‍कम यासाठी पुरेशी 
असेल. आणि शिवाय ह्या योजनेत सहभागी 
होणाऱ्या देद्यांना तिच्यापासुन आनुषंगिक 
तंत्रज्ञानविषयक लाभ ताबडतोब मिळू लाग- 
तील. प्रगल्भ तंत्रज्ञानाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या 
विभागांना- उदा. सुक्ष्म लहरी (मायक्रोवेळ्ूज) 
आणि अटीना व्यवस्था, उपग्रहा धिष्ठित आणि 
अन्य मार्गांनी होणारे संदेशवहन ( कम्युनिके- 
शन ) इ. क्षेत्रांत त्यांची कुवत पद्धतशीर 
रीतीने वाढू लागेल. युनेस्कोचे डिरेकटर- जन- 
रल यांनी ह्या योजनेविषयी आस्था दाखविली 
आहे. तिच्यासाठी एक कृतिसत्र आयोजित 


जानेवारी, १९८२ 


करायला आणि एक प्रकल्प-अहवाल तयार 
करायला पुनेस्कोने आम्हाला साहाय्य केले, 
हा प्रकल्प-अहवाल आम्ही तयार करून दोन 
वर्षे झाली आहेत. भाता पुढचा प्रश्‍न म्हणजे 
पैशाची जुळवाजुळव कशी करावी हा आहे. 
यु. एन्‌. सी. एस्‌. टी. डी. नंतर जो मध्यावधी 
निधी ( इंटेरिम फंड ) जमविण्यात आला 
आहे तो इतका तुटपुंजा आहे, की त्यांच्याकडे 
ह्या प्रकल्पासाठी काही मागावे हा विचारही 
मनात आणता यत नाही. 


सलाम : होय. विकसनशील देश व्हिएन्ना येथे वर्षाला 


उद: 


२०० कोटी डॉल्संची मागणी करीत होते. 
त्याच्या तुलनेने श्रीमंत देशांनी मध्यावधी निघी 
म्हणून दोन वर्षांसाठी २५ कोटी डॉलसं द्यायचे 
मान्य केळे आणि माझी माहिती अशी माहे 
की, आतापर्यंत फ्त ४ कोटी डॉलसं द्यायची 
वचने देण्यात आली आहेत. 


परिस्थिती ह्याच्याहीपेक्षा अधिक वाईट आहे. 
मध्यावधी निधीसाठी जे चार कोटी डॉलसे 
देऊ असे वचन देण्यात आले होते, त्यांतील 
जेमतेम फक्त एक कोटी डॉलसं प्रत्यक्षात जमा 
झाले आहेत. 


सलाम : इटालिअन सरकारने एका आंतराष्ट्रोय 


थन-अवस्था-भोतिकीच्या प्रयोगशाळेसाठी 
पशाची मदत करावी म्हणून त्याचे मन वळ- 
विण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. ही 
प्रयोगशाळा म्हणजे ह्या विषयातील देवाण-- 
घेवाणीचे एक केंद्र असेल, आणि एकमेकांना 
केवळ माहितीच पुरवण्यात येईल असे नाही, तर 
विकसनशील देह्यांतील वैज्ञानिकांना प्रयोगा- 
साठी जी वेगवेगळ्या प्रकारची विशिष्ट द्रव्ये 
(मटीरिअल्स) अल्प प्रमाणात बर्‍याच वेळा 
छागतात ती त्यांना ह्या प्रयोगशाळेतून प्रत्य- 
क्षात पाठविण्यात येतील-ही प्रयोगशाळा म्हणजे 
एक वज्ञानिक ' कोठी ' असेल. दुसरी गोष्ट 
अशी को, तेथे उच्च दर्जाचे संशोधनही कर 

ण्यात येईल. तिसरी गोष्ट म्हणजे झ्या 


$ विकसनशील देद्यांनी परस्परांत अधिकाधिक तांत्रिक सहुकायं करावे ही संकल्पन 
1. 


उद 


विकसनशील देशात . 


.. काही समस्या 


> 


* दमछाक ' भौतिकी (फटीग फिजिक्स) म्हृण- उद : आणि हे एका वैज्ञानिकाने म्हटले ? 
सलाम : तो त्यांचा सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक आहे. 


तात,-उपकरणे (डिव्हाइस) निकामी कशी 
होतात ? ह्यासंबंधीचे संशोधन ह्या प्रयोग- 
शाळेतील एक मोठी श्याखा असेल, आता मला 
तुमची मते माहिती आहेत, पण ही प्रयोगशाळा 
जर॑ इटलीमध्ये बांधण्यात येणार नसेल तर 
तिला इटलीचे सरकार आथिक साहाय्य देणार 
नाही. ह्या प्रयोगशाळेचे स्वरूपच असे भाहे, की 
तिच्यासाठी भावशयक असरेले मभाथिक बळ 
पुरविण्यात एखाद्या विकसनक्षील देशाने पुढा- 
कार घेतला नाही तर ती विकसनशील देशात 
अस्तित्वात येणे शक्‍य नाही. 


: तेलावर श्रीमंत झालेल्या देशाला तिच्यासाठी 


पैसे द्यायला तुम्ही प्रवृत्त करू शकणार नाही 
का? 


सलाम : तेल-श्रीमंत देशांच्या बाबतीतील अडचण 


अशी आहे, की त्यांच्यामध्ये विज्ञानाविषयीची 
जाणीव अतिशय कमी आहे. विशेषत: शुद्ध 
विज्ञानाविषयीची कदर समाजात फॅलावायची 
तर तिला खूप वेळ लागतो. उदा. मी नुकतीच 
एका अति तेल-संपन्न देशातील एका अग्रेसर 
अणू-वैज्ञानिकाशी चर्चा केली- स्वतःची प्रयोग- 
शाळा आणि यरोप अमेरिकेतील मोठाल्या 
प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये येरझाऱ्या घालणाऱ्या 
वैज्ञानिकांपेकी आहे तो. मी त्याला त्याच्या 
प्रयोगशाळेच्या भावो योजता काय आहेत असा 
प्रश्‍न केला, तेव्हा आपण सोर-ऊर्जेवर आणि 
त्यातही नवीन साधने मध्य-पुर्वेतील प्रत्यक्ष 
परिस्थितीत कितपत उपयोगो ठरतील ह्याची 
प्रात्यक्षिके करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार 
आहोत असे तो म्हणाला. “पण मूलभूत 
भौतिकीचे काय ? ' मी विचारले. त्याने 
जे उत्तर दिले ते अतिशय लक्षणीय आहे. 
“५ आमच्या देशातील व्यापार आणि वाणिज्य 
यांची आहे, ज्याच्यापासुन ताबडतोब लाभ 
मिळू शकेल अश्याच गोष्टींना आम्ही महत्त्व 
देतो, आमचा मूलभूत विज्ञानात रस नाही.” 


उद 


: म्हणजे ही लोकशिक्षणाची प्रक्रिया खूपच वेळ 
घेणार आहे तर ! 


सलाम : आपले स्वदेशी मित्रही जेव्हा ह्या अशा 


उद 


सवे तर्‍्हांचे युक्तिवाद वापरताना दिसतात, 
तेव्हा हौ एक दीघंकालीन प्रक्रियाच राहील, हे 
उघड आहे, आपल्या लोकांची *मेंदूघुलाई' फार 
मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. म्हणून माझ्या 
भलिकडच्या भाषणांत मी आपल्या भूतकालीन 
वैभवावर फार भर देतो. अरब राष्ट्रांमध्ये ही 
जरूर ती सुप्त कुवत आहे अशी माझी 
पक्की खात्री आहे. त्यांच्या थोरवीचा जो 
गेला कालखंड होता त्यावेळी त्यांनी खरोखरीच 
प्रचंड झेप घेतली होती. माझी अश्यी भावना 
आहे, कौ त्यांनी पुर्वी विज्ञानात जी कामगिरी 
पार पाडली होतो तिची त्यांना सतत दहा वर्षे 
जर आठवण करून देण्यात आली - आणि 
एवढ्या अवधीत त्यांना सध्याच्या इतर 
उपक्रमांवर पैसे खर्चे करण्याचा कंटाळाही योवा 
-की मग ते मूलभूत गोष्टींकडे वळतीलही. 
मला भीती वाटते ती इतकीच, की तोपेयँत 
त्यांची श्रीमंती कदाचित संपुष्टात आली असेल. 
पण मी निराश झालेलो नाही. माझे काही 
मित्र तेथे आहेत. उदा. सोदी अरेबियात 
* फ्यूजन ' | संशोधनाची योजना ते आखीत 
आहेत. पण मला अजून कामाची दहापंधरा 
वर्षे काय ती शिल्लक आहेत. तेव्हा ही जी 
माझी सवे प्रवचने सुरू आहेत त्यांची फळे 
मला दिसतील को नाहीत हे सांगता येत 
नाही. 


: हा. पण असे नाही का, की ज्यांची फळे 
आपल्या स्वत:च्या आयुष्यात आपल्याला 
पाहायला मिळतील तेवढ्याच गोष्टी जर 


माणसे करीत राहिली असती तर माणसाची 
फारशी प्रगती ज्ञाली नसती ? 


न::>>५५७*् 


षृ ' फ्यूजन ; दोन पंरमाणूंचा संयोग करून ऊर्जा निर्माण करण्याची प्रक्रिया, 


२४ नवभारत जानेवारी, १९८२ 


संपादकीय, ' फिजिक्स न्यूज, माचे १९८१ 


प्रा. अब्दुस सलाम यांच्यावरोबरच्या माझ्या संवादाच्या वाचकांशी झालेल्या संभाषणांतून 
उद्‌भवळेली काही टीकाटिप्पणी पुढे दिली आहे : 

““ आपण एकलकोंडे बनलो होतो असे जे प्रा. सलाम दाखवून द्यायचा प्रयत्न करीत आहेत ते खरे 
नाही,” विज्ञानाचा एक इतिहासकार सांगतो आणि पुढे म्हणतो, ': बाहेरच्या जगाशी आपले विस्तृत 
प्रमाणावर व्यापारी संबंध होते आणि ह्याचा कागदोपत्री भरपुर पुरावा आहे.” “ वस्तूंचा, मालाचा 
व्यापार असेल” मी म्हणतो, “पण बौद्धिक देवाणघेवाण होती का? विशेषतः युरोपमध्ये जेव्हा आधुनिक 
वैज्ञानिक पद्धती विकसित व्हायला लागली त्या कालखंडात बौद्धिक देवाणघेवाण होती का ? आणि 
अलिकडच्या भूतकाळात, फार पूर्वी नव्हे, समुद्र ओलांडायचे धाडस करणाऱ्या कुणालाही परतल्यावर 
प्रायश्चित्त घ्यावे लागत असे हे खरे नाही का? ” “ पण जयसिंगाळा गॅलिलिओ आणि न्यूटन 
ह्यांची माहिती होती, ” त्याने आपले आक्षेप चालू ठेवले, जेसुइटांकडून त्याला त्यांची माहिती 
मिळाली होती आणि जयसिंगाच्या हस्तलिखितात गॅलिलिओ आणि न्यूटन यांचा उल्लेख आहे. ” 
“वण गॅलिलिओ आणि न्यूटन यांच्या कामगिरीतून जे नवीन विज्ञात उदयाला येत होते त्याचा अथे 
आणि महत्त्व ह्याची समज त्याला आली होती का १ ” मी विचारतो. « विज्ञानात ज्या नवीन घडा- 
मोडी घडून येत होत्या त्यांचा अभ्परास करण्यासाठी काही तरुण युरोपला पाठवायचा प्रयत्न त्याने 
केला का ? किवा भारतात त्यांचा अभ्यास व्हावा ह्यासाठी एखादी पाठशाळा स्थापन करून तिला 
आश्रय देण्याचा प्रयत्न त्याने केला का? ग्रॅलिलिओ, न्यूटन यांची माहिती किंवा जाणीव त्याला 
खरोखर होती की नाही ह्याचा निणेय करण्यासाठी हा निकष मी स्वीकारीन- त्यांची नावे त्याच्या 
हस्तलिखितात सापडतात कौ नाही हा त्याचा निकष मी मानीत नाही. आजघडीला ह्याच प्रकाराने 
आपण एकलकोंडे असतो तर त्याचा अर्थ असा असता, की अमेरिकन्स किवा युरोपिअत््स किवा जपानी 
अणु-ऊर्जेचा वापर करीत आहेत, किवा अवकाशात उपग्रह सोडीत आहेत किंवा औष्णिक अणकेंद्रोय 
( धर्मोन्युक्लिअर फ्युजन ) घडवून आणण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत किवा जननिक अभियांत्रिकीच्या 
(जेनेटिक एंजिनि्आरिंग) किवा मूलभूत कणांच्या किवा पुंजयामिकीच्या (क्वांटम मेकनिक्सच्या 
सापेक्षतेच्या क्षेत्रात काही नवीन शोध लावीत आहेत हे ' ज्ञान ' आपल्याला आहे; पण ह्या 
स्वत:चे संशोधन कायंक्रम सुरू करायची प्रेरणा ह्या ज्ञानामुळे आ 
संशोधनातून निर्माण होणाऱ्या गोष्टी विकत घेण्यावर ( 
समाधानी राहतो. ह्या क्षेत्रांत इतर लोक काही तरी करीत 
आणि ' त्यातुन कृतीची प्रेरणा मिळत नसेल तर ते असुन न 
हानिकारक आहे.” 

“प्रा, सलाम यांच्या भेटीमुळे तरुण भारतीय 
उत्तेजन मिळेल आणि हा तिचा एक अनिष्ट परिणाम 
भारतात भेटीसाठी आलेल्या एका भारतीय भोतिकश्ा 
नाही  - माझे उत्तर, ' आपल्या देशात हुषार तरुण 
सुखासीन नोकरी पतकरावी किंवा * मॅनेजमेन्ट कोसं ' घेऊन आपली बुद्धी * सेल्स प्रमोशन 'मध्ये वाया 
दवडावी यासाठी एवढे सामाजिक दडपण आहे, की ह्या प्रकार 
भेटीमुळे आमच्यातील अतिशय हुषार तरुणांना सं 
उतरण्याची संधी मिळाली तर मला आनंदच होईल. ? 


) किवा 
बाबतीत 
पल्याला होत नाही- इतरांच्या 
किंवा त्यांची भीक मागण्यावर ) आपण 
आहेत एवढेच ज्ञान जर आपल्याला असेल 
सल्यासारखे आहे; किंबहुना ते अज्ञानाहून 


वद्यार्थ्यांना कण-भौतिकोच्या क्षेत्रात उतरायला 
ठरेल असे तुम्हाला वाटत नाही का?" त्यावेळी 


दुसऱ्या एका सहुकाऱ्याला- हासुद्धा कण-भोतिकशास्त्रज्ञ आहे- जी चिता वाटते आहे ती 
आमच्या सवादात मूलभूत संशोधनावर आणि ' उत्कृष्टतेच्या केंड्रा'वर जो भर देण्यात आला आहे 


विकसनशील देज्यात ...... काही समस्या २५ 


त्याच्यामुळे, “ आपल्यासारख्या गरीब देशात मूलभूत संशोधनावर पैसा खर्च करण्याचे समथन आपण 
कसे करू शकू ? ” तो अपराधी स्वरात विचारतो. आपण इतिहासकाराला वर जे उत्तर दिले आहे, 
त्याच्यातच ह्या प्रश्‍नाच्या उत्तराचा एक भाग अध्याहृत आहे. तांत्रिक विकासापासून परत 'अलग 
पडायची आपली जर इच्छा नसेल- आणि आज मूलभूत विज्ञानात जी प्रगती होत आहे तिच्यापासून 
ह्या तांत्रिक विकासाला अधिकाधिक आणि जलद गतीने चालना मिळत आहे- तर ज्ञानाच्या क्षेत्राच्या 
सीमा जेथे रुंदावत आहेत तेथे होणाऱया घडामोडींत आपण जोमदारपणे भाग घेत असणे आवश्यक 
आहे. नाही तर आपले परावलंबित्व आपण झटकून टाकू शकणार नाही. आपण जर स्वावलंबी व्हायचे 
असेल तर ज्ञानाच्या क्षेत्रात जगभर जो विकास होत आहे, त्याच्या आघाडीवर आपण राहिले पाहिजे. 
एवढेच नव्हे, तर उत्कृष्ट गुणवत्तेची काही केंद्रे स्थिरपणे चालविता येतील एवढा दर्जा ह्या संशो- 
धनात आपण टिकविला पाहिजे. ह्यासाठी मूलभूत संशोधनामध्ये काही गुंतवणूक करणे पुर्णपणे 
अटळ मानले 'पाहिजे. आणखी एक गोष्ट ह्या संदर्भात ध्यानात ठेवणे इष्ट ठरेल, क्षेतकी, 
अणु-ऊर्जा, अवकाश आणि औद्योगिक संशोधन ह्या क्षेत्रांत उपयोजित संशोधन आणि विकास 
यांच्यावर आपण जो पैसा खर्चे करतो त्याचा अल्पसा भाग काय तो भापण मूलभूत संशोधनावर 
खर्च करीत असतो. 

अणु-ऊर्जेचा औद्योगिक क्षेत्रात वापर करणाऱ्या आगामी युगासाठी पूर्वतयारी करावी हा 
विचार जेव्हा प्रा, होमी भाभा यांच्या मनात आला, तेव्हा मूलभूत संशोधनाला वाहिलेली संस्था 
उभारण्याच्या कामाला त्यांनी जी सुरुवात केली ती उगीच नव्हती. 


१९७० मध्ये ट्रीस्ट येथे प्रा. सलाम यांनी ' विकसनशील देशांतील वैज्ञानिक धोरण! ह्या 
विषयावर जी बैठक आयोजित केली होती, तिच्यात बोलताना प्रा. हास्स बेथ यांनी केलेल्या एका 
विधानाची आठवण ह्या संदर्मात होते. टी. आय्‌. एफ्‌. आर. चा उल्लेख करून ते पुढे म्हणाले, '* भारता- 
सारख्या देशात अश्या अधिक संस्था निर्माण होण्याची, एकाहून अधिक उत्कृष्टतेची केंद्रे असण्याची 
वेळ आली आहे ” 

“ इतर विकसनशील देशांहून भारत वेगळा आहे- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्याकडे अथंपूर्ण 
आणि सबेसमावेशक दृष्टीने त्याला पाहता येईल ह्या टप्प्यावर तो आला आहे” असे विधान प्रा, सलाम 
यांनी अनेकदा केले आहे. ही चांगली गोष्ट आहे, नाही का ?” एक सहकारी म्हणतो. “ होय आणि 
नाही,” मला म्हणणे भाग पडते. '““ आपण आता अविकसित नाही ह्याची बाहेरून आलेल्या निरीक्षकांनी 
आपल्याला आठवण करून द्यावी लागते ही खेदाची गोष्ट आहे. आपण जी कामगिरी बजाविली आहे, 
जो बळकट पाया रचला आहे आणि भावी विकासाची जी समर्थता आपल्या अंगी आहे तिची भओळख 
त्यांना पटते, आपल्याला नाही. आपल्या संस्थांवर अतिरेकीपणे विघातक टीका करण्याचा आपल्याला 
छंद जडला आहे, आत्मनिदेचे फटकारे स्वतःला मारण्यात आपल्याला आनंद वाटतो, ह्या संस्था अधिक 
दृढ करण्यावर, त्यांची ताकद वाढवून त्यांच्यापुढे अपूण अशी अधिकाधिक आव्हाने उभी करण्यावर 
आपण लक्ष केंद्रित करीत नाही, आपले धैय एकवटून प्रगतीची भरारी मारण्यासाठी आपण कधी सिद्ध 
होणार ?” 


न, भा, 


. आंतरजातीय विवाह : एक शास्त्रीय दृष्टिकोण 
ल. वि. कुलकर्णी 


हिन्दू समाजांचे वैशिष्ट्य जातिव्यवस्था हे आहे. 
या जाती शेकडो वर्ष माणसांनी टिकवल्या भाहेत. 


जातिव्यवस्येमागे जी भूमिका आहे, तसेच जाती 


टिकविण्याचे जे महत्त्वाचे साधन - बेटी-बंदी- तिला 
काही शास्त्रीय आघार आहे का? याउलट आंतर- 
जातीय विवाह्वांचा पुरस्कार उपलब्ध वैज्ञानिक 
माहितीच्या आधारे होऊ शकतो का? या लेखामध्ये 
या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
या विषयावर मानववंशशास्त्र व जननशास्त्र यांत 
झालेल्या महत्वाच्या संशोधनाचा उपयोग मी केला 
आहे. ' 

जातिव्यवस्थेचा शास्त्रीय अभ्यास ब्रिटिश राज- 
वटीत मानववंशशास्त्रज्ञांनी व समाजअझ्यासकांनी 
सुरू केला. त्याच काळात जातिव्यवस्थेविरद्ध चळ- 
वळीही सुरू झाल्या होत्या; त्यामुळे अशा प्रकारच्या 
शास्त्रीय संश्योधनाला विशिष्ट महृत्त्व प्राप्त झाले. 
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतीय शास्त्र- 
शांनीही या विषयात रस घेऊन संशोधन सुरू केले. 
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातील काही 'विचार- 
बंतांची अद्यी कल्पना होती, को जातिव्यवस्थेचे 
आयुष्य संपत आलेले असुन लोकह्याहीच्या छत्राखाली, 
आधुनिकीकरण, शहरीकरण व ओद्योगिकीकरण 
थांच्या प्रभावामुळे थोड्याच काळात ती नष्ट होईल; 
परंतु स्वातंत्र्य मिळून माज पस्तीस वर्षे होत आली 
तरी जातिव्यवस्थेची ताठरता थोडी कमी होण्या- 
पलीकडे काही फरक पडलेला नाही. 

जातिव्यवस्था गेल्या काही दशकांमध्ये शहरी 
भागांमध्ये तरी थोड्या प्रमाणावर बदललेली आहे, 
ही गोष्ट खरी. उदा. शहरी भागांमध्ये .तरी रोटी 
-आअवद्वारांमध्ये शैथिल्य आले आहे; जातिव्यवस्थेचे 
सत्ताकेदध पूर्वीप्रमाणे ब्राह्मणांकडे राहिलेळे नाही; 
सामाजिक दर्जाचे जन्माप्रमाणे वाटपही (जग्माने 


ब्राह्मण म्हणून श्रेष्ठ व जन्माने शूद्र म्हणून कनिष्ठ 


सामाजिक स्थान मिळणे) शिथिल झाले आहे. 
आधिक दर्जाला महत्त्व प्राप्त झाल्याने सामाजिक 
दर्जा आथिक परिस्थितीवर ठरू लागला आहे, तसेच 
पारंपरिक उद्योगधंदे पूर्वीहतक्या प्रमाणात बंधन- 
कारक 'राहिलेले नाहीत, या बदलामुळे -जाति- 
व्यवस्थेच्या रचनेत फरक पडले आहेत कायं? नाही. 
कारण हे बदल जातिव्यवस्थेच्या केवळ कार्यामध्ये 
झालेले बदल आहेत. त्यामुळे रचना मात्र फारशी 
बदललेली नाही. जातिव्यवस्थेचा मूलभूत आघार 
विवाहपद्धती, तिच्यात मात्र फार कमी बदल झाले 
आहेत. एकीकडे जातिव्यवस्थेची वर वर्णन केलेली 
कार्ये बंद होत असली तरी दुसऱ्या बाजूला तिला 
अनेक नवी कार्ये मिळत आहेत. उदा. , आपल्या 
देशातील राजकारणात आज मोठ्या प्रमाणावर 
जातीजातींमधील तणावाचा वापर करून घेतला 
जातो. यामुळे एका जातीतील लोकांच्या मनात 
दुसऱ्या जातीबद्दल असंतोष निर्माण होण्यास व 
वाढीला लागण्यास मदत होते आणि सामाजिक 
सुरक्षितता धोक्यात येते. 


वंश व जातींची निर्मिती 


उत्क्रांतिवादाप्रमाणे माणूस माकडापासुन तिर्माण' 
झाला व या प्रक्रियेत निसर्गाने त्याला इतर प्राण्यां- 
'पेक्षा श्रेष्ठ बनवळे. आज पृथ्वीवर जगणारी सवे 
माणसे मेधावी मानव ( होमो सेपिअन ) या एकाच 
प्राणिवर्गात मोडतात. या सर्व माणसांचे शारीरिक 
गुणधम (रचना व कार्ये) समान आहेत. . माणसा- 
माणसांत असणारे फरक हे फक्‍त बाह्य स्वरूपाचे 
असतात. रंग, उंची, केसांचा रंग, डोळ्यांचा रंग 
रक्‍त-गट इत्यादींमध्ये असे फरक असू शकतात. 
त्याचप्रमाणे. व्यक्तींच्या दोन गटांमध्येही असे फरक 
असु शकतात. उदा, एकाद्या गटातील सर्व व्यक्तींचा 
रंग गोरा असतो तर दुसर्‍या गटातील व्यक्तींचा रंग 
काळा असतो. अशा शारीरिक गृणधर्मांच्या तिरी- 


अनुक्रमणिका 


आंतरजातीय बिवाह : पक शाखीय इष्टिकोण 


'क्षणांवरून व मोजमापांवरून पृथ्वीवरील मानव- 
जातीची विभागणी वंश्यांमध्ये केली गेली आहे. हूटन'ने 
वंद्याची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आहे--** वंश 
म्हणजे मानवांचा असा मोठा गट, की ज्यातील 
मानव एकमेकांपासून जरी थोडे भिन्न असले तरी 
त्यांचे सामान्य शारीरिक गृणधमं समान असतात. 
हा गट ज्या नेसगगिक वातावरणात रहात आलेला 
असतो त्याहून वेगळ्या वातावरणाशी तो सामान्यतः 
जुळवून घेऊ शकत नाही व त्याची तिभिती एकाच 
पुर्वंजांपासून झालेली असते. ” 

प्राचीन काळी पृथ्वीवरील वेगवेगळ्या ठिकाणी 
साधारणतः एकाच सुमारास माणसाचा उदय क्षाला, 
नंतरच्या काळात तो व निसगं यांच्यामध्ये जे सतत 
बदलणारे संबंध होते त्यांतून त्याचा विकास होत 
ग्रेला. रंग, उंची, केसांचा रंग इ. मध्ये थोडेफार 
बदल. होत. जाऊन विशिष्टीकरणाच्या प्रक्रियेतून 
भिन्न वातावरणांमध्ये भिच्च शारीरिक गुणधम अस- 
णारे गट तिर्माण झाले. त्यांनाच आपण वंश म्हणतो. 
निग्नो वंशाचे लोक रंगाने काळे आहेत; कारणते ज्या 
उभ्ण वातावरणात राहतात त्या वातावरणात काळी 
कातडी योग्य आहे. तसेच गोरे लोक ज्या थंड 
वातावरणात रहात आले तेथे जगण्यासाठी गोरी 
कातडी योग्य ठरली व हा गोरा रंग निसर्गाने 
निवडला व त्याचे स्थिरीकरण झाले, म्हणूनच गोरे 
लोक जेव्हा एकदम उष्ण वातावरणात जातात, 
तेव्हा त्या वातावरणाशी जुळवून घेणे त्यांना कठीण 
जाते. बर्फाच्छादित प्रदेशात जगणाऱ्या काही 
प्राण्यांच्या अंगावर अत्यंत दाट केस असतात, ज्यांमुळे 
त्यांचे थंडीपासुन रक्षण होते. अद्या प्रकारे माणूस व 
निंसगं यांच्या संबंधांतुत माणसांची शारीरिक 
जडणघडण झाली आहे. 

परंतु त्याचबरोबर निसर्गाने सवं वंशांना उत्क्तां- 
तोच्या एकाच पातळीवर भाणले आहे. वंशा-वंणां- 
मध्ये जरी भिन्न गुणधम असले, तरी त्यांचे भिन्नत्व 
हा त्यांपेकी एकाचे श्रेष्ठत्व व दुसर्‍याचे कनिष्ठत्व 
ठरवण्याचा पाया होऊ शकणार नाही; किवा रंग, 
उंची अक्या बाह्य गुणधर्मांचा आधार घेऊन ऐखादा 
वंश आपले इतरांवरील वर्चेस्व प्रस्थापित करू दाक- 
णार नाही. परंतु मानवी मन अश्या बाह्य गुणधर्मा- 
कडेच आकषिले जाते व त्यांच्या द्वारे श्रेष्ठत्वाचे 


२-१ 


विचार मांडले जातात. अह्या विचारांतुनच हिट- 
लरच्या “ आयंन सुप्रिमसी”चा जन्म क्षाला होता. 

माणूस संस्कृतीच्या प्राथमिक अवस्थेत असल्या- 
पासून निसर्गावस्था व संस्कृतीच्या प्राथमिक अव- 
स्थांमध्ये होता तेव्हापासुनच स्यलांतर करीत आला 
आहे. ह्या अवस्थेत प्रवासाची साधनेसुद्धा त्याला 
उपलब्ध नव्हती. परंतु तेव्हा षेतीचा शोध लागलेला 
नसल्याने तेव्हाचा माणूस जनावरांची शिकार व 
वनस्पतींपासुन मिळणारे अन्न यावरच जगत होता, 
स्यामुळे अन्नाच्या शोधा थं त्याने प्रवास केला असावा. 
अक्षा स्थलांतरांतून त्याचा इतर वंद्यांच्या लोकांशी 
संपर्क झाला. त्यातून मैत्री व युद्धे झ्षाली पण त्याच- 
बरोबर वंशसंकरही झ्पाला. परिणामतः नव्या नव्या 
मिश्रणांतुन शारीरिक गुणधर्मांची देवाण घेवाण 
झाली व असे मिश्रन गटही निर्माण झाले. भारताच्या 
भोगोलिक स्थानवेशिष्ट्य़ामुळे भारतात पूर्वीच्या 
काळी अनेक वंशांचे लोक आले होते. अनेक जनन- 
शास्त्रीय व मानववंशशास्त्रीय संशोधनांमधून असे 
निष्पन्न झाले आहे, की आजच्या भारतातील लोक 
अनेक वंशांच्या मिश्रणातून निर्माण झालेले आहेत. 
डॉ. बी, एस्‌. गृहा' यांनी केलेल्या भारतीय लोक- 
संख्येच्या विश्लेषणानुसार हे वैश निग्नो, प्रोटो 
ऑस्ट्रोलाईड, मंगोळ, मेडिटेरोनिअच, परहिचमी 
तिथेक्णिरस्‌ (019017९०]॥॥७110) , आमॅनॉईड; 
नाडिक इत्यादी असून ते फक्त मिश्र अवस्थेतच 
आढळतात. 

अक्ी अनेक वंशांचे मिश्रण असलेली भारतीय 
जनता सांस्कृतिक दृष्ट्या मात्र एकसंघ आहे. 
इतिहासपूव काळापासून भारतीय समाजाचे जातीं- 
मध्ये विभाजन झाले आहे. जातिव्यवस्थेच्या नावा- 
खाली समाजाची भिन्न गटांत विभागणी करणारी 
भारतीय संस्कृती ही एकमेव संस्कृती मानवाच्या 
इतिहासात नोंदली गेली आहे. प्रत्येक मातवी समा- 
जात कोणत्या तरी तत्त्वावर अशी विभागणी केली 
जाते. असे तत्त्व सामान्यत: आथिक दर्जा, धामिक गट 
असे असते. भारतात मात्र- विशेषतः हिंदू समाजात- 
अशा कुठल्या बाबीपेक्षा अधिक साचेबंद व गुंतां- 
गुंतीची विभागणी करणारा घटक 'जात' हा आहे. 
भारतातील जातिव्यवस्था ही मुख्यतः हिंदुघर्मांतर्गत 
असून तिच्या निमितीची अनेक (अ) शास्त्रीय व 


अनुक्रमणिका 


शट 


एकांगी स्पष्टीकरणे दिली गेली आहेत. परंतु आता 
असे सिद्ध झाले आहे, की जातीजातीतील उच्च- 
नीचतेला काहीही शास्त्रीय आधार नाही. ब्राह्मण 
शारीरिक दृष्टया शूद्रांपेक्षा भिन्न नाहीत व त्यामुळें 
भक्षा माधारावर ते आपले श्रेष्ठत्व सांगू शकणार 
नाहीत. केवळ सामाजिक इतिहासात प्रभाव गाजव- 
लेल्या मानवी दोषांमुळे वा अपघातांमुळे झ्ञेकडो 
पिढया ब्राह्मणांचे व क्षत्रियांचे सामाजिक, माधथिक, 
राजकीय व सांस्कृतिक बाबतीतले वचंस्व हिंद 
समाजावर लादले गेले, आज जगात सवंत्र मानवी 
समानतेची व समान हक्कांची ओरड चालू आहे. 
भापल्या देशातही हो ओरड गेल्या शतकापासून 
चालू आहे. परंतु जोपयन्त समाजव्यवस्थेच्या विविध 
अंगांमध्ये जातिव्यवस्थेची मुळे खोलवर रुजलेली 
आहेत तोपयंन्त कायद्याने देऊ केलेली समानता 
प्रत्यक्षपणे निर्माण होऊ शकणार नाही. 


जातिव्यवस्था टिकण्याची दोन कारणे 


जातिव्यवस्था गेली शेकडो वर्षे भारतीय समाजा- 
मध्ये टिकून आहे. यासाठी मुख्यतः दोन प्रक्रिया 
कारणीभूत आहेत. त्या अश्या:- 

( १) सामाजिक निवड (8००8] 876८- 
(101 ):- आथिक, धामिक, नातेसंबंध इ. साधर्म्या- 
वर आधारित समाजाचे विभाजन झाल्यानंतर असे 
विभाजित गट एकमेकांपासुन वेगळे राहातात व 
आपापल्या क्षेत्रांत काय करतात, उदा. ब्राह्मणांनी 
फक्त ज्ञानसाधना व धामिक विधी करणे, क्षत्रियांनी 
संरक्षण, वैश्यांनी व्यापार तर शूद्रांनी हलकी कामे 
करणे, असे गट एकमेकांच्या क्षेत्रांत ढवळाढवळ 
करत नाहीत. त्याचे इतर गटांशी वागण्याचे नियम 
ठरतात व ते पाळले जातात. 

२) लेंगिक निवड (362181 8016001011 ) 
अथवा विवाहासाठी जोडीदाराची निवड :-- 
विभाजित समाजामध्ये प्रत्येक गट हा इतर गटांपासुन 
स्वतःला वेगळे ठेवण्यासाठी गटांतर्गत विवाहू कर- 
ण्याची पद्धत पाळत राहतो; त्यामुळे इतर गटांशी 
त्याचा संपर्क मर्यादितच राहतो. 

वस्तुतः सामाजिक निवड व लंगिक निवड या 

दोन्ही प्रक्रिया परस्परांवर अवलंबून आहेत व त्या 
परस्परपूरक कार्य करतात. लैंगिक निवड ही सामा- 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


जिक निवडीच्या नियमांतर्गंत कार्य करते तर सामा- 
जिक गट हे पूर्वापार चाळत असलेल्या गटांतर्गत 
विवाहामुळेच टिकून राहु शकतात. जर सामाजिक 
निवडीच्या तत्त्वांमध्ये बदल घडत असतील तर ते 
विवाहसंस्थेतही परावतित व्हायला हवेत. वर नमूद 
केल्याप्रमाणे आपल्या देशात जातिव्यवस्थेत बदल 
घडत आहेत, हे बदल सामाजिक निवड या तत्त्वातील 
बदल आहेत. परंतु हे बदळ विवाहसंस्थेत मात्र 
फारच थोड्या प्रमाणात परावतित झालेले दिसतात 
व जोपयेन्त या लैंगिक निवड-तत्त्वांचा अत्यंत ताठ- 
रतेने पुरस्कार केला जाईल तोपर्यन्त जातीजातीं- 
तील अंतर कमी होणे शक्‍य नाही. आ्थिक',, सामा- 
जिक क्षेत्रांमध्ये जातीजातींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर 
संबंध निर्माण झाले आहेत. तरीही आंतरजातीय 
विवाहाचे प्रमाण मात्र एक टकक्‍्कयापेक्षाही कमी 
आहे, ही गोष्ट विवाहनियम किती ताठरतेने पाळले 
जातात हे सिद्ध करावयास पुरेशी आहे. 

हिंदूंमध्ये आंतरजातीय विवाहाला जो विरोध 
होतो, त्यामागे काही सुत्र दिसते. ते पाहण्यासाठी 
हिंदूंमधील विवाहपद्धतीचे नियम लक्षात घेणे 
आवश्यक आहे. 


हिंदूंमधील विवाहपद्धतीचे नियम 

हिंदूंमधील विवाहपद्धती मुख्यत: चार नियमांवर 
भाधारित आहे. हे नियम विवाहासाठी जोडीदाराची 
निवड करण्यासाठी मागदशन करतात. हे नियम 
जातिव्यवस्थेवर आधारित गसुन अत्यंत कटाक्षाने 
पाळले जातात. तथापि शिक्षण, इतर समाजांशी 
संपर्क इत्यादींमुळे शहरांमध्ये तरी या नियमांचा 
प्रभाव थोडा कमी झाल्याचे दिसते. हे नियम असे :- 

१) गटांतगत विवाहाचा नियम ( उण्रात०- 
8910) ) :- तरुण अथवा तरुणीचा विवाह तो 
वा ती ज्या गटात जन्माला आलेले आहेत, त्याच 


गटात व्हावा असा नियम म्हणजे गटांतर्गत विवाहाचा 
नियम. 


भारतात गटांतर्गत विवाहाचा पुरस्कार करणारे 
सुमारे दोन हजार गट आहेत. यांपंकी काही गटांची 
लोकसंख्या काही लाखांमध्ये आहे तर काही गट 
अगदी लहान असुन त्यांची लोकसंख्या फक्त काही 
शेकड्यांमध्ये आहे. अज्ञा गटांमध्ये जोडीदाराच्या 


भांतरजातीय विवाह : एक शास्त्रीय दृष्टिकोण 


निवडीचे क्षेत्र फारच मर्यादित असते. त्यामुळे 
एखाद्या व्यक्‍तीला पसंत नसलेला जोडीदारही 
पतकरावा लागतो, ह्या परिस्थितीमुळे दोघेही सुखी 
होत नाहीत. 

२) गटबाह्य विवाहाचा नियम (10120४9117) 
:- वर सांगितल्याप्रमाणे गटांतगंत विवाहपद्धती 
पाळणारे काही गट खूप मोठे आहेत. त्या गटांमध्ये 
अनेक लहान लहान उपगट असतात, त्या लहान 
गटांना हा नियम लागू आहे. विवाहयोग्य व्यक्‍ती 
ज्या लहान गटातील असेल त्या गटाबाहेरील इतर 
गटांमधून तिच्यासाठी जोडीदार निवडला जावा, 
असे हा नियम सांगतो. त्या व्यक्तीचा गट व 
तिच्या जोडीदाराचा गट हे दोन्ही एकाच मोठ्या 
गटातील अगर उपगट असले पाहिजेत. उदा. 
ब्नाह्मणांमध्ये अनेक मोठे गट भाहेत, या गटांमध्ये 
इतर देशस्थ, कोकणस्थ- त्यातही विविध गोत्रे- 
असे अनेक लहान गट आहेत. एकाच गोत्रातील 
दोन व्यक्‍ती या नियमानुसार परस्परांशी विवाह करू 
दकत नाहीत. पण देशस्थ कोकणस्थ, या तुलनेने 
मोठ्या असलेल्या गटात मात्र गटांतर्गंत विवाहा- 
चाच नियम मोठ्या प्रमाणावर पाळला जातो. 

३ ) रक्ताच्या नात्यामध्ये विवाह न करण्याचा 
नियम अथवा सापड विषाह टाळण्याचा नियम :- 
ज्या व्यक्‍ती वडिलांच्या बाजूने सात पिढ्यांपयंन्तच्या 
व आईच्या बाजूने पाच पिढ्यांपर्येन्तच्या नात्या- 
मधील असतील त्यांनी परस्परांशी विवाह करू 
नये असे हा नियम सुचवतो. सामान्यतः जवळच्या 
नातेवाईकांमध्ये विवाह होऊ नयेत असे पाहिले जाते. 

उत्तरभारतीय ब्राह्मणांमध्ये हे नियम तीन हजार 
वर्षांपूर्वी उदयाला आले आहेत असे मानण्यात येते. 
परंतु हे नियम जवळ जवळ भारतभर पाळले जातात. 
ब्राह्मणांमध्ये उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय 
असा महत्त्वाचा फरक आहे; त्यामुळे दक्षिणेकडे हे 
नियम शिथिल झालेले दिसतात. तसेच त्यांचे मूळ 


नियमही या नियमांबरोबरच कार्यान्वित होताना . 


दिसतात. दक्षिणेकडील एकच नियम मुख्यतः अधिक 
प्रभावी दिसतो. तो असा - 

४) सापिड विवाह पुरस्कारणारा नियम £- जव- 
ळच्या नात्यांमध्ये विवाह करायला ह्रकत नस- 
ल्याचे हा नियम सुचवतो. याचे पालन कसे 


अनुक्रमणिका 


२९ 


करावे, याबाबत अनेक मतभेद आहेत. काही ठिकाणी 
मुलीचा विवाह तिच्या मामाशी लावावा, अक्ी 
पद्धत पाळली जाते; तर काही ठिकाणी मुलाचा 
विवाह त्याच्या मामाच्या मुलीशी करावा अशी 
चाल आहे. सामान्यतः चुलत भावंडांमधील विवाह 
सगळीकडेच निषिद्ध मानण्यात येतो. परंतु त्यालाही 
काही गट अपवाद आहेत. 

महाराष्ट्राचे भोगोलिक स्थान उत्तर व दक्षिण 
भारतीय संस्कृतीच्या मधोमध असल्याने दोन्हीकडील 
नियमांचे थोड्याफार प्रमाणात मिश्रण झालेले येथे 
आढळून येते. रक्‍ताच्या नात्यातील विवाहाची प्रथा 
महाराष्ट्राने दक्षिणेकडून उचलली आहे. त्यातही असे 
दिसते, की महाराष्ट्रातील चित्‌पावन ब्राह्मण उत्तरे- 
कडील विवाहनियम कडकपणे पाळतात, तर देशस्थ, 
कऱ्हाडे व सारस्वत ब्राह्मण दक्षिणेकडील पद्धतीचे 
अनुकरणं करतात. 

जातीतल्या जातीत गटांतर्गंत, इतकेच नव्हें तर 
सपिडही (काही जातींमध्ये), विवाह करण्याची जी 
प्रथा दिसते, व गटवाह्य ( आंतरजातीय ) विवाह 
मान्य होत नाही त्यामागची कारणे शास्त्रीय 
दृष्ट्या समर्थनीय आहेत काय, याचा आता 
विचार करायचा आहे. अश्या अमान्यतेमागे 
सामाजिक, आथिक इ. अनेक कारणे असू शकतील; 
परंतु जननशास्त्रीय अशी कारणे पडताळून पाहणे 
हे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. कारण आंतरजातीय 
विवाहांचे जननशास्त्रीय दृष्ट्या वाईट परिणाम 
होतात काय, हा अनृत्तरित प्रश्‍न हेसुद्धा आंतर- 
जातीय विवाह न करण्यामागील महत्त्वाचे कारण 
होऊ शकते. मानवी व लोकसंख्या जननशास्त्र 
(पण 80 0?०0७ए]81101 ७6108), 
वनस्पती व प्राणी जननशास्त्र तसेच युजेनिक्स* व 
युथेनिक्स* या जननशास्त्राच्या शाखा इत्यादोंमधील 
संशोधनात्मक माहितीचा उपयोग करून आंतर- 
जातीय विवाहाबह्दल काही ठाम मते मांडता येतील, 

प्राणी जननशास्त्रानुसार एकाच प्राणिवर्गातील 
दोन वेगळ्या जातींच्या प्राण्यांच्या संकरातून जन्माला 
येणारे प्राणी अधिक बलवान असतात व त्याचे 
जीवितमूल्यही ( 801४1४9] ४]प्७) इतरांपेक्षा 
अधिक असते. मात्र हा संकर सशक्त नर-मादींचा 
होणे आवश्यक आहे. अशा अपत्यांमध्ये भाई व वडील 


३० 


या दोघांमधील गुण निर्माण होतात. वनस्पती जनन- 
शास्त्रानुसार संकरित पिकांमधून अधिक उत्पादन 
मिळते, असेही सिद्ध झाले आहे. तसेच कलमी फुल- 
झाडांना वेगळया रंगा'ची फुले येतात. एकूण संकरा- 
मुळे विविधता व उत्पादन वाढते. 

मानवाचे जननशास्त्र अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. 
तसेच प्राणी व वनस्पती यांच्या बाबतीत जसे संक- 
राचे प्रयोग करता येतात तसे प्रयोग मानवाबाबत 
केले गेलेले नाहीत; व यापुढेही करणे कदाचित शक्‍य 
होणार नाही. परंतु वनस्पती, प्राणी व मानव यांच्या 
जननशास्त्राची मूलतत्त्वे मात्र सारखीच आहेत. 

अनुवंशशास्त्र किवा जननक्यास्त्रासाठी असलेला 
मूळ जेनेटिक्स (6101708) हा इंग्रजी शब्द जिनस्‌ 
या मूळ शब्दांपासून तयार झाला आहे. “ जिन हे 
अनुवंद्याचे (आईवडिलांकडून मुलांकडे गुणवैशिष्ट्ये 
घेऊन जाण्याचे) सर्वांत लहान परिमाण आहे. दोन 
ब्यक्‍्तींमधील अथवा भाईबापांच्या दोन मुलांमधील 
फरकांना या जिनच कारणीभूत असतात. मूल 
जन्माला येताना आईकडून तेवीस व वडिलांकडून 
तेवीस असे एकूण सेहेचाळीस क्रोमोझोम्‌स्‌ व प्रत्येक 
क्रोमोझोममध्ये विशिष्ट संख्येने जिन घेऊन जन्माला 
येते. जिन आईवडिलांकडून आपल्याकडे फक्त शारी- 
रिक गुणधमं, उदा. रक्‍तगट वाहून नेत नाहीत तर 
त्याचबरोबर रोगही नेतात. जिन दोन प्रकारच्या 
असू शकतात-( १ ) प्रभावी ( त०पणा)1 8 ) 
व (२) अप्रभावी ( 1006881706 ). 

भाईवडिलांकडून आलेल्या जिनची गर्भामध्ये जी 
जिनरचना निर्माण होते तीत काही जीन प्रभावी 
ठरतात तर काही अप्रभावी राहतात. प्रभावी जिन 
मुलामध्ये काही ठळक गुणदोष निर्माण करतात. 
याउलट अप्रभावी जिन सुप्तावस्थेत राहतात. उदा. 
आल्बिनो हा दोष असलेल्या मुलाचे आईवडील 
बाहेरून पूर्णपणे सामान्य दिसणारे असु शकतात; 
परंतु खरे तर त्यांच्या मुलामधील या दोषाला तेच 
कारणीभूत असतात, कारण त्यांच्या शरीरातील हा 
दोष वाहणाऱ्या जिन सुप्त असतात; परंतु मुलांमध्ये 
मात्र त्या प्रभावी होऊन व्यक्‍त होतात. एखाद्या 
कुटुंबात नात्यातल्या नात्यात विवाह होत असतील, 
तर असे रोग अथवा ठळक दोष हे पिढ्यानपिढ्या 
अस्तित्वात राहू शकतात. याचे कारण जर आई- 


नेवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


वडील हे दोघेही समान दोष असणारे असतील तर 
तो दोष वाहणाऱ्या जिन मुलामध्येही प्रभावी ठरू 
शकतात. याउलट जेव्हा एकमेकांशी नाते नसणाऱ्या 
दोन व्यक्तींचा विवाह होतो, तेव्हा त्या दोघांमध्ये 
कोणाही एकात असणारी दोषवाहक जिन त्यांच्या 


मुलांमध्ये प्रभावी अवस्थेत निर्माण होण्याची दाक्यता 
कमी होते. 


एखाद्या गटातील व्यक्‍ती गटांतगंतच विवाह करत 
असंतील तर कालांतराने या गटातील सवे व्यक्तींच्या 
जिन मोठ्य़ा प्रमाणावर सारख्या बनत जातात. या 
समान जिन जर विशिष्ट रोगासाठी कारणीभत 
ठरल्या तर असा रोग पिढीकडून वाहून नेला जातो. 
अल्बिनिझम, अम्युरोटिक इडिओोसी, फेनिल्केटो- 
न्युरिया इ. रोगांबाबत अशी पाहूणी करण्यात आली 
असून तिचे निष्कर्ष असे- * 


विवाह प्रकार रोग्यांची संख्या 
नात्यात विवाहू - ४०, ००० व्यक्तींपैकी - १३ 
नात्याबाहेर विवाहू - ४०,००० व्यक्तींपैकी - १ 
गटातल्या गटात विवाह करण्यामुळे हेटरोझाय- 
ग्रोट निर्माण होण्याची प्रक्रिया थंडावते. हेटरो- 
झञायगोट, म्हणजे अशा व्यक्‍ती की ज्यांच्या जिन 
एकमंकांपासुन भिन्न असतात म्हणजेच त्यांचे शारी- 
रोक गुणधर्मही भिन्न असतात व त्यांच्यांत विविधता 
असते. परिणामत: होमोझायगोट निर्माण होण्याचे 
प्रमाण वाढते. होमोझायगोट म्हणजे अशा व्यक्‍ती 
की ज्यांच्या जिन समसमान असतात. 


आपल्या देशात जवळच्या नात्यामधील विवाह 


हे यासंबंधी काही 
आपली लोकसंख्या 
गोधनावर भाघारित 
च असे नाही. परंतु 
ध्ये होणारे विवाह 
ण यांच्यातील संबंध 


1त गट मराठी भाषिक 
ररस्वत ब्राह्मण, कायस्थ 
ग्री व महार असे होते, 


असून त्यात देशस्थ व स 
व पाठारे प्रभू, मराठा, अ 


आंतरजातीय विवाह: एक शास्त्रीय इष्टिकोण 


तसेच तीन मुस्लिम गट व पारश्ली तसेच ख्शिश्‍चन 
ह्या गर्टांचाही अंतर्भाव होता. त्यांनी या गटांमध्ये 
झालेल्या एकूण ६५९७ विवाहांची माहिती गोळा 


केली व त्या माघारे खालील विश्‍लेषण केले : 
गटाचे नाव जवळच्या नातेवाईकामध्ये 


विवाहाचे प्रमाण 


दर एक हजारी 
पारशी ६इते १२ 
ब्राह्मण व प्रभ १ते३ 
ख्मिश्‍चन १ते २३ 
इतर प्ते७ 


याचबरोबर पारशी लोकांमध्ये आनुवंशिक रोगांचे 
प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही आढळून आले आहे. 

दुसरी एक पाहणी जपानी व भारतीय लोक- 
संख्यांचा तौलनिक अभ्यास करून केलेली आहे. 
ह्या पाहणीचे उदिष्ट नात्यातील विवाह व आनु- 
वंशिक रोगांचे प्रमाण यांतील परस्परसंबंध शोधणे 
हे होते, या पाहणीचे निष्कर्ष असे." 

जवळच्या नात्यातोल विवाह 


एकूण विवाह रोगांचे प्रमाण 

जपान ४८४५ ६९ (१.४२%) 

भारत २८८९ ४२ (१.४९%) 
नात्याबाहेर विवाह 

एकूण विवाह रोगांचे प्रमाण 

जपान ६३७९६ ६५७ (१.०२%) 

भारत २०५९७ २८६ (१.३८%) 


यूरोपमधे अठराव्या शतकात गटांतर्गत विवाह- 
पद्धत पाळणारी काही फार मोठी कुटुंबे होती. या 
कुटुंबातील व्यक्तींचे विवाह कुटुंबातर्गंतच व्हायचे. 
सातत्याने या पद्धतीते विवाह चालू राहिल्याने 
कुटुंबातील व्यक्तींमधील विविधता नष्ट होऊन 
होमोझायगोट निर्माण होण्याचे फारच वाढले, अनेक 
प्रकारच्या आनुवांशिक रोगांना कारणीभूत ठरणार्‍या 
जिन एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीमध्ये पोहोचल्या 
जाऊन मृत्यूचे प्रमाण वाढले व अखेरीस ही कुटुंबे 
पुर्णपणे नष्ट क्लाली, 

याउलट, आजपयंन्त लूप मोठ्या प्रमाणावर 
वंशसंकरही ' होत आला आहे. निग्नो व गोरे वंश 
यांमध्ये गेली अनेक शतकें विवाह होत आहेत. या 


३१ 


विवाहांमधून जी नवी पिढी निर्माण क्षाली तिच्यात 
कोणतेही दोष आढळून आले नाहीतच; पण वंद- 
संकरातून निर्माण झालेली संतती व एकाच वंशांत- 
गंत निर्माण झालेली संतती या दोहोंमधील फरक 
हे रंग, उंची, डोळ्याचा रंग अशांपैकी होते. अशा 
वंशसंकरातुन निर्माण झालेल्या संततीमध्ये कोण- 
तेही आनुवांशिक रोग आढळले नाहीत. उलट ते 
सशक्त होते व ते अधिक जीवित मूल्य (8पाः- 
शांश9] ४७]ए8 ) घेऊन जन्माला आल्याचेही 
दिसले. 

जे मत वंशसंकराबाबत मांडले गेले आहे, तेच 
मत आंतरजातीय विवाहाबाबतही मांडता येईल, 
आंतरजातीय विवाहितांची मुले हीसुद्धा अधिक 
सशक्‍त व अधिक जौवितमूल्य असणारी असू शक- 
तील. त्यांच्यांत आईवडिलांपेकी एकात असणारे 
दोष निर्माण होण्याची शक्‍यता कमी असेल व 
त्यामुळे जातीजातींमधील अंतरेही कमी होतील, 


विवाह ठरवताना झननशास्त्रदष्ट्या 
काय पाहणे इष्ट 

१) गटांतर्गत विवाह असो अथवा गट-बाह्य 
विवाह असो, रक्‍तगट तपासून घेणे महृत्त्वाचे ठरते. 
जेव्हा विवाहयोग्य मुलाचा रक्‍तगट 1४1 -- ए० 
असेल व मुलीचा रक्‍तगट 181) - ४७ असेल तरच 
धोका संभवतो, अश्या वेळी पहिल्यांदा गर्भधारणा 
होते तेव्हा वडिलांचे 1011-४० गटाचे रक्‍त गर्भात 
येते व पुढे आईच्या 1011-४० रक्‍ताशी संयोग पावते. 
पहिले मूल सुखरूपपणे जन्मते; पण पुढे दुसऱ्या गर्भ- 
धारणेच्या वेळी गर्भात संयोग पावलेल्या रक्‍ताच्या 
गाठी बनण्याचा संभव असतो. त्यामुळे पुढची मुले 
जगत नाहीत किंवा जन्मतःच विकृती घेऊन जन्माला 
येतात. 

भारतीय लोकसंख्येमध्ये सुमारे ९३ टक्के स्त्री- 
पुरुषांचे रक्‍त 10114-ए७ याच गटाचे भाहे व फक्त 
७ टकके स्त्रीपुरुषांचे रक्‍त 1011-४० गटाचे आहे. 
त्यातूनही फष्षत जेव्हा पुरुषाचे रक्‍त 101 --ए० 4१ 
स्त्रीचे रक्‍त 101.-ए० गटाचे असेल तेव्हाच अद्यी 
शक्‍यता असते. रक्‍त-गट या उलट असतील तेव्हा 


नाही. तरीही विवाहापूर्वी रक्तगट तपासुन घेणे 
योग्य ठरेल, 


२२ 


२ ) तियेक्‌ शिरस्‌ ( छा'80) 7०७७॥॥० ) 
पुरुष ब ऊध्वंशिरस्‌ ( 1)01010001810 ) * 
स्त्री यांचा विवाह झाल्यास मूल जन्मायच्या वेळी 
स्त्रीला अत्यंत त्रास होण्याचा किवा मूल मृता- 
वस्थेतच जन्मण्याचा संभव असतो. कारण गर्भाचे 
डोके हे तियंक्‌ ( आडवे ) असल्यास ते स्त्रीच्या 
निमुळत्या कंबरेच्या हाडांमुळे अडते व त्याचा 
मृत्यू ओढवू शकतो. अशी काही उदाहरणे मंगोल व 
कॉकेशॉइड यांच्या बाबतीत आढळून आली आहेत. 
मंगोल लोक तियेकू-शिरस्‌ असून कॉँकेशाँइईड 
ऊध्वेशिरस्‌ असतात. मंगोल पुरुष व कॉकेशॉँइड 
स्त्रिया यांच्या विवाहातुन फार कमी मुले नीटपणे 
जन्माला येऊ शकली. 


संदर्भ व टीपा 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


अशी उदाहरणे भारतात मात्र शोधण्याचा प्रयत्न 
झालेला नाही. 

३ ) विवाहयोग्य मुल्गा व मुलगी यांना आनु- 
वांशिक किवा गंभीर रोग आहेत काय ? त्यांचे 
वजन व उंची यांचे परस्पर प्रमाण अगदीच अयोग्य 
आहे काय? इ. गोष्टींचा विचार करणेही आवश्‍यक 
आहे. 

“विवाह ठरवताना या शास्त्रीय बाबींचा विचार 
करणे योग्य ठरेल; परंतु शैक्षणिक, आथिक, सामा- 
जिक दृष्ट्या एकमेकांना सुयोग्य अशा तरुण-तरुणींना 
जातिशुद्धतेच्या नावाखाली विवाहाचा हक्‍क नाकार- 
ण्याचे काहीच कारण नाही. 


१, हटन ई. ए. - “ एकू पणा पगा6 800 ”, पप ४०, ॥॥॥४०॥॥]181, १९४६, 
२. डॉ. बी. एस. गुहा - “ 41 0116 ० 10७ छउेळठांडा ए०ष्टा७॥9ए 0० 


गता ”, 081०६७, १९३७. 


३, युजेनिक्स - जननशास्त्राची अशी शाखा, की जीत जननक्ास्त्राचे नियम मानवजातीच्या 
सुधारणेसाठी कसे वापरता येतील याचा अभ्यास केला जातो. 


४. य॒थेनिक्स- जन्मानंतर व्यक्तींच्या सुधारणेसाठी काय करता येईल याचा अभ्यास य 
या जननझास्त्राच्या श्याखेत केला जातो. 


थेतिक्स 


षि 


५. ब्रिअले जे. के. - “ 3101०27 घ्यात इ०्लच्ा एहाह ९. 


६. डॉ. एल. डी. संघवी- “ फाढवृप्ाए ० ९ 
ग'फ8]ए७ 1॥1008४8110ए8 ०] 11 


6 : 41-49. १९५६, 


७. डॉ. एल. डी. संघवी व इतर- “ 10४७०७६ ०1 [॥ 


९७०४७१8] ॥[8]10110180101 7 


1811011891] 00७०88 0 एला. 
८. जीवितमूल्य - विशिष्ट नैसगिक परिस्थितीम 
९. ति्यंक शिरस्‌, ऊध्वं श्िरस्‌ व मध्यम शिर 


मांडले गेले आहे ते असे -_- 
डोक्याची रंदी 


०॥88112ए11160ए8 1828 11 
0०॥॥७8४.'/- ७७ 0७616, 13886], 


फारनतागट्र णा 0७ लंतेना०6 01 


7 09101 1076361160 8 ४06 211 111601- 
108, "०४०, १९६८. 


ध्ये टिकून राहण्याची विशेष क्षमता. 
स्‌ - डोक्याचा भआाकार ठरवण्यासाठी जे सूत्र 


डोक्याची उंची * १?० याला ' सिफॅलिक प्रमाण” असे नाव आहे. 


या प्रमाणाप्रमाणे डोक्याचे तीन प्रमख 


प्रमाण- ७०.०० ते ७५.९० 
ब) मध्यमशिरस्‌ 
क) तियेक्‌ शिरस्‌ 


क गुख प्रकार मानले जातात ते असे : 
अ) ऊध्वेनिरस्‌ (0याला०००७॥8॥० 


) लांबव निमुळते- 


(०५०००७1810) मध्यम-७६.०० ते ८०.०० 
( छा&०)1१7००॥७1॥० ) हंद-८१.०० ते ८५ 


१७० 


या 


कनभम खरवड 
0) 5 


नोबेल पारितोषिके : १९८१ 


अशोक नारायण ठाकूर 


या वर्षीच्या नोबेळ पारितोषिकांच्या मान- 
कऱ्यांच्या यादीवर नजर टाकली असता तिच्यातील 
अमेरिकनांचे वर्चस्व चटकन लक्षात येते. वैद्यकाचे 
दोघे, भौतिकीचे दोघे व रसायनशास्त्राचा एक असे 
विज्ञानातील एकूण आठ मानकऱ्यांपैकी पाचजण 
अमेरिकन असल्याचे दिसून येते. शिवाय या वर्षीचे 
अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही एका अमेरिकन 
अ्थशास्त्रज्ञानेच पटकाविले आहे. याचा अथे पाश्‍चात्त्य 
देह्यांत व त्यातूनही अमेरिकेत मूलभूत संशोधनाला 
अधिक अनुकूल परिस्थिती असावी, असे दिसुन येते. 
जपान हा देश तंत्रज्ञानात खूप पुढे गेला असला, तरी 
तेथे मूलभूत संशोधनापेक्षा अश्या संशोधनाचा उप- 
योग करून घेण्याचीच प्रवृत्ती अधिक आढळते. मात्र 
या वर्षीच्या रसायनशास्त्राच्या नोबेल पारितोषि- 
काचा मान एका जपानी शास्त्रज्ञालाही लाभला 
आहे. हे शास्त्रज्ञ म्हणजे केनिचो फुकुई हे होत. मात्र 
त्यांच्या ज्या संशोधनासाठी त्यांना हा बहुमान 
मिळाला आहे, त्याच्याकडे खुद्द जपानी शास्त्रज्ञांचेही 
दुर्लक्षच झाले. कारण हे संशोधन पंचवीस वर्षा- 
पूर्वीचे आहे. पारितोषिकाची घोषणा झाल्यावर त्यांनी 
काढलेल्या उद्गारांवरून पाइचात्त्य व पौर्वात्य देशांची 
विज्ञानाकडे पाहाण्याची वृत्ती किती वेगळी आहे, 
हेच दिसून येईल. ते म्हणाले, “' नवीन सिद्धांताच्या 
बाबतीत जपानी लोक अगदी ख्ढमागंवादी वा परि- 
वतंनविरोधी आहेत; परंतु एकदा का तुमच्या 
कार्याचे महत्त्व अमेरिकेत वा युरोपात मान्य झाले 
की, मग मात्र जपानमध्ये त्याचा उदोउदो होऊ 
लागतो. अर्थात भारत वा एकूण पोर्वात्य जगातच 
यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. 

देशादेशांमधील बंधुभाव वाढविण्यासाठी केलेल्या 
सर्वोत्कृष्ट कार्याला शांततेचे नोबेल पारितोषिक 

न. भा. ५ 


देण्यात यावे, अशी अल्फरेड नोबेल यांची अपेक्षा 
होती आणि ओघानेच त्यामुळे संघर्ष मिटतील व 
मतभेद सरतील अक्ली त्यांना आश्या होती. मात्र याच 
पारितोषिकाच्या बाबतीत जास्तीत जास्त मतभेद 
झालेले दिसून येतील. विशेषतः अलीकडच्या काही 
शांतता पारितोषिकांमुळे बंधुभाव वाढीला लागण्या- 
ऐवजो मतभेदांनाच चालना मिळाल्यासारखे झाल्याचे 
दिसुन येईल. उदाहरणार्थ, व्हिएतनामी युद्धाच्या 
समाप्तीबद्दल हेन्री किसिजर वली डक थो यांना 
देण्यात आलेले १९७३ चे शांततेचे नोबेल पारि- 
तोषिक (अर्थात थो यांनी ते नाकारले ही गोष्ट 
वेगळी ) आणि कप डेव्हिड समझोत्यासाठी मेना- 
चिम बेगीन व अन्वर सादात यांना देण्यात आलेले 
१९७८ चे नोबेल पारितोषिक. म्हणूनच बहुधा 
या वर्षी असा वाद टाळण्यासाठी लेश वॉलेसा या 
पोलंडमधील कामगारनेत्याचे नाव टाळून जिच्यावर 
टीका होणार नाही अश्शी एक सेवाभावी संस्था या 
पारितोषिकासाठी निवडली गेली असावी. मात्र 
यामुळे टीका होणे थांबले नाही ते नाहीच. पूर्वी 
पृष्कळदा जशी टीका झाली तश्ली ही टीका नाही, 
हे मात्र खरे. या वर्षीच्या पाचजणांच्या या पारि- 
तोषिकाच्या नॉर्वेजियन नोबेल समितीवर पुढील 
आरोप करण्यात आला आहे : अतिशय रूढमार्गाते 
जाणारी व टीकेच्या दृष्टीने ' सुरक्षित ' अशी संस्था 
पारितोषिकासाठी निवडून समितीने मतभेदांना 
फाटा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही संस्था म्हणजे 
संयुक्तराष्ट्रांचा निर्वासितांसाठी असलेला उच्च 
आप्रोग होय. ही संस्था १ जानेवारी १९५१ रोजी 
स्थापन झाली असुन तिचे मुख्य कार्यालय जिनिव्हा 
येथे आहे. ' 

या संस्थेच्या कार्यकारी समितीची बैठक गेल्या 
ऑक्टोबरात जिनिव्हा येथे झाली होती. तेव्हा 
संस्थेची अकार्यक्षमता आणि खालावलेले नीतिधैये 
यांसंबंधी होत असलेल्या टीकेवरही चर्चा झाली 
होती. डेन्माकेचे माजी पंतप्रधान पॉल हा्टलिंग हे 
या संस्थेत १९७८ सालापासून उच्च पदावर असून 
सध्या ते संस्थेचे आयुक्‍त आहेत. वरील बैठकीत 
काहींनी त्यांच्या हेतूंवरच टीका केली होती; तर 
नोकरश्ाहीवर काबू मिळविण्याचे नेतृत्वगुण 
त्यांच्यात नाहीत असे काहींना वाटते. काही स्वतंत्र 


-1-) 


निर्वासित संघटनांची या संस्थेवर होणारी टीका 
तर अधिकच गंभीर स्वरूपाची आहे. कारण ही 
संस्था निर्वासितांना संरक्षण देण्यास पुरेशी आक्रमक 
नाही, असे या संघटनांना वाटते. या संबंधात 
संस्थेला अलीकडे आलेल्या काही अपयक्यांची 
उदाहरणे दिलो जातात. एक म्हणजे १९७९ साली 
थांयलंडने ६० हजार निर्वासित कांपुचियात परत 
पाठविले; पण ते थोड्याच दिवसांत परत निर्वा: 


सित झाले. दुसरे उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षी . 


चीनमधून निसटून आलेळे १० हजार चिनी हाँग- 


काँगमधून परत चीनला धाडण्यात आले. या दोन्ही 
वेळी संस्थेला निर्वासितांच्या पाठीशी ठामपणे उभे. 


राहाता आलेले नाही असे टीकाकार म्हणतात. . 
नोबेल पारितोषिकांच्या मानकऱ्यांच्या नावां- 
बहल ' पाळण्यात येणारी गृप्ततेची परंपराही या 


पारितोषिकाच्या बाबतीत मोडली : गेळी.. कारण. 
समितीला सुचविण्यात आलेल्या ७७ संभाव्य मात- . 
कर्‍्यांपैकी काहींची नावे जाहीर झाल्याने गुप्तता ' 


संपली. यांपैकी वादग्रस्त ठरू शकल्या असत्या अशा 
काही व्यक्ती पुढील: होत. पोलंडमधील ' सॉलिडॅ- 
रिटी * या कामगार संघटनेचे नेते लेश वॉलेसा 
यांच्या निवडीचा रशियाकडून निढ्चितपणे निषेध 
झाला असता असे काहींना वाटते; जिमी कार्टर 
(यांना कॅप डेव्हिड करारासाठी )- यावर जहाल 
अरबांनी टीकेची झोड उडविली असती, हे निश्‍चित. 
झिंबाव्वेचे प्रंतप्रधान रॉबटं मुगाबे व ब्रिटनचे पर- 
राष्ट्रमंत्री लॉर्ड कोरिग्टन ( ऱ्होडेशियातील युद्ध- 
समाप्तीबद्दल संयुक्तपणे )- मुग्रावे यांच्यावर 
अल्लीकडेच दहशतवादी कृत्ये केल्याचा आरोप कर- 
ण्यात आलेला आहे आणि अप्वस्त्रांच्या निमूलना- 
साठी दीर्षे काळापासून प्रयत्त करणार्‍या स्वीडन- 
मधील शांततावादी नेत्या आल्वा मिर्दाल- रशिया 
व अमेरिका यांच्या शस्त्रास्त्रविषयक धोरणांना 
ह्या एकाच मापाने मोजनात अशी टीका त्यांच्या- 
बंर केली जाते. 
अशा प्रकारे मतभेद व टीका होत. असतानाच 
आणि ज्या संस्थेचे कित्येक दाते देह तिच्या व्यव- 
स्थापनाबंद्दल शंका उपास्थित करीत असतानाच त्या 
संस्थेला पारितोषिक मिळाल्याने तिचे कमचारी 


चॅकिंत झप्ळे व त्यांना हवी बातमी इतकी अनपेक्षित 


नवभारत 


ज्ञानेवारी, १९८२ 


होती की, ती आयुक्तांच्या कानी घालण्यासाठी 
त्यांना आयुक्तांचा तब्बळ दीडतास शोध घ्यावा 
छागला. बातमी समजलो तेव्हा आयुक्‍त जेवत होते 
व या बोातमीवरील प्रतिक्रिया व्यक्त करताना. 
त्यांनी गेल्या वर्षी केलेलेच एक निवेदन वाचून 
दाखविले व ते म्हणाले, '* निर्वासितांविषयी केवळ 
ऐकूनच घेतले जाते असे नव्हे, तर आता त्यांना 
समजूनही घेतले जाऊ लागले आहे, असे या पारि- 
तोषिकावरून दिसून येते. आफ्रिका, आशिया व 
मध्य अमेरिका या. भागांत निर्वासितांविषयीचे 
नवीन प्रश्‍न उभे राहात असून आंतरराष्ट्रीय समू- 
हांना मदतीची अधिकाधिक गरज भासणार आहेव 
आंपण मानवी एकात्मतेच्या तत्त्वाला साहाय्य केले 
पाहिजे”. कि ी 

एक कोटी चाळीस लाख निर्वासितांपैकी १ कोटी 
निर्वासितांना साहाय्य केल्याबद्दल व वाढत्या निर्वा- 
सितांना मदत करता. यावी म्हणून म्हणजे आपले 
कार्ये वाडविण्यासाठी या संस्थेला हे पारितोषिक 
मिळाले आहे. त्यामुळे १ कोटी निर्वासित जग- 
विण्याचे कार्य करणाऱ्या कमंचार्‍्यांना आनंद वाटणे 
साहजिकच आहे. कारण त्यांना निर्वासितांचे लोंढे 
थोपविणाऱ्या बहुतेक देशांच्या प्रयत्नांविरुद्धही झग- 
डावे लागते. म्हणूनच हार्टीलग यांनी म्हटले आहे ' 
की, या पारितोषिकाला याहून चांगली दुसरी वेळ 
मिळू शकली नसती. कारण या पारितोषिकामुळे 
आता संस्थेला निधी जमविणे अधिक सुलभ होईल. 
तसेच निर्वासितांविषयीच्या वाढत्या प्रतिकलतेमळे 
हल्खी निधी, सेवाभावी कायकत भाणि आश्रयदात्या त 
देशांचे सहकायं हे मिळविण्यासाठी अगदी मेटा 
कुटीने प्रयत्न करणे भाग पडत असते. शिवाय या 
सस्थचा व्याप व खचंही वाढताच आहे. १९७८ च्या 
तुलनेने संस्थेचा खर्च १९७९ साली दुप्पट झाला; 
तर इंडोचायना, अफगाणिस्तान भाणि इथिओपिया 
येथील तिर्वासितांमुळे १९८० साली तो पुन्हा दुप- 
टीने वाढला. 

या संस्थेला हे पारितोषिक दुसर्‍यांदा मिळत आहे. 
इुसऱया . महायुद्धानंतर युरोपातील निर्वासितांची' 
व्यवस्था लावण्यासाठी मदत केल्याबद्दल या संस्थेला 
१९५४ साली हे पारितोषिक प्रथम देण्यात आले 
होते आणि ' कदाचित पुढे केंव्हा तरी इंटरनॅशनल 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८१ 


रेडक्रॉस कमिटीप्रमाणे तिसर्‍यांदाही हे पारितोषिक 
या संस्थेला मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाहीं. 
'क्ारण निर्वासितांचे लोंढे थांबतील असे वाटण्या 
सारखी परिस्थिती दिसत नाही. हल्ली इथिञओपियाची 
सोमा ओलांडून निर्वासित येत आहेत, तर दक्षिण 
चिनी समुद्रात छोट्या व्हिएतनामी बोटींतून कसेतरी 
ते एकत्रित येत अहित आणि एल-सॉल्व्हाडोर व 
अफगाणिस्तान येथील युद्धसदृश स्थितीमुळे निराश्रित 
झालेले लोक डोंगरकपारींच्या नाश्रयाला जात आहेत. 
( शिवाय बांगला देशातून अधूनमधून तनिर्वांसितांचा 
आघ भारताकडे सुरू होत असतो ). १९६० पासून 
विवि कारणांमुळे निर्वासित झालेल्यांची संख्या 
अडीच कोटीवर गेली आहे. अश्या निर्वासितांना 
पुष्कळ वेळा अन्न, आसरा आणि वेदयकोय मदत 
मुख्यतः याच संस्थेकडून मिळत असते. म्हणूनच 
पारितोषिक जाहीर करताना नोबेल समितीने म्हटले 
होते, “ निर्वासितांमुळे राष्ट्राराष्ट्रांत तणाव निर्माण 
होतात अथवा वाढतात; भाणि यामुळेच या संस्थेचे 
'कार्य मानवता व शांतता यांना पोषक असे आहे. ” 

साहित्याचे पारितोषिक कोणाला मिळणार 
:'याविषयी लेखकांमध्ये दरवर्षीच्या ऑक्टोबर महि- 
स्यात तकंवितक लढविले जात असतात. या वर्षीही 
-असेंच अंदाज बांधण्यात आळे होते आणि हॉॅरल्ड 
पिटर, ऑथंर मिलर व पीटर वाइस यांच्यापैकी 
एखाद्याला हा बहुमात लाभेल असा कयास करण्यात 
आला होता; परंतु गेल्या दोत वर्षांप्रमाणेच याही 
वर्षी विशेष ख्यातनाम नसलेल्या साहित्यिकाला हे 
पारितोषिक देण्यात आलेले आहे. एल्यास कॅंनेटी 
हे ते साहित्यिक होत. यूरोप व अमेरिकेत जरी ते 
थोड्यांनाच माहीत असलेले . साहित्यिक असले, 
तरी त्यांच्या कलाकृतींची स्तुतीच क्षालेली आहे. 
श्रिवोय काहींना असेही वाटते कौ, या पारितोषिका- 
साठी कॅनेटी यांच्याइतका लायक साहित्यिक शोधूनच 
काढावा लागला असता. 

'कॅनेंटी यांचा जन्म ( १९०५ ) जरी बल्गेरियॉ- 
तील डॅन्यूब पोटंसिटी येथे झाला असला तरी त्यांचे 
वास्तव्य ऑस्ट्रिया, जमनी, स्वित्झक्षंड आणि इंग्लंड 
अक्षया वेगवेगळ्यां देशांत झालें आहे. १९३८ साली 
ते अथम फ्रान्समध्ये आणि १९३९ साली इंग्लंडमध्ये 
राहू लागले. ते जरी लंडनचे रहिवासी असले, तरी 


नच 


त्यांची भटकंती अजूनही थांबलेली आहे. असे 
नाही, अद्यापही ते पॅरिस, रोम, बर्लीन, दक्षिण 
आफ्रिका असे भटकत असतात. या संबंधात त्यांनी 
लिहिले आहे, “ खरोखरीच सुंदर असलेल्या शहरात 
राहात बसणे शक्‍य होत नाही, ते शहर तुमची सवें 
उत्सुकता, उत्कट इच्छा घालवून टाकते. .” 

त्यांनी रसायनशास्त्रातील डॉक्टरेट पदवी संपादन 
केली असली आणि ते बहुभाषी असले, करी त्यांनी 
प्रयोग्शाळेकडे कायमची पाठ फिरविली भाहेव 
केवळ जमन भाषेतच साहित्यनिभिती करण्याचा 
निर्णय त्यांनी १९४४ सालीच घेतला. या आपल्या 
निणंयाविषयी तेव्हा एकदा ते म्हणाले होते, “ मी 
ज्यूइझ आहे व नाझींची बॉँबफेकी विमाने लंडनवर 
घिरट्या घालीत भसतात. या सवं संहारातूुन जर 
माजे नाव मागे राहिलेच, तर ते ( प्रसिद्ध जमंन 
कवी ) गटे यांचेच क्ण म्हणावे लागेल. ” 

कादंबरी, नाटक, प्रवासवणंन, आठवणी असे 
विविध साहित्यप्रकार त्यांनी हाताळले माहेत. त्यांचे 
लेखन आधुनिक दृष्टीने पाहाता गूढ प्रकारचे आहे 
आणि म्हणून टॉमस मान यांनी त्यांना, ' काफ्काचा 
पुत्र ? व * आयनेस्कोचा. पिता ' असे संबोषिले. 
आहे. त्यांना कोणत्याच राजकीय प्रणालीत स्वारस्य 
नसल्याने ते सर्व गोष्टींकडे अलिप्तपणे वा तटस्य- 
पणे पाहू शकतात. त्यांनी पुष्कळ पुस्तके लिहिली 
असली, तरी सातांचेच इंग्रजीत अनृवाद झालेले 
आहेत. त्यांच्या बहुतेक साहित्यकृतींचे मुख्य सूत्र 
देशत्यागासंबंधीचे असलेळे आढळते आणि वैयक्तिक 
स्वभावर्वचिंत्र्यानुसार केलेली निरीक्षणेच त्यांत 
येताना दिसतात. या संवंधात त्यांनी लिहिले आहे. 
५ सर्वे जगाच्या असमाधानाची. वेदना एका माण- 
सातही आढळते. आणि जोपयंत आपण असमा- 
घानांचा त्याग करू शकत नाही तोपर्यंत काहीच 
त्याज्य ठरत नाही. ” तसेच *द व्हॉइसेसं ऑफ 
माराकेश,' “ ए रेकॉड ऑफ ए व्हिजिट ' या पुस्तकां- 
विषयी त्यांनी लिहिळे आहे, '* मला माहीत 
असलेल्या माणसांचे यथातथ्य ' आकलन कडून 
घेण्यात मला स्वारस्य नाही ( तर ) त्यांची 
अचूकपणे अतिशयोक्ती करण्यात मला रस आहे.” 
हा तऱ्हेवाईकपणा हा त्यांच्या शेलीचाच भाय 
बन्नळा असून एक टीकाकार त्यांच्याविषयी लिहि- 


अनुक्रमणिका 


३ 


तात, ” समथंनासाठी आपली प्रतिभा राबविणे 
हे काही त्यांचे काम नाही; पण या काळाचा 
साक्षीदार म्हणून सर्वात महान, सर्वात भव्य अशा 
आशाभंगाचे ( निराशेचे ) मानदंड प्रस्थापिणे हे 
(त्यांचे काय) आहे. ” 

“ ऑतो-दा-फे ( १९३५, म्हणजे पाखंडी माण- 
साला करण्यात आलेली जाळून मारण्याची शिक्षा) 
ही कादंबरी आणि “क्राउड्स अँड पॉवर' (१९६०) 
ही त्यांची विद्षेष गाजलेली पुस्तके असून काही 
काळ ती मध्य युरोपात सर्वाधिक खपाची पुस्तके 
ठरली होती. मात्र इतरत्र त्यांना मोठ्या प्रमाणा- 
वर वाचकवर्ग लाभला नाही. या कादंबरीच्या 
विषयाने त्यांना चाळीस वर्षे झवाटले होते, या 
कादंबरीचा नायक हा चीनविषयक शास्त्राचा 
प्राध्यापक असुन आपल्या २५ हजार ग्रंथांबाहेरचे 
जग त्याच्या खिजगणतीतच नसते. मात्र जेव्हा तो 
प्रोढ मोलकरणीझ्ली लग्त करतो तेव्हा त्याच्या भाव- 
विश्वात प्रचंड खळबळ उडते आणि तो वेश्या, 
भिकारी व चोर यांच्या दुनियेत फेकला जातो. 
यामुळे पोर्वात्य विचारांवरील ग्रंथ पुरा करण्याचे 
त्याचे स्वप्न हा वेडेपणा ठरतो. शेवटी जरी तो परत 
भापल्या ग्रंथसंग्रहाच्या सहवासात येतो, तरी तो 
त्याला आग लावून देतो आणि स्वत:ला त्या आगीत 
झोकून देतो. 

इंग्लंडमध्ये आल्यावर त्यांना दुसऱ्या महायुद्धाच्या 
भयानकतेचे दर्शन झाले; त्यामुळे ते २५ वर्षे अस्वस्थ 
झालेले होते. त्यातुनच ' क्राउड्स अँड पावर या 
पुस्तकाचा जन्म झाला आहे. हे पुस्तक म्हणजे 
संहारानंतर येणाऱ्या विषण्णतेची केलेली एकप्रकारची 
चिरफाडच आहे. ' द टंग सेट फ्रो! हे त्यांच्या 
आठवणींचे पुस्तक असुन त्याच्यात त्यांनी डॅन्यूब 
नदीवरील रुशफ या बंदराच्या गावी गेलेल्या भापल्या 
बालपणाचे सुंदर वणंन केळे आहे 

हे पारितोषिक जाहोर झाले तेव्हा त्यांनी आपला 
अलिप्तपणा सोडला नाही, त्यावेळी ते बव्हेरियातील 
एका गावी विश्रांतीसाठी गेले होते आणि त्यांनी 
पारितोषिकांच्या संदर्भातील सर्व मुलाखतींना नकार 
दिला होता. ते स्वतःतच गृंतुन पडणारे आहेत, असा 
त्यांचा लंडनचा प्रतिनिधी म्हणतो. तेही म्हणाले 
द्वोते, “ ढोंगांच्या वेगवान वारूवर स्वार होण्यास 


नेवभारतं 


जानेवारी, १९८२ 


मी कंटाळलो माहे; मी अजून मनृष्यप्राणीही (बनू 
शकलो) नाही.” 

या वर्षीचे अथंशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक जेम्स 
टोबीन या प्रसिद्ध अमेरिकन अ्थशास्त्रज्ञांना मिळाले 
आहे. १९१८ साली जन्मलेले टोबीन सध्या येल 
विद्यापीठात अथंक्यास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ते नव- 
केन्सवादी आथिक सिद्धांतांचे प्रमुख शिल्पकार 
मानले जातात. अथंश्शास्त्रीय क्षेत्रामध्ये त्यांच्या 
ज्ञानाविषयी आदरयुक्त दरारा असलेला आढळतो. 
वीस वर्षांपुर्वी ते जॉन एफ्‌. केनेडी व लिंडन बी. 
जॉन्सन या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे आथिक सल्ला- 
गार होते. आथिक कृतिशीलतेचा वापर समाजाचे 
केल्याण साधण्यासाठी काला पाहिजे असा त्यांचा 
आग्रह असुन त्याचा ते हिरिरीने प्रचार करतात. 
अध्यक्ष रोगन यांच्या नवीन भाथिक धोरणाच्या 
काळात टोबीन यांच्या कार्याचे राजकीय मूल्य मल्प- 
सेच असणार, हे उघड आहे. तथापि या वर्षीचे 
अर्थशास्त्राचे नोबेळ पारितोषिक त्यांना मिळाल्याने 
रीगन यांच्या भआाथिक धोरणावर सुरू झालेल्या 
चर्चेला धार चढली आहे. 

टोबीन हे एक अष्टपैलू असे अथंक्षास्त्रज्ञ भाहेत 
आणि म्हणूनच त्यांच्या एखाद्या सिद्धांताऐवजी 
त्यांनी गेल्या ३५ वर्षात केलेल्या अर्थशास्त्राविष- 
योच्या एकूण संशोधनासाठीच त्यांना नोबेल पारि- 
तोषिक देण्यात झालेले आहे. चलत-महसुलविषयक 
धोरण आणि खरीखुरी जागतिक गुंतवणूक व 
आथिक घडामोडी यांच्यामध्ये होणाऱ्या परस्पर- 
क्रिया कशा होतात, हे शोधून काढण्यावरच मस्यत्वे 
त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. एके काळी ते 
स्वतःहा “ हुस्तीदंती मनोऱ्यातील ! किवा र्ढ 
आधिक कल्पनांपासुन फटकून वागणारे अर्थशास्त्रज्ञ 
मानीत असत, मात्र असे असले, तरी संस्था किंवा 
व्यक्ती यांचे प्रत्यक्ष वतन आणि अमूतं साकलिक 
अथंशास्त्र ( एकूण देशाची प्राप्ती व गुंतवणूक 
यांच्यातील संबंधांसारख्या व्यापक व सवसाधारण 
बाबींशी निगडित असलेली अथंशास्त्राची शाखा ) 
यांच्यात संपक प्रस्थापित व्हावा, असाच प्रयत्न 
त्यांनी नेहमी केला आहे. समाजाची आधिक 
स्थिती अधिक चांगली होण्यासाठी अथंशास्त्राचे 
वतंन कसे झाले पाहिजे, हे उ्सप्रजन, घेणे ही 


नोबेल पारितोषिके : १९८१ 


त्यांच्या संशोधनामागील मूळची प्रेरणा आहे, असे 
विल्यम ब्रेनार्डं या येल विद्यापीठातील अधिकारी 
व्यक्तीचे मत आहे. त्यांच्या खाजगी आयुष्या- 
वरही मानवतावादी विचारसरणीचा पगडा आहे, 
असे त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाटते. येल विद्यापीठा- 
तील पदवीघर अथंशास्त्र विभागाचे प्रमुख विल्यम 
पाकेर म्हणतात, “ टोबीन यांना नागरिकाची 
कत्तंव्ये व गुण यांची खरीखुरी जाण असल्याने ते 
एक प्रकारे जणू जूने ' रोमन नागरिक ' असावेत 
असे वाटते. ? 

पोटॅंफोलिभो सिलेक्शन थिअरी ( विभागश:- 
ताळेंबंद-निवड सिद्धांत ) हे त्यांचे सर्वाधिक माहीत 
झालेले भाणि नोबेल समितीने सर्वांत महत्त्वाचे 
म्हटलेले, असे कार्य आहे. गुंतवणुकीतून होणाऱ्या 
लाभामागोलळ जोखमीचा अंदाज करून व्यक्‍ती वा 
संस्था आपापली गुंतवणूक व कं यांच्यात कसा 
समतोल साधतात, हे या सिद्धांतात स्पष्ट केले 
भाहे. टोबीन अतिशय साधेसुधे गृहस्थ असून ते या 
सिद्धांताचे सुटसुटीत व कळेल असे उदाहरण देतात; 
ते म्हणतात, हा सिद्धांत म्हणजे “ सर्वच अंडी एका 
टोपलीत न ठेवण्याच्या तत्त्वासारखा ” आहे. 

अध्यक्ष केनेडी यांचे आथिक सल्लागार असताना 
त्यांनी खाजगी गुंतवणुकीस उत्तेजन देण्याच्या हेतुने 
£ गुंतवणूक-कर-पत ' या योजनेस मदत केली होती. 
१९७३ सालच्या अथंशास्त्राच्या नोबेल पारितोषि- 
काचे मानकरी वासिली लेओनटिएफ म्हणतात, 
“ नव-केन्स आथिक सिद्धांतामधील सर्वोत्कृष्ट भाग 
म्हणजे टोबीन यांचे काये होय.” हल्ली अमेरिकेत 
केन्सप्रणीत अर्थशास्त्रीय विचारांच्या विरोधी लाट 
आलेली असुन तिला टोबीन यांचा विरोध आहे, हे 
उघडच आहे. तथापि पारितोषिकाची घोषणा झाली 
त्याच दिवशी त्यांनी रीगत-प्रशासनावर हल्ला 
चढविण्यास सौजन्यापोटी नकार दिला होता. मात्र 
नंतर त्यांनी यासंबंधात पुढील इशारा दिला. अध्यक्ष 
रीगन यांनी सुचविलेल्या प्रचंड करकपातीमुळे 
(: मंदीवर मात न केली जाता गरीब व श्रीमंत यांच्या 
जीवनमानात असलेली दरी रुंदावतच जाईल.” 

नोबेल पारितोषिकामुळे त्यांच्या प्राध्यापकी दिन- 
क्रमात बदल होईलसे दिसत नाही. कारण पारि- 
तोषिक जाहीर होण्याच्या आधी एकतास ते पदवी- 


अनुक्रमणिका 


देऊ 


पुर्व विद्यार्थ्यांबरोबर भोजन घेतः होते आणि भअध्या- 
पनाविषयी त्यांना आत्मीयता व आदरच वाटतो. 
पोटंफोलिओ सिलेक्सन सिद्धांताचा हा जनक जोख- 
मीशी समतोल राखून या पारितोषिकापोटी मिळा- 
लेले १.८ लक्ष डॉलर कसे गुंतविणार भाहे? मर्था- 
तच या गुंतवणुकीची सुरुवात त्यांच्या पत्नी बेटी 
यांच्याकडून होणे साहजिक आहे. कारण जेम्ससाठी 
नवीन सायकल खरोदण्याची आणि त्यालाच ' वल्ड 
सीरोज ' हा कार्यक्रम पाहाता यावा म्हणून एक दूर 
चित्रवाणी संच भाड्याने भाणण्याची बेटी यांची 
योजना आहे. 

मानवी मनाचा नकाह्या काढता येणे शक्‍य आहे 
का ? अशी शक्‍यता आहे. आणि या वर्षी ती 
सुचित करणाचा तिघा शास्त्रज्ञांना वेद्यकाचे (अथवा 
शरीरक्रियाविज्ञाचे) नोबेल पारितोषिक देण्यात 
भाले आहे. मानवाचा मेंदू हे स्वतंत्र असे विश्वच 
आहे, असे म्हटले जाते. मेंदु अनेक प्रकारच्या प्रश्‍नां- 
विषयी विचार करू शकतो. मेंदू निश्‍चित कसा 
काम करीत असतो ? हा त्यांपैकी सर्वात गहुन 
असा प्रश्‍न आहे आणि या प्रश्‍नाविषयीच सर्वा- 
धिक कुतूहूल असल्याचे आढळते. माणसाची 
जाणीव आणि समज हे समजावून घेण्याचे मागे 
अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत आणि या मार्गांच्या 
मदतीनेच मेंदूविषयी असलेल्या काही प्रश्‍नांची 
उकल करण्याचे प्रयत्न या तिघांनी केले आहेत. 
त्यामुळेच तिघांना नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. 
पैकी रॉजर वॉलकॉट स्पेरी (६८ ) यांना पारि- 
तोषिकाची अर्थी रक्‍कम देण्यात आली, तर डेन्हिड 
हयूवेल ( ५५ ) व टॉर्सस्टेन वीझेल (५७) या 
दोघांना उरलेल्या निम्या रकमेमध्ये समान वाटा 
मिळाला आहे. 

स्पेरी हे कॅलिफोनिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉ- 
लॉजीमध्ये प्राध्यापक असुन त्यांना अनेक बहुमान 
यापूर्वी मिळालेळे आहेत. मेंदुच्या दोन प्रमस्तिष्क 
गोलार्धांच्या वेगवेगळ्या कार्याच्या संदर्भात मूलभूत 
संशोधन करून ती समजूत घेतल्याबद्दल हे पारि- 
तोषिक त्यांना मिळाळे आहे. त्यांचे मेंदूविषयीचे 
संशोधन गेली ३० वर्षे चालू आहे. मिळालेल्या 
माहितीवर मेंदू पुढे कशा प्रकारे प्रक्रिया करतो, 
यासंबंधीच्या आधुनिक संशोधनाचा सैद्धांतिक पाया 


१ -ा टॅ 


स्पेरी यांच्या संशोधनाने घातला गेला आहे. 
-मेंदूच्या दोन गोलार्धांपैकी एक प्रमुख असून दुसरा 
-गौण ( म्हणजे उच्च दर्जाचे मानसिक काये कर- 
-ण्यास असमर्थ असलेला ) असतो, असे एके काळी 
-मानले. जात असे. उदाहरणाथ, प्रसिद्ध ,रशियन 
-मानसशास्त्रज्ञ इव्हान पावलॉव्ह यांचे असे मत होते 
क्री; विचारवंतांचा डावा तर कलावंतांचा उजवा 
मेंदू ( प्रमस्तिष्क गोलाधं ) अधिक प्रभावी असतो. 
हे तपासून पाहाण्यासाठी स्पेरी यांनी प्राण्यांवर 
श्रंयोग करून पाहिले, या प्रयोगांमध्ये त्यांनी मेंदूच्या 
दोन्ही गोलार्धांना जोडणारे असंख्य मज्जातंतु शस्त्र- 
"क्रियेने अलग केले. असे असले, तरी एकच गोलाधं 
उत्तेजित केल्यास प्राणी एकदा जे काही शिकला 
.भाहे ते कायं करू शकतो, हे त्यांना आढळून आले. 
"तसेच दुसऱ्या गोलार्घाला स्वतंत्रपणे अही कार्य 
शिकविता येतात, असेही दिसुन आले. 
अपंस्माराच्या ज्या रुग्णांवर झटक्यांचे नियंत्रण 
करता यावे म्हणून अश्याच तऱ्हेची शस्त्रक्रिया 
करण्यात आली होती, अज्ञा रुग्णांचा स्पेरी यांनी 
नतर अंभ्यास केला. वरवर पाहाता अश्या रुग्णांच्या 
मानसिक कायंक्षमतेत बदल झाला नाही, असे त्यांना 
आढळले. अशा रुग्णांमध्ये मेंदूच्या प्रत्येक गोलार्धाचे 
जाणिवेचे, अनुभवाच्या आकलनाचे, भावनांचे, विचा- 
रांचे आणि स्मृतीचे जग स्वतंत्र असते, असेही 
त्यांनी घेतलेल्या चाचण्यांमध्ये कळून आले. मेंदूचा 
“उजवा गोलाधे डाव्याच्या मानाने कनिष्ठ दर्जाचा 
-भॅसतो, असा पूर्वी समज होता; परंतु स्पेरी यांच्या 
नंतरच्या संशोधनाने उजवा गोलाधं काही बाबतींत 
,डोरड्यांच्या माताने श्रेष्ठ असल्याचे लक्षात आले. 
"उंदाहरणाथे, स्पष्टपणे विचार करण्याची क्षमता, 
श्रवणाद्वारे मनावर उमटलेल्या ठय्याचा अथं लावणे, 
*दिश्षांच्या बाबतीतील गुंतागुंतीच्या संबंधांचे आक- 
लन, संगीताचा आस्वाद घेणे, ताल, लय यांतील 
पुक्ष्मंभेद ओळखणे वगैरे. उलट अमूते विचार करणे, 
घटनांचे तकंशुद्ध विश्लेषण करणे, बोलणे, लिहिणे, 
हिंशोब करणे इत्यादी कामे डाव्या मेंदूला अधिक 
'चांगंली जमतात, असे स्पेरी यांचे मत आहे. 
हंधूबेल व वीझेल हे दोघे हाव्हूंडं मेडिकल स्कूल 
येथे मेंदूविषयक शास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. प्रतिमा 
'डोळेथाच्या पडद्याकडून मेंदूकडे कशी पाठविली जाते, 


नेवेभारत 


जानेवारी, १९८२९ 


हे शोधून काढल्याबद्दल या दोघांना नोबेल पारितो- 
षिक मिळाले आहे. या संशोधनामुळे मेंदूच्या जगातील 
छोट्याशा भागातील रस्त्यांचा जणू नकाशाच इतरांना 
उपलब्ध होऊ शकला. मेंदूच्या ज्या बाहेरोल भागात 
दिसण्याविषयीच्या संवेदनांचा अंथ लावला जातो, 
त्याला दृकूबाह्यक म्हणतात. या बाह्यकातील मज्जा- 
पेशींनी टाकलेळे विद्युतीय आवेग या दोघांनी मोजले. 
तेव्हा या बाह्यकातील पेकी स्तंभरूपात नियमितपणे 
रचलेल्या असुन हे स्तंभ तितक्‍याच नियमितपणे 
संघटित झाले असल्याचे त्यांना दिसुन आले. तसेच 
प्रत्येक स्तंभातील प्रत्येक पेशीकडे विशिष्ट कार्यं कर- 
ण्याची जबाबदारी असल्याचेही त्यांना आढळले. भेद, 
रेखीय आकृतिबंध व डोळयाच्या पडद्यावरील हाल- 
चाल यांच्यानुसार येणाऱ्या प्रतिमांचे ज्ञान वा माहिती 
करून घेणे व त्याचे विश्लेषण वा पृथक्करण करणे 
हो ती कार्ये होत, हे विइलेषंण एका ठराविक क्रमाने 
होत असते. शेवटी ही सवे माहिती मेंदुच्या उच्च 
केंद्राकडे पाठविली जाते व तेथे * पूर्ण चित्र ' म्हणजे 
दृश्य प्रतिमा एकत्रित जोडली जाऊन तिची. स्मर- 
णात नोंद केली जाते. झर 
अशा प्रकारे या तिघांच्या संशोधनामुळे मेंदूसंबं- 
धरीच्या ख्ढ असलेल्या समजुतींना धक्के बसले असून 
त्यामुळे नवीन संशोधनास चालना मिळेल आणि 


*या तिघांचे संशोधन व त्यांनी वापरलेली तंत्रे ही 


नव्या संशोधनाचा आधार ठरतील. जन्मजात दोष, 
लेखन-वाचन शिकण्यात उद्‌भवणाऱ्या अडचणी 
यांसारख्या गोष्टींवर मात करणे या संशोधनामुळे 
शक्‍य होईल; तसेच मेंदूच्या काही विकृतींचा उल- 
गडा होण्यासही त्याची मदत होऊ शकेल. आपण 
आहोत तसे का आहोत ? आपण अनेक प्रकारच्या 
गोष्टी का करीत असतो ? वगेरे प्रश्‍नांची उत्तरे 
मिळण्यासही हे संशोधन साहाय्यमत ठरू क्षकेल, 
लहान मुलांच्या आकलनशक्‍्तीत व संवेदतशीलते- 


मध्ये जो फरक आढळतो, त्याविषयी उलगडा 


होण्याची शक्‍यता या संशोधनाने वाढली आहे. म्हण- 


नच नोबेल समिती या तिघांनी केलेल्या संश्ोधना- 
बद्ध म्हणते, “ आतापर्यंत जवळ जवळ पूर्णपणे 
अज्ञात असलेली मेंदूच्या अंतरंगाविषयीची सृक्ष्म- 
दृष्टी तिघांच्या संशोधनामुळे आपल्याला लाभली 
झाहे.” तथापि अजूनही मेंदूचे कार्य ब मन हे एक 


नोबेल पारितोषिके : १९८१ 


गूढच आहे. मात्र हधूबेळ यांना हे कोडे उलगडले 
जाण्याची खात्री वाटते. ते. म्हणतात, “आता आपण 
मनाविषयी वेगळ्या तऱ्हेने विचार करू. शकतो. मन 
ही काही गूढ गोष्ट राहिली नाही, तर ती जाणून 
घेता येईल अद्यी बाब बनली आहे.” 

या वर्षीच्या भोतिकोच्या आणि रसायनशास्त्रा- 
चया नोबेळ पारितोषिकांच्या बाबतीत काहीशी 
मजेशीर गोष्ट नाढळून येते. ज्या दोघांना रसायत- 
शास्त्राचे पारितोषिक मिळाले आहे, त्यांनी : आधु- 
निक ;भौतिकीचा आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या 
पृंजयामिकीचा वापर रेणू कसे तयार . होतात, हे 
जाणून घेण्यासाठी केला आहे. उलट ज्या तिघांना 
भोतिकीचे पारितोषिक मिळाले आहे, त्यांनी प्रदूषण 
नि्मिणारे पदा्थे, गंज यांच्यासारख्या गुंतागुंतीच्या 
मिश्रणासंबंधीच्या रासायनिक खुणा कश्या ओळ- 
खाव्यात हे शोधून काढले आहे. यांवरून भौतिकी 
व रसायनशास्त्र ही दोन्ही विज्ञाने अणूपलीकडील 
क्षेत्रात एकमेकांमध्ये कशी मिसळून गेली आहेत, 
हेच-स्पष्ट होते 

दगड किवा धातूचा तुकडा या निर्जीव वस्तू 
नुसत्या डोळ्यांनी पाहिल्यास पूर्णतया जीवनहीन 
म्हणजे निव्चेष्ट दिसतात; परंतु सर्वांत निश्‍चेष्ट 
वाटणार्‍या .या वस्तूंमध्ये शास्त्रज्ञांना विविध 
प्रकारच्या हालचाली दिसून येतात. कारण अक्या 


वस्तूंमधील अणुरेणू अविरतपणे हालचाल करीत 


असतात. ते जोराने आंदोळतात, केजाऱ्यांवर 
धाडकन आदळतात आणि प्रत्येक दिक्लेत क्षोकांड्या 


खाल्याप्रमाणे होणारे एक प्रकाराचे नृत्य करीत 


असतात. मानवाच्या नेहमीच्या जाणिवांना न 
जाणवणारा हा “ गोंधळ ' सत्यस्थिती जाणून 
घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.. अणूंचा हा 
उन्मत्त नाच पाहण्याचे मार्गे खुले करण्याच्या 
दृष्टीने प्रयत्न केल्याबद्दल या वर्षीची रसायनशास्त्र 
व॒ भौतिकी या विषयांची नोबेल पारितोषिके 
देण्यात आली आहेत. या पारितोषिक विजेत्या 
पाचजणांपैकी ३ अमेरिकेचे, एक जपानचा आणि 
एक स्वीडनचा शास्त्रज्ञ आहे. विसाव्या शतकामध्ये 
शास्त्रज्ञांच्या हाती आलेले एक अधिक गूढ असे 
साधन त्यांनी आपल्या संशोधनात वापरले आहे. पुंज- 
यामिकी हेच ते साधत होय द्रव्याचे सर्वांत लहान 


- र 


घटक कधी तंरंगासारखे तर कधी कणांप्रमाणे 
वागत असतात. द्रव्याच्या या विरोधाभासात्मक 
दोन स्वरूपांकडे पाहाण्याचा गणितीय दृष्टिकोन-. 
म्हणजे पुंजयामिकी होय. मात्र या शास्त्रज्ञांनी जे: 


- निष्कर्ष काढले आहेत, ते केवळ संद्धांतिक चर्चतच 


उपयुक्त नाहीत, तर ते मानवाच्या रोजच्या व्यव-. 
हारातही उपयुक्त ठरू झकतोल, उदाहरणाथं, 
प्रदूषणाचे मापन करणारे तंत्रज्ञान विकसित करणे 
नवी ओषधे, रसायते निर्मिणे इत्यादींसाठी हे 
निष्कषे उपयुक्त ठरू शकतील, ् 
या वर्षी भोतिकीसाठी तिघांना देण्यात आलेले 
नोबेल पारितोषिक हे वर्णंपटविज्ञानातील संथोधन्य- 
साठी देण्यात आलेले आहे. न्यूटन यांनी जेव्हा 
प्रकाशाची कशृलाका लोलकातूत पाठवून त्याचे इंद्र- 
धनृष्यातील 'सप्तरंगांमध्ये पृथक्करण केले, त्या: 
क्षणापासून वर्णंपटाचा उपयोग सुरू झाला. आता. 
वणेपटविज्ञान हे अण्रेणूंच्या अभ्यासाचे एक मोलाचे, 
साधन झाले आहे. कोणताही पदा्थे शुभ्र प्रकाश: 
बाहेर टाकण्याइतका तापविला, तर त्याच्यापासून 
वर्णपट मिळतो; आणि हा वर्णपट इतका वशिष्ट्यपूरण 
असतो की, ज्याप्रमाणे बोटांच्या ठ्ांवरून व्यक्‍तीची 
ओळख पटते त्याप्रमाणे या वरणंपटाच्या साहाव्याने- 
तो पदाथ ओळखता येतो. अशा प्रकारे दूरवरच्या: 
तार्‍यांच्या वर्णपटांवरून त्यांचे संघटन, वय, तापमान, . 
स्वरूप, गती वगेरेंसारखी माहिती मिळविणे शक्‍य 
झाले. . 
प्रकाशाचा झोत, क्ष-किरण अथवा ग्रॅमा किरण. 
वस्तुवर टाकून वर्णपट मिळविता येतो. जेव्हा: 
किरणांची ऊर्जा अणूवर पडते तेव्हा त्याच्यातील - 
इलेक्ट्रॉन एका ऊर्जास्तरातून दुसऱ्यात उडी घेतात. 
हे होत असताना ठराविक कप्रतेचा प्रकाश बाहेर 
टाकला जातो अथवा शोषला जातो आणि अशा 
तऱ्हेने मिळालेल्या वर्णपटांच्या साहाय्याने भाणवीय 
व रेणवीय संरचनेविषयी महत्त्वाची माहिती मिळते. 
१९४० च्या सुमारास मात्र वर्णपटविज्ञानाच्या था. 
परंपरागत पद्धतींच्या मर्यादा लक्षात आल्या, अणूच्या 
अंतरंगातील गुपिते हुडकून काढण्याच्या दुष्टीने 
नेहमीचा प्रकाश हा तेथपयंत शिरू दकण्याइतपत' 
शक्तिमान वा अचूक नसल्याचे दिसून आले. या 
अडचणींवर मात करण्यासाठी नव्या दिशेने प्रयत्न 


अनुक्रमणिका 


४० 


करण्यात आले त्यांतुतच आणवीय प्रणालींच्या 
अध्ययनासाठी लेसर शलाका आणि इलेक्ट्रॉनीय 
उपकरणे वापरण्याच्या सुधारलेल्या पद्धतींचा विकास 
होत गेला ( लेसर हो अरुंद, तीब्र व एकाच कंप्रतेची 
सलग अशी प्रकाशशलाका असते. कवायत करताना 
ज्याप्रमाणे एकाची पावले दुसऱ्याच्या पावलांसारखी 
पडतात. त्याचप्रमाणे लेसरमधील प्रत्येक तरंग हा 
पुढच्या तरंगाप्रमाणे जात असतो. ) 

या पद्धतींच्या विकासासाठीच या वर्षीचे भौतिकीचे 
नोबेल पारितोषिक तिघांना देण्यात आले आहे. पैकी 
निम्मे पारितोषिक काई सीग्बान (६३) यांना 
तर उरलेले अर्धे आर्थर शूव्हॅंलो (६० ) आणि 
नीकोलास ब्लूमवर्गेन यांच्यात सारखे विभागले 
गेळे आहे. याबाबतीत सीग्वान यांचे वैशिष्ट्य 
असे को, त्यांचे वडील कालं मान्ने येऑऱ्य सीग्बान 
यांनाही १९२४ साली भौतिकीचे नोबेल पारितोषिक 
मिळाले होते, अर्थात यापूर्वीही असे अनेकदा 
घडले आहे. उदाहरणाथ, प्येअर क्यूरी व मारी 
क्यूरी या दांपत्याला १९०३ सालचे भोतिकीचे 
(शिवाय मारी क्यूरी यांना १९११ साली रसायन- 
शास्त्राचेही) नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. आणि 
त्यांची कन्या ईरेन झॉल्यो-क्यूरी व जामात झां 
फ्रेदेरिक झाॉल्यो या दांपत्याला १९३५ सालचे 
रसायनझ्षास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले होते; 
आणि विशेष म्हणजे चौघांचे संशोधन हे किरणोत्सर्ग 
व किरणोत्सर्गी मूलद्रव्ये यांसंबंधींचे होते. असेच 
दुसरे उदाहरण बोर पितापुत्रांचे होय. नील हेन्रिक 
डेव्हिड बोर यांना १९२२ साली भौतिकीचे आणि 
त्यांचा मुलगा आगे नील्स बोर याला १९७५ साली 
भोतिकीचेच नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. मात्र 
काई सीग्बान यांचे आणखी एक र्वशिष्ट्य म्हणजे 
त्यांच्या वडिलांना क्ष-किरण वर्णपटविज्ञानातील ज्या 
संशोधनासाठी हे पारितोषिक मिळाले होते तेच 
संशोधन मुलाच्या पारितोषिकपात्र संशोधनाचा पाया 
ठरले आहे. म्हणजे वडिलांचे संशोधन पुढे चालू ठेवून 
मुलाने नोबेल पारितोषिक मिळविले आहे म्हणूनच 
काई सीग्बान म्हणतात, “ जर तुम्ही रोज न्याहारी 
करताना भोतिकीची चर्चा केळी, तर तिचा 
निश्‍चितच फायदा होतो.” 


क्रॉई सीग्बान हे १९५० सालापासुन अप्साळा 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


विद्यापीठात भोतिकीचे प्राध्यापक असुन ते स्वीडन'चे 
गेल्या दशकामधील अग्रगण्य असे भौतिकीविज्ञ आहेत. 
त्यांनी १९५०-६० दरम्यानच्या काळात इलेक्ट्रॉन 
वर्णेपटविज्ञानाचा विकास घडवून आणला. जेव्हा 
जंबुपार अथवा क्ष-किरण अणूवर पडतात तेव्हा 
इल्लेक्ट्रॉन मुक्‍त होतात, हे पुष्कळ पुर्वीपासून माहीत 
होते. मात्र आपल्या नेहमीच्या ऊर्जास्तरातून बाहेर 
पडताना इलेक्ट्रॉन इतर इलेक्ट्रॉनांवर आदळतात 
आणि त्यामुळे अगदी अस्पष्ट असे वर्णपट निर्माण 
होतात. सीग्बान यांनी शोधून काहलेल्या मेंद्री- 
भवनाच्या युक्‍तीमुळे असे इलेक्ट्रॉनांनी मागे ठेवलेले 
मार्गे (वर्णपट) पाहता येणे शक्‍य झाले आहे. या 
तंत्रामुळे अज्ञात नमुन्याच्या रासायनिक संरचनेविषयी 
अनुमान करता येऊ लागले असुन हे तंत्र इतके 
संवेदनशील आहे की, त्याद्वारे एखाच्या घातुपृष्ठा- 
वरील अणूच्या व्यासाच्या एकशतांश इतक्या अल्प- 
जाडीचा गंजाचा थरही ओळखता येऊ शकतो आणि 
गंजरोधक क्रिया योग्य वेळीच करणे शक्‍य होते. 

भार्थेर शूव्हॅलो ( स्टॅनफडं विद्यापीठ ) व नीको- 
लास ब्लूमबर्गेन ( हाव्हेंडे विद्यापीठ ) या दोघांनी 
शब्दशः द्रव्याच्या अगदी आतल्या गुपितांवर प्रकाश 
टाकला आहे आणि त्यासाठी त्यांनी शक्तिमान 
प्रकाशशलाकांचा वापर केला आहे. तौक्ष्ण, शुद्ध 
लेसर शलाकेच्या साहाय्याने अणू उत्तेजित करून 
त्यांनी लेसर वर्णपटविज्ञान या विज्ञानाच्या नवीन 
शाखेत मूलभूत महत्त्वाचे काये केले आहे. 

शूव्हेंलो हे लेसरचे एक शोधक आहेत. बेल 
लछेंबोरेटरीत असताना त्यांनी आपले मेव्हणे ( बहि- 
णीचे यजमान ) चाल्सं टाउन्स (यांनाही १९६४ 
सालचे भौतिकीचे नोबेल पारितोषिक मिळाले 
होते ) यांना लेसर बनविण्यास आवश्यक असा एक 
मार्गे विशद करून साहाय्य केले होते. शव्हॅलो यांचे 
सर्वात लक्षणीय कार्य म्हणजे त्यांनी हायड्रोजन या 
सर्वात साध्या मूलद्रव्याचे अतिशय अचूकपणे अध्य- 
यन केळे आहे, हे होय. पारितोषिकाची घोषणा 
झाल्यावर ते उद्गारले, “ मला अजून अकादमी- 
कडून तसे काही समजले नाही; परंतु हौ अफवा 
नाही असे मी धरून चालतो. ” आणि हो अफवा 
नसल्याचे लगेचच दिसुन आले, त्यांना पारितोषिक 
मिळाल्याची बातमी भल्या पहाटे झोपेतून उठवून 


नोबेल पारितोषिके : १९८१ 


सांगण्यात आली. तेव्हा ते म्हणाले, “ अशा प्रका- 
रची ( आतंदाची ) बातमी ऐकण्यासाठी माझी 
झोपमोड करण्यात आल्याने मी खूष आहे. ” 

व्लूमबर्गेन यांचा जव्म नेदलंडमध्ये झाला आणि 
१९२८ आणि ते अमेरिकेचे नागरिक बनले. १९५७ 
सालापासुन ते हाव्हंडं विद्यापीठात भोतिकोचे 
प्राध्यापक आहेत. द्रव्याचे गुणधम अभ्यासण्याठी ते 
१९६१ पासुन इतरांनी विकसित केलेल्या विविध 
प्रकारच्या लेसरांचा वापर करीत आहेत. लेसर 
शलाकेत अति-उच्च अशी दृश्य प्रकाशाची तीब्रता 
मिळते आणिया तीब्रतेला नेहमीचे प्रकाशकीचे नियम 
जसेच्या तसे लागू पडत नाहीत. असे बरेच सुधार- 
लेले नवीन नियम न्लूमबर्गेन यांनी सूत्रबद्ध केले 
असुन काही प्रस्थापितही केले आहेत. याशिवाय 
त्यांनी लेसरशी निगडित असलेल्या वर्णपटविज्ञा- 
नाच्या माहितीत मोलाची भर टाकली आहे. या- 
करिता त्यांनी तीन लेसर शलाकांचे मिश्रण करूत 
वैशिष्ट्यपूर्ण असा चवथा प्रकार तिर्माण केला आहे. 
या शलाकेतुन अवरक्त व जंबुपार लेसर प्रकाश 
निर्माण होतो. या प्रकाशाच्या साहाय्याने शास्त्रज्ञांना 
ज्वलनकोठीत वायूंचा स्फोट कसा होतो येथपासून 
ते सजीवाच्या ऊतकातील रेणूंची हालचाल कशी 
होत असते येथपर्यंतच्या सर्व गोष्टींचे समन्वेषण 
करणे शक्‍य झाले आहे. 

अश्या तर्‍हेने या तिघांच्या संशोधनामुळे पुढील 
संशोधनाला नवाच आधार प्राप्त झाला असून 
भावी संश्योधनाची दिशा दाखविली गेली आहे. 
त्यामुळे भावी नोबेल पारितोषिकांचे भाकित 
करता येऊ शकेल. शिवाय या संशोधनामुळे सजीवा- 
कडे अणूच्या पातळीवरून पाहाण्याची सोय उपलब्ध 
झाली आहे व परिणामी जीवविज्ञान हे अणू व 
इलेक्ट्रॉन यांच्या क्षेत्राच्या जवळ जाऊ लागले आहे. 

जपानच्या क्योटो विद्यापीठातील केनिची फुकुई 
(६३) आणि अमेरिकेच्या कॉर्नेल विद्यापीठातील 
रोआल्ड होफमान (४४) यांना या वर्षीचे रसायन 
शास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. रासा- 
यनिक|विक्रियांच्या मार्गाविषयीचे सिद्धांत या दोघांनी 
स्वतंत्रपणे विकसित केल्याबद्दल त्यांना हे पारितोषिक 
देण्यात आले आहे. अणू व रेणू यांच्यामधील विक्रिया 
का बरे घडू शकतात अथवा घडू शकत नाहीत, 

न. भा. ६ 


४१ 


हे ठरविण्याविषयी त्यांनी संशोधन केले असुन 
जगाच्या दोन टोकांवर राहून केलेल्या संशोधना- 
द्वारे दोघे सारख्याच निष्कर्षाप्रत येऊन पोचले. 
दोघांचे संशोधन हे अणूच्या अद्ययावत स्वरूपावर 
आधारलेले आहे. पूर्बी अणूचे स्वरूप सुयंकुला- 
सारखे मानले जाई. म्हणजे सूर्याप्रमाणे मध्यभागी 
अणूचे केंद्र आणि त्याभोवती वेगवेगळ्या वतृंळाकार 
कक्षांमधून ग्रहांत्रमाणे फिरणारे इलेक्ट्रॉन असे अणूचे 
स्नरूप गृहीत धरले जाई. मूलकणाकडे तरंग म्हणूनही 
पाहाण्याच्या पुंजयामिकीच्या दृष्टीमुळे अणूचे स्वरूप 
पूर्णतया वेगळ्या प्रकारे रेखाटले जाऊ लागले ते 
असे : अणुकेंद्राभोवती इलेक्ट्रॉनांचा पुंज असून 
त्याचा आकार डंबेलसारखा असतो, धाबाबतीत 
अनेक शकक्‍पता पुढे मांडण्यात आल्या असुन फुकुई 
यांची शक्‍यता पुढीलप्रमाणे आहे : रासायनिक 
विक्रियांच्या बाबतीत सर्वांत बाहेरील पुंज महत्त्वाचा 
आहे. हा सोमाग्र कक्षेचा सिद्धांत ( फ्रांटिअर 
ऑरबिटल थिअरी ) त्यांनी २५ वर्षांपूर्वीच मांडला. 
होता. त्यानुसार सर्वांत सैलसरपणे केंद्राशी बद्ध 
असलेल्या व सर्वात बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनांचे महत्त्व 
विक्रिपराशीलतेच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण असल्याचे 
दिसुन आले. अणू अथवा रेणू संयुक्‍त होण्यापुर्वीचे 
आणि नंतरचे कक्षीय गुणधर्म सारखेच असतील, 
तर विक्रिया घडून येण्याची शक्‍यता जास्त 
असते. याचाच अथे कक्षीय सममिती टिकवून 
ठेवण्याची प्रवृत्ती निसर्गात आढळते. या सिद्धांता- 
मुळे आतल्या इलेक्ट्रॉंनांकडे दुलेक्ष करून सर्वांत 
बाहेरील इलेक्ट्रॉन पुंजाची घनता व आकार काढून 
रेणू कसे संयक्त होतील याविषयी भाकीत करता 
येणे शक्‍य झाले आहे. 

फुकुई यांच्या संशोधनकार्याकडे त्यांच्या सह- 
काऱ्यांचेही दुलेक्ष झाले होते. याचे संभाव्य कारण 
फुकुई पुढीलप्रमाणे देतात. “ शुद्ध वा संद्धांतिक 
रसायनशास्त्राचे संशोधन करून त्याचा उपयोग 
करून घेणारे पुरेसे शास्त्रज्ञ येथे ( जपानमध्ये ) 
नाहीत. ' कधीकधी जपानच्या सर्वोत्कृष्ट अश्या 
तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीमुळे जपान्यांच्या सैद्धांतिक अथवा 
मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनातील वंगुण्य झाकल्या- 
सारखेच होते. अलीकडेच “ फिजिक्स ट्डे' या 
नियतकालिकामध्ये सुप्रसिद्ध सॉनी संशोधन-केंद्रा-. 


84 


तील माकोटो किकुची यांनी लिहिले होते, “ जेव्हा 
आमच्यापुढे स्वच्छपणे लक्ष्य दिसत असते तेव्हा 
आम्ही जपानी लोक ते शिकून व समजून घेण्यात 
अतिशय तरबेज ठरतो; परंतु एखादी नवीन दिशा 
शोधण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र आम्ही तेवढे कुशल 
ठरत नाही. ” 

रोआल्ड होफमान यांचा जन्म पोलंडमध्ये झाला. 
काही काळ ते झेकोस्लोव्हाकिया, ऑस्ट्रिया व 
जमंनी येथे होते. १९४९ साली ते अमेरिकेत आले 
आणि १९५५ साली ते अमेरिकेचे नागरिक झाले. 
१९६८ सालापासून ते कानेल विद्यापीठात रसायन- 
शास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. रासायनिक विक्रिया 
होईल की नाही, हे सांगणारे नियम त्यांनी स्वतंत्र- 
पणे तयार केले आहेत. मात्र ते विकसित करताना 
हयांनी फुकुई यांच्या वरील सिद्धांताचा वापर केला 
आहे. शेवटी. १९६५ साली तेही फुकुई यांच्या 
निष्कर्षापयंत येऊन पोचले. जर सुरवातीच्या रेणूचे 
व अंतिम पदार्थाचे कक्षीय गुणधम माहीत असतील, 


' प्राक्ञ' प्रकाशन : 


ळ००७०४७०४७०४१७>% 


0८७८०? 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


तर विक्रिया घडेल को घडणार नाहो याविषयी 
निर्णेय घेणे शक्‍य होते, हे त्यांती स्पष्ट केले 


माहे. 


हे दोघेही रसायनशास्त्रज्ञ प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत 
क्वचितच काम करतात. या गोष्टीचे होफमान यांचे 
समथन पुढीलप्रमाणे आहेः “आम्ही गणित, 
भोतिकी, संगणक आणि पुष्कळ चर्चा यांचा वापर 
करीत असतो. ” पारितोषिक जाहीर झाल्यावर ते 
म्हणाले होते, “या ( माझ्या ) कार्यामुळे हजारो 
वैज्ञानिकांना दररोज घ्याव्या लागणाऱ्या निणयां- 
मध्ये मदत होणार आहे. ” अर्थात त्यांचे हे म्हणण 
खरेच आहे, कारण या दोघांच्या संशोधनामुळं 
प्रस्थापित झालेल्या नियमांमुळे पूर्वी ज्या विक्रिया 
प्रयोग्शाळेत असमथंनीय वाटल्या होत्या त्या सर्वं 
प्रकारच्या विक्रियांविषयीचे अंदाज बांधणे शक्‍य 
झाले आहे; शिवाय त्यांच्यामुळे नवीन औषध वा 
रसायन मिळविण्यासाठी कोणता मार्गे स्वीकारला 
पाहिज, हेही ठरविता येऊ शकेल. 


ळी: ०0४७००४) डी ळक, ० १७9 


झानदेक चित्त 


संपादक ! 
डॉ० बसंत स० जोशी 
प्रस्तावना ! 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री 
मुल्य बीस रुपये. 
ल्हि 
चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ , बाई, 


डा क ्काच्याय्यााय्या०:य्का०य्या 


: 
ऱ 
ऱ 
भे 
- 
/ 


महाराष्टातील राजकीय परिवर्तन व सत्याग्रही शिंदे 


रा. ना. चव्हाण 


लो. टिळकांच्या काळात * स्वराज्य ' देखील 
लवकर मिळेल, असे वाटत नव्ह्ते. पण पुढे एकपरी 
अकस्मात पुणे स्वातंत्र्यच आल्यामुळे व आता ते 
येऊन तीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असल्या- 
मुळे स्वातंत्र्योत्तर काळ व स्वातंत्र्यपुवे काळ यांची 
तुलना होणे अटळ असते. राष्ट्रीयसभा व तिचें 
स्वराज्याथे प्रयत्न ही एक अखिल भारतीय चळवळ 
होती. त्या चळवळीत भाग घेणारे पुष्कळ होते, पण 
ह्या ना त्या कारणाने तिच्या राजकीय चळवळीला 
विरोध करणारे विचारप्रवाह व पक्षदेखील होतेच. 
सुस्लिम लीग व' दक्षिणेतील ब्राह्मणेतर चळवळ 
राष्ट्रीय सभेच्या विरोधात उभे ठाकले होते. डॉ. 
आंबेडकरांचा स्वोद्धारक दलित विचारप्रवाह व 
त्यांचा राजकीय पक्ष, हेदेखील म. गांधी घ 
राष्ट्रीयसभा ह्यांना प्रतिकूल होते. राष्ट्रीय सभे- 
तीलच अनुनयवादी नेमस्त पक्षाबरोबर जहालवादी 
टिळक लढले. तरी स्वातंत्र्य येईपयंत नेमस्त पक्ष 
अखिल भारतीय स्तरावर शहरी विभागात टिकून 
होता. म. गांधी हे शेवटपर्यंत हिंदु-मुसलमान 
ऐक्याचा पुरस्कार व प्रचार करून मृस्लिमांत 
राष्ट्रीय भावना रुजविण्याचा प्रयत्न करीत होते. 
कोणत्याही चांगल्या मुद्द्याला व दृष्टिकोणाला यश 
आले नाही, म्हणून दृष्टिकोणच त्याज्य व चुकीचा 
असे समजण्यात, दुसरी चूक होण्याचा संभव नसतो, 
असे नाही; कित्येक वेळा यश येण्यास फार उशोर 
लागतो. काळवेळ, प्रयत्न व अनुभव अनुकूल व्हावा 
लागतो. उदा. महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर चळ- 
वळीला राष्ट्रीय वळण लागण्यासदेखील तप-दीड 
तपांचे प्रयत्त कारणीभूत झाले. शाहु महाराज 
कोल्हापूरकर ह्यात असेपर्यंत तरी लो. टिळकांच्या 
जहाल राजकारणाला विरोध करणारी मोठी फळी 
महाराष्ट्रात तयार व सज्ज होती. ह्याची कल्पना 


टिळकांना त्यांच्या उत्तरायुष्यात विक्षोषत्वाने येऊ 
लागली; ह्या काळातील त्यांचे केसरीतील लेखन 
आजही हे दशंविते. लो. टिळकांनंतर नरसोपंत 
केळकरांना तर विरोधाला अधिकच तोंड द्यावे 
लागले. महाराष्ट्रातील हा विरोधी प्रवाह राष्ट्रीय 
सर्भेत प्रविष्ट होऊन, त्याने महाराष्ट्र प्रांतिक 
काँग्रेस कबज्यात घ्यावी व तिच्यामाफत सत्तेवर 
राष्ट्रीय धोरणातुन यावे, असा जो विचार व 
आचार वर्धमान झाला, त्याचे श्रेय प्रामुख्याने एका 
त्यागी सत्याग्रही स्वातंत्र्यपनिकाकडे जाते. म. गांधी 
ह्यांनी बहुजनांचा व ग्रामीण जनतेचा विश्‍वास 
संपादण्याचे अपु्वे व खास प्रयत्न केले, हे तर 
खरेच; पण सत्याग्रही शिदे ह्यासंबंधाने म. गांधी 
यांच्याही अगोदर अविरत व एकाकी राहून झटत 
होते. सन १९१२/१३ सालीच त्यांनी ' राष्ट्रीय 
मराठा संघ ' स्थापिला होता. ब्राह्मणेतर 
चळवळीच्या जरुरीपुढे ह्या संघाचा निभाव प्रथम 
लागलाच नाही, पण शिदे यशापयश दोन्ही एक- 
सारखेच मानीत व पुढे जात असत. त्यांची दृष्टी 
प्रथमपासून अखिल भारतीय व राष्ट्रीय असे. म्हणून 
अस्पृश्योद्धार व ब्राह्मोसमाज ही दोन कार्ये एकाच 
वेळी राष्ट्रीय एकात्मकतेचा एक उद्योग ( प्रयत्न ) 
म्हणून त्यांनी आमरण स्वीकारली होती. याचे 
कारण त्यांच्याच शब्दांत द्यावयाचे झाल्यास त्यांचे 
पुढील वाक्य उद्धृत केल्याशिवाय राहावत नाही :- 
“ आपल्या ह्या चमत्कारिक देशात जातिभेदरूपी 
सहस्रालिंग म्हणजे दुहीच्या हजारो खुणा किवा लहरी 
दाखविणारा जबरदस्त तलाव आहे. ” राष्ट्रीय 
सभेत प्रथम सवे जातिधर्मांचे लोक आले होते. पणं 
पुढे शिदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे “ ... राष्ट्रीय- 
दृष्ट्या आता जी हिंदुमुसलमानांची दुही आहे 
तिच्या ऐवजी वरील प्रकार घडलाच तर हिंदू, 


1.) 


मुसलमान, र्प्रिस्ती यांचा तिरपगडा होणार! ” 
आजही स्वातंत्र्य आल्यावर असेच फुटीरतेचे अनेक 
इतरही अनुभव देशाला येत आहेत व येण्याची 
शक्यता नाही, असे मुळीच नव्हे. देशभक्तीला 
प्राधान्य देऊन लो. टिळकानी लखनी करार केला, 
तरी फुटीर राजकारण थांबले नाही; उलट वाढून 
वेगळे पाकिस्तान झाले. असे होण्यास लोकमान्यांना 


जबाबदार धरणे अयोग्य होय. ह्याला पूर्वेतिहास व 
इंग्रजांचे वाढते फोडा व झोडा हे धोरण जास्तीत 
जास्त कारण झाले. ब्राह्मणेतरांचे व डॉ. आंबेड- 
करांचेह्ी तत्सम राजकारण परकीयांना सोईचे होऊ 
लागले, हे राजकारण पृथकतेला उपयोगी होऊ नये, 
हा शिद्यांच्या काळजीचा व काळजाचा विषय होता. 
पूथक राजकारणाला शिंदे यांना पाठिंबा देणे 
अवघड व राष्ट्रीयदृष्ट्या फारच गेरसोईचे झाले, 
देतकरी आणि कांग्रेस 

इ. स. १९२५-२६ सालापासुन शेती व शेतकरी 
हा विठ्ठल रामजींचा चिंतनाचा, अभ्यासाचा 
व उत्तरोत्तर वाढत्या निरीक्षणाचा विषय झाला. 
पुणे, तेरदळ, बोरगाव वगैरे ठिकाणी झालेल्या 
शेतकरी परिषवांची अध्यक्षस्थाने त्यांच्याकडेच 
दिली ग्रेली. “ तुम्ही आपली स्वतःची संघ- 
टना करा; इतकेच नव्हे, तर शहरांतील काम- 
यारांच्या संघटनेशी खांद्याला खांदा लावून मिळून 
संघटना करा, ... ही जोडघटना साधणे अत्या- 
वश्यक नाही काय ? ” शेतकऱ्यांना स्वयंनिणय 
असावा, असे सांगून १९३१ साली वडनेर ( ता, 
चांदवड ) येथील शेतकरी परिषदेत * शेतकरी व 
भांडवलदार' ह्यांसंबंधी मूळगामी विचार मांडले. 
शेतकरी कामगार यांची संघटना असावी व हिची 
गरज ब्राह्मणेतर पक्ष वेगळा अस्तित्वात असतानाही 
बाटत होती; जातीय स्वरूपाची ब्राह्मणेतरांची 
पृथक संघटता नसावी. मागे तर त्यांनी ' बहुजन 
पक्ष ? हे नाव त्याला सुचविले होते. त्यांची शेत- 
करी परिषदांमधीळ व्याख्याने अभ्यासल्यास त्यांना 
शेतकरी व कामगार पक्ष असावा असे वाटत 
असावे ! पण त्यावेळीदेखील दोतकरी लोकांतील' 
पुढाऱ्यांची अपात्रता त्यांच्या अनुभवास येत होती. 
मराठे ळोकांनी सत्यद्योधक समाजाचा राज- 
कारणासाठी झाश्रय धेतला होता, पण त्यांनां 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२९ 


सत्यशोधक समाजाची पद्धतशीर तात्त्विक व संघ- 
टित बांधणी वारंवार सांगूनही करता येत.नव्हती. 
ह्यामुळेही विवेकी शिदे ह्यांना त्यांतून फारसे 
इष्ट व विधायक निर्माण होईल असे वाटत नव्हते, 
सन १९२३ ते १९३० पर्यंत * विजयी मराठा? 
पत्रातुन त्यांनी सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीच्या 
बाजूने खूप विद्वत्तापुणे लिहिलेले होते; अनेकांची 
दुमंते त्यांनी साधार खोडून काढली. शिदे यांचे 
बहुतेक लेख व भाषणे चालू पिढीला भाता उपलब्ध 
आहेत. कोणत्याही पक्षाची बांधिलकी च पतकरता 
तटस्थ व निःपक्षपाती विचार केल्यामुळे त्यांच्या- 
कडून काँग्रेस संबंधीही साधक-बाधक विवेक पूर्वीच 
झाला होता. तो महत्त्वाचा आहे. आनुभविक विचार- 
संभाराला द्रष्टेपण प्राप्त झाले आहे व ह्यात आत्म- 
परीक्षणाचाही मोठा भाग आहे. त्यांना निकृष्ट, 
निराश्रित व सवेसामान्य दुःखी माणूस सुखी व्हावा, 
म्हणून स्वराज्य पाहिजे होते. 

म. गांधी व काँग्रेस . 

: तटस्थ कायंकर्ता विचारवंत असला तरी राज- 
कारणाच्या वाटचालीत त्यालाही उपलब्ध योग्य 
पक्ष घ्यावा लागतो. मर्हाष शिदे यांचा संबंध 
म. गांधी यांच्याशी पहिल्या महायुद्धापूर्वीपासुन च 
भाला, गांधी आफ्रिकेत कायं करीत असतानाही 
शिदे यांना त्यांच्या संबंधाने फार आज्ञा वाटत 
होती. याचे एक कारण असे होते की, म, गांधी 
ह्यांचे अस्पृष्यता निवारणाला उघड अनुकूल मत 
होते. डोक्याला रुमाल व पुर्ण गुजराथी पोषाख 
गांधी घालीत होते. तेव्हा शिदे त्यांना चांगले 
ओळखत होते. शिदे यांनी एक सभा पुणे येथे 
अस्पृश्यांच्या वस्तीत धेतली होती. सभेच्या अध्यक्ष- 
स्थानी शेतकी कॉलेजचे त्यावेळचे एक प्रमुख 
पां. चि. पाटील होते, सभा चालली असताना 
खुद्द वरील पोषाखात गांधी येऊन श्रोत्यांत बसले. 
अध्यक्ष व श्रोते यांच्यापैकी कोणालाही गांधी ठाऊक 
नेव्हते ! आभार मानताना कमवीर शिद्यांनी 
गांधींची ओळखल सर्वांना करून दिली. म्हणजे सर्वं 
देशाला गांधी महात्मा म्हणून ठाऊक होण्यापूर्वीची 
गांधी-शिदे यांची मैत्री वं ओळख होती.*गुणितां गुणिः 
वेत्ति ।.! हा न्यायदेखील क्षरा असतो. अलाहाबाद 
काँग्रेस भधिवेशनापुर्वीपासुन म, गांधी देशाला उत्त- 


अनुक्रमणिका 


मद्वाराष्ट्रातीळ राजकीय परिवर्तन व सत्याग्रही दिंदे 


रोत्तर ज्ञात होऊ लागले; गांधी क्रमेण क्रमेण स्वप्रय- 
त्नेकरून सवे देश्याचे नेते झाले, शिवाय ते भानवता- 
वादी नेते होते. गांधी आणि काँग्रेस ह्या दोन मुख्य 
बाबी त्या वेळच्या राजकारणात प्रमुख व प्रभावी 
होत्या, म्हणून भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न जर 
राष्ट्रीय सभेने हातात घेतला तर त्याच्या सोडव- 
णुकीची कक्षा वाढेल, अक्षा समजुतीने वि. रा. 
शिदे यांनी अस्पृद्यतानिवारणाचा सामाजिक ठराव 
राष्ट्रीय सभेत पास करून घेतला; चार पाच वर्षे 
प्रयत्न करावा लागला. लोकमान्य टिळकांचाही ह्या 
ठरावाला विरोध नव्हता, हे विसरले जाते. राष्ट्रीय 
समा राजकीय सुधारणा व्हाव्यात अक्ला मताची 
होती, व तिच्यामध्ये सामाजिक-धामिक विषयांचा 
व प्रश्‍नांचा संबंध नसावा, अशा मताचे बहुतेक 
पुढारी होते. विचारांती आजही सजीव असलेल्या 
ह्या जुनाट प्रश्‍नाला म. गांधी, अँनी बेझंट वगैरे 
सर्वांनी एक महृत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून मान्यता 
दिली. ह्याप्रमाणे भारतीय अस्पृश्यतेच्या प्रश्‍नाचे 
राष्ट्रीयकरण झाले. म्हणजे अस्पृश्यतानिवारण हे 
काँग्रेसचे व ग्रांधी वर्गरे सवे राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचे एक 
स्वराज्य मिळविण्याइतके महत्त्वाचे कतेव्य आहे, 
असे देशपातळीवरून राष्ट्रीय सभेने मान्य केले. 
भारतीय अस्पृश्यतानिवारंक प्रश्‍नाच्या इतिहासातील 


म्हणजे दलित प्रश्‍नांच्या वाटचालीच्या प्रयत्नांतील 


हा एक क्रांतिकारक ठराव होता. 

ह्या काळात काँग्रेस गावपातळीपर्यंत जाऊन 
पोहोचली नव्हती; व राष्ट्रीय सभेच्या वरील स्पृश्य 
राजकीय पुढार्‍यांनी केलेल्या ठरावाची डॉ. आंबेड- 
करांना मुळीच मातब्बरी वाटली नाही, राष्ट्रीय 
सभेकडे पाहण्याची डॉ. आंबेडकरांची दृष्टी म. फुले 
यांच्याप्रमाणे विरोधी व सहानभूतीशून्य होती, 
ह्याला सामाजिक कारणे होती. अस्पूद्यांच्या प्रदना- 
सारखा पण फार मोठी संख्या असलेल्यांचा तसाच 
दुसरा महत्त्वांचा प्रश्‍न म्हणजे केतकंऱ्यांचा व 
ग्रामीण जनतेचा होता. म. गांधींचे लक्ष ह्या बहुजन- 
संमाजाचा पाठिबा स्वराज्याच्या. लढ्याला मिळावा, 
म्हणून सक्तीयपणे पुढे विकसित होत गेले, कारण 
केवळ उच्चभ्रू व फक्त शहरी लोकांच्या पाठिंब्यानेंच 
कार्यभाग 'होणार नाही, सन १९२० साली लो. 
टिळक वाँरळे व त्यांचे प्रतिस्पर्धी शाहू पुढे सन 
१९२२.साली वारले; .व देशाचे आणि प्रांताचेह्ी 


1-1: 4 


नेतृत्व कोणास द्यावे, हा प्रश्‍न उभा होताच, 
टिळकांचे ' अनुयायी टिळकप्रवाह टिकून वाढावा 
असे इच्छित होते. शाहूंचा पक्ष त्यांच्या तिघनानंतर 
दहा पंधरा व्ष तग धरून होता. मद्रास व कर्नाटक 
अक्या दक्षिण प्रांतांतही होता. सन १९२० साला- 
पासून म. गांधींची चळवळ वाढू लागली. मिळालेले 
काही हक्‍क अगदीच तोकडे पडू लागले. रावबह्ाद्दुर 
व॒ रावसाहेब - जे. पी. होऊन व संस्थानिकांचा 
अनुनय करून झोेतकरी जनतेचा व अस्पृद्यांचाही 


-प्रश्‍न सुटणार नाही असा देशभक्त शिद्यांना पडताळा 


येऊ लागला. मुसलमातांच्या पृथक राजकीय 
अस्मितेचे वळण ब्राह्मणेतर व अस्पृव्यांची स्वतंत्र 
राजकारणे घेऊ लागली; स्वराज्याच्या प्रयत्नाच्या. 
दृष्टीने हे अयोग्य होते. कारण इंग्रजांकडून मिळालेले 
व पुढे हप्त्या-हृप्त्याने देऊ केलेले हकक कोणाचेही. 
समाधान करणारे नव्हते ! 
हशिंद्यांची राष्ट्रीय दाक 

सन १९३१ साली वडनेर.( ता. चांदवड ) थेथे. 
भरलेल्या शेतकरी परिषदेत सत्याग्रही शिदे यांनी 
पुढील राष्ट्रीय हाक दिली : 
- “काँग्रेस जोपर्यंत महात्मा गांधी व पंडित 
जवाहरलाल वगैरे सारख्यांच्या मुठीत आहे तोपर्यंत. 
तरी, ती तुमच्या बाजूस राहील असा मला भरवसा 
आहे. म्हणून तुम्हीही तिळा आपला पाठिंबा सरळ 
मनाने व सढळ हाताने द्याच. ..काँग्रेस जोपयंत 
तुम्हाला अनुकूलच आहे तोपर्येत तुम्हीही तिच्या 
उलट जाण्याचे कारण काय ?... .तिच्याशी प्रतारणा 
करण्यात तुमचे तिळमात्र हित नाही. . काँग्रेसचे कार्ये 
बहुतांशी आणि आता तर सर्वांशी राजकारणाचे 
आहे. ..काँग्रेस म्हणजे साऱ्या देशाच्या म्हणजे 
त्यातील सर्व वर्गांच्या कल्याणासाठी विचार कर 
णारी व त्या विचाराचा अंमल बजावणारी संस्था 
आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ती आमंची भावी 
पोलंमेंट आहे. ” 

सन १९३०-३१ पूर्वीच पुढे काँग्रेसकडे देशांची 
सत्ता जाईल असे सांगणारे सत्याग्रही शिदे द्रष्टे पुरुष 
नव्हते काय? उ. 

५६६ तुत महात्मा , गांघींसोरख्या लोकोत्तर 
सत्पुरुंषाच्या हाती काँग्रेसचे सर्वाधिकार आहेत. . .” 
विशषतः गांधीजींच्या लोकाभिमुख नेतृत्वाकडे शिदे 
आकृष्ट झाले, . 


४६ 


महात्मा गांधी व त्यांच्या लढ्यात सामील 
होण्यासाठी बहुतेक सवे सत्यश्ोधकांनी नंतर उडी 
घेतली. ह्याची प्रवृत्ती प्रयत्नपुवक कोणी केली, ही 
प्ररणा कोणाची होती, हे राष्ट्रीय राजकारण कोणी 
केले, राष्ट्रीय विचार कोणी दिले ह्या संबंधीचे प्रामु- 
ख्याने श्रेय कोणाकडे जाते ह्याबद्दल संदभंपूर्वक 
माहिती नव्या पिढीला नाही. बहुजनसमाज त्यातल्या 
त्यात महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर जनता म. फुले- 
शाहू यांच्या नेमस्त व सहकारवादी राजकारणामुळे 
अव्वल इंग्रजीपासुन दुर होती, ती काँग्रेस व म. 
गांधींच्या सत्याग्रही लढ्यात पुढे अग्रभागी झाली. 
ही सामाजिक क्रांती म्हटली पाहिजे. कारण तत्पूर्वी 
चाललेला एकपरी शुष्क क्रियाप्रतिक्रियावादी वादाचा 
सामाजिक काळ पडद्याआड झाला, पुढे निदान भूमि- 
गत झाला ! आणि गांधींच्या लढयात सामील 
व्हावयाचे का दुर राहावयाचे, हा प्रश्‍न सन १९२९ 
नंतर नव्या पिढीपुढे उभा राहिला. 
सन १९३० चा सत्याग्रही लढा 

सन १९२० पासून गांधी यांची असहकार व 
स्वदेशीची चळवळ चालू झाली होती. लोकमान्यां- 
चेही कित्येक अनुयायी म. गांधी यांच्या नव्या 
मार्गाकडे आकृष्ट झाले. म. गांधी यांचा सामाजिक 
सुधारणांना विरोध नव्ह्ता. राममोहनपासुन देशात 
नेमस्तपणे व सनदश्ीररीत्या राजकीय अ्जे-विनंत्या 
करण्याचा प्रयत्न पुष्कळ सामाजिक व धामिक 
सुधारक करीत होते. फार काय, ह्यांनीच राष्ट्रीय 
सभेचे तिच्या बालपणी प्रथम संगोपन केले. महा- 
राष्ट्रापुरतेच बोलावयाचे क्षाल्यास टिळकांनी समाज- 
सुधारकांचे नेमस्तपण मोडण्याचा प्रयत्न तीब्रतेने 
केला. अपवादात्मकपणे टिळकांचा जहाल उहेश 
सामाजिक सुधारकांच्याच प्रवाहातील असलेले पण 
खूप अंशी आगळे व वेगळे, अशा शिंद्यांच्या लक्षात 
आला व ते टिळकांच्या स्वराज्यवादी राजकार- 
णाला समीप झाले. गांधी भारतीय राजकारणाच्या 
क्षितिजावर येताच गांधींकडे लवकरात लवकर 
वळणे त्यांना सोपे गेले. पुढे बहुजनसमाजातील कायं- 
कर्त्या तरुण पुढाऱ्यांना बराच वेळ लागला. सायमन 
कैमिशनपुढे कोणत्या मागण्या मांडाव्यात ह्यातच 
पुष्कळ मर्गुल होते. वाटाघाटी फसल्ग्रानंतर त्यावेळचे 
तरुण पुढारी केशवराव जेधे यांनी व त्यांच्या 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


मित्रांनी तरुण अनुयायांसह. म. गांधी यांच्या लढ्यात 
उतरण्याचा ठराव स्वपक्षात पास करून घेतला. 
जेधे व त्यांच्या मित्रांवर कमवीर शिद्यांची प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्ष छाप होती. पण वयोवृद्ध, व जुने पुढारी 
गांधी लढ्यापासून अलिप्तच राहिले; किंबहुना 
विरोधी झाले ! हे पुढीलप्रमाणे पाहाणे कुतृहूलजनक 
वाटेल; कारण जुने नेतृत्व निष्प्रभ होऊन गतेतिहा- 
सात सामील झाले ! महाराष्ट्रात नव्या युगाला 
प्रारंभ झाला. 
गु. दविंदे यांना जबर शिक्षा 

मागे बहुजनसमाजाचे मुखपत्र म्हणून गाजलेला 
* विजयी-मराठा ! (पुणे) दि. १९ मे १९३० च्या 
अंकात पुढील उद्‌गार काढता आला :- *ते 
( गु. शिदे ) ब्राह्मणेतर पक्षाचे सभासद नव्ह्ते 
वा ब्राह्मणेतर पक्षाचा किवा इतर व्यक्तींचा 
त्यांच्याशी कितीही मतभेद असला तरी मागासलेल्या 
बहुसंख्याक वर्गासंबंधीच्या त्यांच्या कळकळीबद्दल 
दुमत नाही. गु. अण्णासाहेब निर्ढावलेले त्यागी व 
सहनशील धर्मात्मे असले तरी त्यांना इतक्यावृ द्वाप- 
काळी देण्यात आलेल्या सहा महिने सक्‍तमजूरीच्या 
शिक्षेबद्दल कोणीही निषेधच करील. ” 

जेधे व त्यांचे जवळकर, बागल, मोरे, ताना 
पाटील वगेरे लहानमोठे म्हणजे प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध 
कार्यकते सत्यशोधक समाज व ब्राह्मणेतर पक्ष यांच्या- 
कडून गांधी व काँग्रेस यांच्यामध्ये आले, पण म्हषि 
शिदे ब्राह्मोसमाजाकडून गांधीवादी झाले, प्रथम- 
पासूनच देशाला ब्राह्मोसमाजाने त्यागी पुढारी दिले 
होते. कॉ. एम्‌. एन्‌. रॉय पुढे प्रसिद्धीस चढले, पण 
प्रारंभी ते क्रांतिकारक ब्राह्मो कायंकर्त्यांच्या सह- 
वासात आले. गांधींच्यावरही व इतर पुष्कळांवर 
त्याकाळच्या आधीपासून राममोहन व केशवचंद्र सेन 
वगेरे पहिल्या पुढार्‍यांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्रभाव होता. 
रानडे-गोखले-चंदावरकर यांच्यावरही हा परिणाम 
उत्कट होता, तरी ह्यांच्या विचारप्रभावाचा परिणाम 
जवळून असतानाही शिदे हे एकटेच सक्रीय सत्याग्रही 


झाले. बहुतेक नेमस्त पुढारी मंडळीने त्यांचा प्रागतिक 


पक्ष स्वातंत्र्य येईपयंत टिकवून धरला. महाराष्ट्रात 


गांधींच्या सत्याग्रही लढ्यात मर्हाष शिदे पुणे 
काँग्रेसच डिक्टेटर झाले. ह्या संबंधात ' बांबे क्रॉनि- 


कल ' ( दि. १४ मे १९३७ ) च्या अंकातील प्रति 


महाराष्ट्रातील राजकीय परिवर्तन व सत्यात्रही शिंदे 


क्रिया वरील सर्व विवेचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची 
बाटेल :- 
शा, 511106'5 65६ 

“७ 270. ४. ०१89 ४. प. 8छार्‍ातर 
णा ॥01-131'8111011101 ]७89061 01 _?००॥8७ 
8110 8 ए०॥₹७' 10 0016 एपी» ठा 36 


1)0])1७886त 0०]88868 ए88 81768९0 8 
॥18 1769106100 810 88 ४व्किटिठाा (0 
1१॥९१ 11111001810197. 1,801] 110 ए/98 
वनंगष्ट ९४००९], ॥1०७०७प० एण्प 
७४ ७४ ० 1७७68 1 110 118४08. 


पढ ल्गाठ्या 7७60 ाक्कांगाऱए 01 ९ 
1॥0100"0ए७॥१७॥॥ 0 शि ढणाताऱिा ठा 


0॥७ ४111826018 09 0701010071 60१प08- 
एखा, ७७७. जाड 800] 810७७७ 1911100 
लि 0 एत. 0 1७ 1183868 107 1110 
छृ९'ए 07086, 10 88 6106160 ?1०- 
हाता, 0 ७ झा०]७॥ (0011010100 
॥०७1१ 7 1928 11 ?0018 1. 0600100101 
00॥,॥७॥.॥०॥॥॥॥७)७:॥७०॥. 


8"७७॥ फा]] ठा'९8(6 0001110101 8110॥७8 
110 1 01-131'81110118. 


* बॉम्बे क्रॉनिकल'च्या भाकिताप्रमाणे बहुजन- 
समाजात तर खळबळ उडालीच, पण मुंबईच्या 
गव्हर्नर व त्याच्या मंत्रीमंडळातही काळजीचे वाता- 
वरण वाढले; व शिदे यांचे मन वळविण्यासाठी 
एका ब्राह्मणेतर पक्षीय महत्त्वाच्या मंत्र्याची योजना 
झाली ! दि. २६ जुले १९३० च्या केसरीने 
पुढील स्फूट लिहिले होते:- 

* रा. विठ्ठलराव शिदे यांची ना. भास्करराव 
जाधव यानी तुझुंगात जाऊन भेट घेतली. दोघांची 
दोन तास वाटाघाट झाली, जाधव यांनी त्यांस 
सांगितले की, “ ही चळवळ वेडेपणाची आहे. अशा 
फंदात मी पडणार नाही असे तुम्ही सांगा म्हणजे 
तुमची तुरुंगातून लागलीच सुटका होईल, ” 
विठठुळरावानी त्यांस खडखडीत उत्तर दिले को- 
“ मी ही गोष्ट कधीही कबूल करणार नाही, तुरु- 
गातून सुटल्यावर ही चळवळ मी पुनः चालवीन,” ' 
त्यांनी अक्ली माफी मागण्याची गळ घातली असता- 
नाही मुळीच माफी मागितली नाही. ह्याचाही 
एरिणाम महाराष्ट्रातील बहुजनसमाजाव्र क्षाला, 


अनुक्रमणिका 


४७ 


“५ अण्णासाहेब शिदे यांची येरवड्याच्या 
तुरुंगातुन ता. १४ रोजी सुटका क्षाली. शेतकऱ्यांना 
जंगल सत्याग्रहाबावत उत्तेजन दिल्याच्या आरोपा- 
वरून यांता सहा महिने सक्‍तमजूरीची शिक्षा 
ठोठावण्यात आली होती. तरी त्यांनी ती माफोौ न 
मागता धर्याने उतारवयात सहन केली. ” दि. १७- 
१०-३० च्या दीनबंधुने अशी स्वच्छ प्रतिक्रिया 
व्यक्‍त केली. शिद्यांचे अनुपलब्ध लेख शोधीतं 
असताना वरील वृत्तपत्रांचे दुभिळ अंक मिळाले. 
दलितांच्या प्रश्‍ताची सोडवणूक करणे झाल्यास 
उभय समाजात सलोखा, सहकाय, समन्वय हाच मार्ग 


शिद्यांना जास्त अभिप्रेत होता. राजकीय धार्मिक 
पृथकता ( वेगळा मतदारसंघ वगेरे ) क्िद्यांना 


नामंजूर होती, पूर्वास्पृश्यांमधील जातिभेद, अल्प- 
संख्य व बहुसंख्यभेद व इतर. विसंघटनेच्या बाबी 
जास्त आडव्या येतात, असा शिद्यांचा अनुभव होता. 
काही सारासार विचार 

मात्र राजकारणाच्या प्रांतात मर्हाष शिदे यांच्या 
प्ररणेने योग्य तेच आणि योग्य वेळी राजकीय 
परिवतंन झाले. पण अस्पृष्यता निवारण व दलि- 
तांचा प्रश्‍न ह्यासंबंधात शिंदे यांना बहुजनंसमाजाने' 
फारसे अनुसरले नाही. त्यांच्या स्त्रीविषयक उदार 
व॒समान विचाराकडे अजून ग्रामीण .जनतेने 
पाहिलेही नाही. म्हणून तो मागे आहे. सामाजिक- 
घामिक सुधारणांच्या प्रसाराचा फारच थोड्यांवर 
परिणाम झाला. शेतकऱ्यांसाठी सर्वांगीण प्रबोधन 
कोणते असावे, हे त्यांनी सांगितले होते, ह्याची 
स्मृती नाही. समाज परिवतेन हे राजकीय परि- 
वतंनापेक्षा अवघड असते, असाही ह्यातून निष्कर्ष 
निघाला. शेतकऱ्यांच्या अनेक परिषदांतून दलितांच्या 
जटील प्रश्‍नांबाबत शिदे यांनी ग्रामीण जनतेची 
कान उघाडणी निर्भिडपणे केली, 

डॉ. आंबेडकर यांच्या स्वावलंबी नेतृत्वाखाली 
अस्पृश्यांची स्वोद्धा रक स्वतंत्र चळवळ ह्याच काळात 
चाल काली होती. त्यांच्या * बहिष्कृत भारत ह्या 
पत्राच्या जुन्या फाईल्स पाहाण्याची मला संधी 
प्राप्त झाली. ह्यावरूनद्दी म्हणता येते की, समाज 
परिवतेन वर सांगितल्याप्रमाणे जनसमाजास अवघडं 
गेले व यद्यपी जाते. सवेच लोक अस्पृश्योद्धारक 
प्रयत्नांना अनुकूल नव्हते व आजही दलितप्रश्‍नांच्या 


४८ 


बाबत मनातूनही अनुकूल नाहीत. डॉ. आंबेडकर 
यांनी महारवतन बिल त्यावेळच्या मुंबई कौन्सिलात 
आणले होते. सदरहू बिल सिलेक्ट कमेटीकडे गेले, 
तेव्हा त्या बिलाला कोन्सिलातील ब्राह्मणेतर पक्षाचे 
प्रमुख पुढारी नगरचे नामदेवराव नवले यांनी 
विरोध केला ! डॉ. आंबेडकरांनी ह्यासंबंधात 
कडवी टीका केली. सन १९२८ सालातच वरील 
“ बहिष्कृत भारतात ” खेड्यापाड्यांतील स्पृशय 
मराठे लोक अस्पृश््यांवर अन्याय करतात, असे स्वच्छ 
लिहिले होते व त्यासारख्या कारणांमुळे डॉ. 
आंबेडकर स्वतंत्रपणे कायं करू लागले. जोतीबांचा 
“ ज्ूद्रातिशूद्र ' हा समास होता, त्याचा ह्या कारणा- 
मुळे विग्रह झाला. दुसऱ्या जहाल राजकीय राष्ट्रीय 
धोरणाच्या बाबतीत डॉ. आंबेडकर व ब्राह्मणेतर 
चळवळ ह्यांमध्ये मतभेद झाले. मनमाड येथील 
भाषणात डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, “ आपले घरं 
मोडून दुसर्‍याच्या हवेलीत (काँग्रेसमध्ये) शिरणे 
म्हणजे मोठा मूखपणा आहे, आपली झोपडी ज्ाबूत 
राखा, तसे न झाल्यास ब्राह्मणेतर पक्षाप्रमाणे 
आपली स्थिती झाल्याशिवाय राहाणार नाही. 
ब्राह्मणेतर पक्षाची दुदेशा झाली. त्यांना आता 
परचात्ताप होतो; सत १९२३२ पर्यंत संगनमताने 
(आम्ही) काम करीत होतो.” वगेरे. ह्याच प्रकारे 
ब्राह्मणेतर पक्षाच्या काँग्रेसप्रवेशाबाबत आणखी दोन- 
चार ठिकाणी आंबेडकरांनी पूर्ण नापसंती व्यक्‍त 
केलेली आढळते. लो. टिळकांच्या समीप शिदे जितके 
गेले तितके पुढे विचारानेदेखील डॉ. आंबेडकर 
कधीच गेले नव्हते. 

डॉ. आंबेडकरांना कधीच गांधीमार्ग पसंत 
पडला नाही. शिद्यांना राष्ट्रीय चळवळ व गांधीवाद 
जास्तीत जास्त शेवटपयंत पसंत असे. शिदे सामा- 
जिक व धाभिक बाबतीतही सत्याग्रही होते. पर्वती 
व वाकोम येथील मंदिरप्रवेश सत्याग्रहात त्यांनी 
भाग घेतला होता; मात्र डॉ. आंबेडकरांना फुले-शाहू 
यांचे राजकारण व समाज आणि धर्मकारण अधिका- 
धिक जवळचे वाटले. तथापि शिदे यांनी डॉ. आंबेड- 
कर, म. गांधी व श्रीमान यशवंतराव चव्हाण ह्या 
तिघांसाठी पाया तयार केला, तथापि ह्या सर्वांना 
संमत असलेला दलितांचा प्रश्‍न स्वातंत्र्यातही 
उत्तरोत्तर गुंतागुंतीचा होत आहे. स्वराज्य येण्या- 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


पूर्वीच हा सुटणे भाग होते, उलट हा दीघेकालीन 
दिसु लागला ! हा सवे प्रश्‍न सोडविणे म्हणजे 
सततचा सावधपणे करण्याचा “लाँग मार्च” वाटतो! 
असो. एवढे खरे को, बहुजनसमाजाने काँग्रेसप्रवेश 
केला. जेधे-गाडगीळांच्या निवडणुकीला संयक्त 
पाठिंबा देऊन त्यांना निवडून आणले. देव-देवगिरी- 
कर वगैरेंच्या ताब्यातून काँग्रेसची सोडवणूक होऊन 
ती महाराष्ट्रात महनीय यशवंतरावांच्या पूर्ण कब- 
ज्यात गेली होती. शिद्यांचे अर्धे स्वप्न पुरे झाले, 
पण अर्धे अर्धवट राहिले ! पुढे काय ? 
कॉग्रेसची चिकित्सा 

स्वातंत्र्यात काँग्रेसपक्षाच्या माध्यमातून सत्तेवर 
येणे, हे बहुजन समाजाने शक्‍य केले. पुर्वी ब्रिटिश 
सरकारविषयीचा म. फुले यांच्यापासून चालत 
आलेला पुज्यभाव, व संस्थानिकांच्या मदतीने व 
सहकार्याने काय करण्याचा अनुनयवाद सोडून 
महाराष्ट्राने एक राजकीय परिवतंन सिद्ध केले. 
£' महात्मा गांधींचा उदय होईपर्यंत आमच्या 
काँग्रेसचेही लक्ष खेड्यांतील लोकांकडे लागले नव्हते. 
इतकेच नव्हे, तर शहरांत राहाणाऱ्या मजुरांकडे 
व अस्पृश्य वर्गाकडे प्रत्यक्ष काँग्रेसचा कानाडोळा व 
प्रसंगविशेषी विरोधही होता.” ह्या शिद्यांच्या उदगा- 
रांच्याद्वारे फुले-शाहु व डॉ. आंबेडकर है काँग्रेस- 
पासुन दूर का होते, ह्याचा छडा लागतो. राऊंड 
टेबल कॉन्फरन्समध्ये गांधी आणि काँग्रेस ह्यांनी भाग 
घेतला होता. “हिंदू-मुसलमान, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, 
स्पृश्य-अस्पृश्य, संस्थानिक-खालसातळे हे व इतर 
आगतुक भेद असावयाचेच. ह्या भेदामळेच तर 
लंडन येथे गेलेल्या शेकडो शहाण्यांच्या ' वाटोळ्या 
परिषदेची शोभा झाली... आजही वरीलसारखे 
नवे व मूळचे जुने भेद राजकारणाची शोभा वाढ- 
वीत आहेत ! काँग्रेसच्या मर्यादादेखील परखडपणे 
शिदे यांनी तेरदळ येथील शेतकरी परिषदेत सांगि- 
तल्या होत्या, उदा. “ काँग्रेस स्वतः श्रीमंतांच्या 
हाती गेली आहे आणि जाणे साहजिक आहे. 
शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर सडेतोड विचार व्यक्‍त 
केल्यामुळे पुष्कळांना वाटले को, शिदे जण 
काही रशियन-बोल्शेव्हिक विचाराचे आहेत. कारण 
भांडवलशाहीची चिकित्सा त्यांनी केली. लोक- 
शाहीच्याद्वारे समाजवाद आणण्याचा शिदे यांना 


महाराष्ट्रातील राजकीय परिवर्तन व सल्याप्रही शिंदे 


अभिप्रेत असणारा अहिसावादी मागं काँग्रेस स्वातं- 
श्यातही आणू शकली नाही. म्हणून ... “ प्रत्यक्ष 
काँग्रेसवरही अवलंबून राहु नका. हे सांगण्यात मी 
काँग्रेसचा अपमान करीत नसून, केवळ तुम्हाला 
सावध करीत आहे. काँग्रेसचे कार्य बहुतांशी आणि 
आता (सन १९३१ साली चांदवड तालुका शेत- 
करी परिषद भरली त्या काळात) तर सर्वांशी राज- 
कारणाचे आहे. मी तुम्हाला ( कष्टकरी लोकांना) 
स्पष्ट बजावीत आहे की, तुमच्यापुढे कार्ये मुख्यतः 


४९. 


भवास येत आहेत. म्हणून हा विषय सर्वांच्या 
भद्यावत विचाराचा ठरतो. सावध, सुक्ष्म व दूर- 
गामी विचारवंताची मानसिक अवस्था कश्ली होऊ 
शकते, याचा हा एक मासला आहे. काँग्रेसच्याद्वारे 
का होईना, बहुजनसमाजाचे राज्य होऊ शकेल असें 
नंतर सर्वांना वाटले; व मूळचा राजकीय ब्राह्मणेतर 
पक्ष संपला ! डॉ. आंबेडकरांनी मात्र जेधे यांता 
राजकीय पाठिबा मुळीच दिला नाही. त्यांनी 
त्यांचे राजकारण पुढे रेटले. दुसऱया बाजूने केळकर- 


राजकारणाचे नसून ते अथेकारणाचे किंवा सामाजिक 
स्वरूपाचे आहे. ” अशी चिकित्सा करताना शेत- 
कऱ्यांचे प्रइन प्रत्यक्ष पुढे काँग्रेसही सोडविल किंवा 
नाही, ह्यासंबंधात अनेक इषारेवजा झाका व्यक्‍त 
केल्या भाहेत. शिदे यांनी द्रष्टेपणानें व्यक्‍त केलेल्या 
शंका स्वातंत्र्यातील तीस वर्षे झाल्यानंतरही अनु- 


क-न टि 


भोपटकर-सावरकर हे काँग्रेसपासून वरील काळातच 
दूर गेले. वरील पाश्‍वंभूमीवर महाराष्ट्रातील बहु- 
जनसमाजाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले; पुढे 
माननीय यशवंतरावांनी नेतृत्व केले. एवढाच टप्पा 
विचारात घ्यावयाचा होता, 


लो. टिळक प्रंथसंग्रह्मळय, वाई 
सुवण महोत्सव १९८१-८९ 
निवेदन 


लो. टिळक स्मारक संस्थेच्या वतीने वाई येथे चालविण्यात येणारे लो. टिळक 
ग्रंथसंग्रहालय हे वाईमधील़ महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र आहे. त्याच्या स्थापनेस पन्नास वर्षे पुणं 
झाली असून त्याचा सुवण महोत्सव'फेब्रुवारी १९८२ मध्ये साजरा करण्यात येणार आहे. 
सुवणे महोत्सवाच्वा निमित्ताने * लोकमान्य 7 ही स्मरणिका प्रसिद्ध होईल. 

संस्थेच्या जुन्या इमारतीचा जोौर्णोद्धार व विस्तार करणे, संस्थेच्या मोकळा 
जागेत सभागृह बांधणे इ. अनेक योजना संस्थेने हाती घेतल्या आहेत. त्यासाठी सुवणे महो- 
त्सव निधी जमविण्यात येत आहे. या निधीस संस्थेच्या सवे चाहत्यांनी भरघोस आथिक 
मदत करावी अश्ली विनंती आहे. ' लोकमान्य ' स्मरणिकेत जाहिराती देऊनही सहकाय 
करावे. महाराष्ट्र राज्य ग्रंथाल्य संघाचे ३१ वे अधिवेशन या संस्थेच्या वतीने फेब्रुवारी १९८२ 
मध्ये वाई येथे भरणार आहे. त्याप्रसंगी ही स्मरणिका प्रसिद्ध होईल. 

८ लोकमान्य ! या स्मरणिकेसाठी लो. टिळक ग्रंथसंग्रहालयाशी गेल्या पन्नास वर्षांत 
ज्यांचा ज्यांचा संबंध आला अशा व्यक्‍तींनी व वाईकरांनी आपल्या आठवणी दि. १५ जानेवारी 
१९८२ पर्यंत अवश्य पाठवाव्यात. निवडक आठवणींचा समावेश स्मरणिकेत करण्यात येईल. 


आर्थिक भदत पाठविण्याचा व पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
कार्यवाह, लो. टिळक ग्रंथसंग्रहालय, 


| 
बाहे (जि. सातारा) ४१२८०३. - 


५८५९५८५९५८ %<9०)४-»७) 6५०२-५७-२८ ५७२७- ५5२5८५७२-५८२ 


न, भा. ७ 


८0५२८१५२४८0५२८५८२८०५२७ 


ग्रंथ-परीक्षण 


बॅटल ऑफ खर्डा : चलेंजिस अँड रिस्पॉन्सिस- जी. टी. कुलकणी व एम्‌. आर्‌..कंटक; डेक्कन 
कॉलेज पोस्ट-ग्रॅज्यूएट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुणे ४११००६; पृष्ठे २२२; मूल्य ४० रुपये. 


मराठ्यांच्या इतिहासाचे व्यासंगी अभ्यासक प्रा. 
डॉ. जी. टी. कुलकर्णी व डॉ. एम्‌. आर्‌. कंटक 
यांनी 'बॅटल ऑफ खर्डा : चॅलेंजिस अँड रिस्पॉन्सिस? 
या पुस्तकात प्रथमच ख्डर्याच्या युद्धाविषयी प्रका- 
शित व विज्षेषतः अप्रकाशित साधनांच्या द्वारे सांगो- 
पांग चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुस्तकाच्या 
शीषेकावरून या लेखकद्यीस नेमक्या कोणत्या 
मुद्द्यांचा ऊहापोह करावयाचा आहे, याची कल्पना 
येते. या विषयावर पूर्वी, सवंश्री वासुंदेवशास्त्री खरे, 
कासिम अली, गो. स सरदेसाई, त्र्यं. शं. शेजवलकर, 
सेतू माधवराव पगडी इत्यादींनी लिहिले आहे. 
त्यांच्या मतांचे उचित स्थळी या लेखकांनी खंडन व 
मंडन केले आहे. हे युद्ध मराठ्यांच्या इतिहासातील 
सव मराठे सरदार एकत्र .येऊन लढलेले अखे- 
रचे युद्ध होते; त्यानंतर महाराष्ट्रात दुहीचे राज- 
कारण पसरले आणि लवकरच मराठी राज्याची 
अवनती सुरू झाली. याची कारणमीमांसा या पुस्त- 
कात यां लेखकद्वयीने काटेकोरपणे अत्यंत समपेक 
शब्दांत अस्सळ एतिहासिक साधनांच्या आधारे 
सोदाहरण स्पष्ट केली आहे. अश्या प्रकारचा प्रांजल 
प्रयत्न यापुर्वी मराठी इतिहासकारांनी केल्याचे फारसे 
आढळात नाही, त्यामुळे या पुस्तकाने मराठी इति- 
हासाच्या अभ्यास-संशोधनात मोलाची भर घातली 
आहे, असेच म्हणावे लागेल. 


लेखकद्दयीने या २२३ पृष्ठांच्या पुस्तकाची 
विभागणी सोयीस्कर अश्या सहा प्रकरणांत केली 
आहे. सुरुवातीस प्रस्तावना असुन क्षेवटी पृ. १०१ 
ते १८५ मध्ये अव ब अशी दोन परिशिष्टे दिली 
आहेत. त्यांत एकूण पंचाण्णव अप्रकाशित मूळ अस्सल 
पत्रे व इतर कागद छापले आहेत. वाचकांच्या 
सोयीसाठी प्रत्येक ठिकाणी मूळ साल डावीकडे दिले 


ऑरकि्धि्शिशिर्शाशिशाशिशिशिशनिनिननिशिशिशिशिशिशितिशाशलनिट?त?-्------....-..._________.... 


असुन त्साचा ट्त्रिस्ती सन उजवीकडे दिला आहे. 
क्लिवाय परिशिष्टे देण्यापूर्वी ती कोठे उपलब्ध झाली, 
त्यांचे लिप्यंतर कोणी केले वगैरे माहिती उद्धृत केली 
आहे. परिशिष्टांनंतर अभ्यासू संशोधकास उपयुक्‍त 
होईल अशी मूळ व नवीन संदभंग्रंथांची यादी दिली 
असुन मूळ पुस्तकाची सुची इंग्रजीत. आणि परि- 
शिष्टांची सूची मराठीत दिली भाहे. याशिवाय या 
पुस्तकात एकूण आठ चित्रपत्रे आहेत. त्यांत सवाई 
माधवराव, नाना फडणीस, अझिम उल्‌ उमरा, मिर 
अलम यांची व्यक्तिचित्रे आणि खर्डर्याच्या युद्धाचा 
मूळ नकाशा, खर्डर्यांचा युद्धप्रसंगीचा नकाशा व 
दोन्ही सन्यांच्या हालचाली दश्षंविणारा नकाशा व 
निजामाचा दरबार यांची रेखाचित्रे भाहेत. यातील 
लढाईच्या मूळ नकाशामुळे चिकित्सक अभ्यासकास 
खर्ड्याच्या लढाईचे लष्करी डावपेच व संन्याच्या 
हालचाली यांचे सम्यक ज्ञान होते. 


प्रस्तावनेत लेखकांनी पुर्वी झालेल्या लेखनाचा 
थोडक्यात परामर्ष घेतला असुन त्यांतील ऐतिहासिक 
दृष्ट्या दृग्गोच्चर होणाऱया उणिवा दाखविण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. शिवाय अक्ञा प्रकारचे लेखन 
होण्यामागील हेतु स्पष्ट केला आहे. भाज उपलब्ध 
असणारी सर्वे साधनेही त्यावेळी शेजवलकर, सर- 
देसाई वा वासुदेवक्ास्त्री खरे यांनी उपयोगात 
भाणली नाहीत. तसेच हेजवलकर वा अन्य मराठी 
इतिहासकारांनी या लढाईकडे एका विशिष्ट संको- 
चित दृष्टिकोनातून पाहिले, त्यामुळे त्यांनी या 
लढाईच्या दुरगामी परिणामांकडे दुलेक्ष केले; पण 
यातूनच पुढे ब्रिटिश सत्ता फोफावण्यास मदत झाली 
आणि मराठा सत्तेचा ऱ्हास आला. प्रस्तावनेत, लेख- 
कांनी आपण कोणती अप्रकाशित साधनसामग्री 
उपयोगात आणली, याची माहिती दिली आहे 


ग्रेथपरी क्षण 


द निझाम-मराठा रिलेशन्स (पृ, १-१५) या 
प्रकरणात हैदराबाद संस्थानच्या स्थापनेपासून 
म्हणजे इ. स. १७१३ पासून निझाम-मराठे संबं- 
घाचा धावता आढावा दिला असून नारायण- 
रावाच्या मृत्यूनंतर बारभाई कारभारी मंडळ 
निझामाकडे मित्रत्वाच्या नात्याने पाहू लागले. 
मराठामंडळात यावेळी सत्तेसाठी सरदारांत स्पर्धा 
'चालू होती. याचा योग्य तो फायदा निझामाने उठ- 
विला; परंतु निझामाचा दिवाण रुकनउहोलाच्या 
खुनानंतर अक्षिम-उल्‌-उम्न याची निझामाने दिवाण- 
पदी नेमणूक केली, त्याने बहुतेक सवे सुत्रे आपल्या 
हाती घेऊन निझामाला आपल्या हातातील बाहुले 
बनविले आणि पेशव्यांविरुद्ध कारस्थानास प्रारंभ 
केला. साहजिकच यातून तणाव वाढून त्याची 
परिणती खड्ड्याच्या युद्धात झाली. ही सवं पुर्वपीठिका 
लेखकाने या प्रकरणात सुमारे ८० वर्षांचा माढावा 
देऊन चर्चिली आहे. 

“ द अलायन्स अँड पाटिंग' (१७८४-१७९४) 
या सुमारे १६ ते ३५ पृष्ठांच्या प्रकरणात निक्षाम, 
मराठे, हैदरअली व ब्रिटिश या चार तत्कालीन 
सत्तांच्या लष्करी बळाचा आढावा दिला असून 
निझाम हीच या सर्वांतील कमकुवत शक्‍ती होती असे 
अनुमान काढले आहे. आणि अँग्लो-मराठा तीन 
युद्धांनंतर ब्रिटिश्ांनी टिपूला कसे बाजूला काढण्याचे 
ठरविळे आणि महादजी शिदेच्या उत्तरेकडील 
मोहिमांकडे दुलेक्ष केले, यातुन टिपूचा पराभव 
झाला. या सुमारास महादजी शिदे व हरिपंत 
फडके या मराठामंडळातील दोन मातब्बर व्यक्‍ती 
निधन पावल्या. त्यामुळे साहजिकच निझामाची अशी 
समजूत झाली की, मराठ्यांचे लष्करी सामथ्ये 
भाता संपुष्टात आले. यामुळे निजामाने मराठ्यांना 
चौथव सरदेशमुखांची रक्‍कम देणे बंद केले. याशिवाय 
मीर अलमची शिष्टाई या संदर्भात अयशस्वी झाली. 

“माचे टू खर्डा' ( पू. ३६-५० ) या प्रकरणात 
लेखकांनी खडर्थाच्या दिशेने दोन्ही सैन्यांनी केलेल्या 
हालचाली, त्या संन्यांतील दारूगोळा, सेतापती, 
प्रत्यक्ष लष्करी सामधथ्ये यांची वस्तुस्थितिनिदर्शक 
परिस्थिती थोडक्यात मांडली असुन प्रकरणाच्या 
दोवटी ख्डर्याच्या लढाईचा तत्कालीन नकाशा 
( १७९५ ) छापला आहे. येथे एक वैशिष्ट्यपूर्ण 


५१ 
गोष्ट वाचकाच्या निदशंनास येते ती म्हणजे मराठी 
सेन्याची खडडर्याकडे आगेकूच चालू असताना 
मराठे संन्यातील पेंढारी-बेरड या टोळ्यांची 
लुटालूट ही होय. 

* द कॉन्फन्टेशन ' (पृ. ५१-६३) या प्रकर- 
णात दोन्ही संन्यांचे डावपेच आणि प्रत्यक्ष युद्ध 
याचे वणंन असुन मराठ्यांचे युद्धकोशल्य व डावपेच 
यांची थोडक्यात मीमांसा दिली आहे. यात 
लढाईच्या मूळ नकाशाचे इंग्रजी लिप्यंतर उद्धृत 
केले असुन तिज्षामाच्या अपयश्याचे सवे खापर निज्ञा- 
माचे स्वतःचे धोरण आणि त्याचा सल्लागार दिवाण 
अझ्िम-उल्‌-उमरा यांच्याकडे जाते, असे स्पष्ट मत 
लेखकांनी नोंदविले आहे. यात निझामाचे सन्य व 
सेनापती यांचा कोणताही प्रमाद नव्हता. 

* निगोशिएशन्स भेंड पीस ट्रीटी ' (पृ. ६४-७६) 
या प्रकरणात निजाम-मराठे यांतील युद्धविरामाची 
बोलणी आणि त्यांतून निष्पन्न झालेल्या तहाच्या 
वाटाघाटी यांची साक्षेपी चर्चा केली आहे. यात 
मराठ्यांची निक्लामाकडे अझिम-उल्‌-उमरा या 
दिवाणास- जो या सवे युद्धास कारणीभूत ठरला, 
- काढून टाकावे ही प्रमुख मागणी होती; 
तथापि या तहाची सवे अधिकृत प्त आजमितीला 
उपलब्ध नाही. अखेर निक्षामाने चोथ-देशमुखीचे 
रु. तीन कोटी वर्षास एक हप्ता याप्रमाणे देण्याचे 
कबूल केले. परंतु त्याने दिवाणाच्या बाबतीत चाल- 
ढकल केली. अखेर २७ मार्च १७९५ रोजी निझामाने 
अंझिम-उल्‌-उमराला मराठ्यांच्या ताब्यात दिले. 

: द अफ्टरमॅथ अँड रिअप्रायझल * ( पू. ७७- 
१०० ) या प्रकरणात या लढाईचे मूल्यमापन 
लेखकांनी केले असून या लढाईच्या निमित्ताने सर्व 
मराठी सरदार भगव्या झेंड्याखाली एकत्र माले; 
पण या विजयाचा योग्य तो उपयोग मराठामंडळाला 
करून घेता आला नाही. त्यामुळे पुढे हळूहळू मराठी 
राज्याची वाताहात होऊन इंग्रजांचे पाय या देशात 
पक्के रोवले गेले. अजिम-उल-उमरा याला कैदी 
म्हणून आणले, पण त्याच्यावर पूर्ण वचक ठेवण्यात 
मराठा कारभाऱ्यांची कुचराई झाली. त्यामुळे येथील 
शिथिल प्रक्यासनाचा त्याते फायदा उठविला आणि 
दुसरा बाजीराव यास पेक्षवेपदासाठी उद्य्कक्‍त केले, 
याचा परिणाम अखेर मराठेशाहीच्या ऱ्हासात झाला. 


५२ 


हे पुस्तक इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूणं असून 
मराठ्यांच्या इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या 
विद्यार्थ्यास अत्यंत उपय्‌क्त आहे. एक संशोधनपर 
चिकित्सक ग्रंथ म्हणून ते संग्रही असावे, असे 

खचितच वाटते. 
- सु. र. देदापांडे 


* आपले काम आपटले भ्रोवनसवंस्व?- स. आ. सप्रे, 
नॅशनल बृक ट्रस्ट, इंडिया, नवो दिल्ली; १९८०; 
पृ. ८५; कि. १२ रुपये. 


महाराष्ट्र राज्य शासकौय मुद्रण व लेखनसामग्री 
विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक श्री. स. आ. सप्रे 
यांनी ' आपले काम आपले जीवनसरवंस्व ? या पुस्त- 
कात कमंयोगाचे महत्त्व पटवून दिलेले आहे. कमं- 
योग ही गीतेची शिकवण आहे. मतृष्य जर सतत 
कार्यरत राहिला तरच त्याचा व समाजाचा विकास 
होऊ शकतो. त्याचे मन निरोगी राहते, नीति्धये 
टिकून राहते. प्रत्येक क्षेत्रातील शिस्तबद्ध व निष्ठा- 
पूवेक काम हाच आधुनिक संस्कृतीचा पाया आहे व 
तोच दारिद्रय नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग असा 
मोलाचा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. श्री. सप्रे यांनी 
यापूर्वीही व्यवस्थापनश्यास्त्रावर अनेक पुस्तिका 
प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. 

कामाचे महत्त्व विशद करण्यासाठी अनेक 
मनोरंजक उदाहरणे त्यांनी या पुस्तकात दिलेली 
आहेत. आज आपल्या समाजात कामाकडे लोक 
तुच्छतेने पाहतात, वैफल्याने ग्रासलेले दिसतात. 
। कमी काम, अधिक दाम व आराम या तत्त्वाचा 
पुरस्कार करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. 
परंतु कमो काम करून किवा उपभोगांची लयलूट 
करून खरी मनःशांती व सुख लाभत नाही, तर ते 
एक सुव्यवस्थित सातत्याने केलेल्या अपूर्ण कामाचे 
फलित असते. कामामुळे कंटाळा, दुर्गुण व दारिद्रय 
या तीन मोठ्या अरिष्टांचे निवारण होऊ शकते. 
हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी होल्टेअर या. फ्रेंच 
साहित्यिकाच्या “काँदिद' या कादंबरीतील 
वैक्षिष्ट्यपूर्णे उदाहूरण दिलेले आहे. 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


भाधुनिक व्यवस्थापनशास्त्राप्रमाणे काम ही एक 
खेळ व विश्रांतीहइतकीच नैसर्गिक गोष्ट मानली 
जाते. सर्वसामान्य माणसाला कामाचा तिटकारा 
असतो हा दृढ समज खरा नाही. एखादी व्यक्‍ती 
जेव्हा अधिक जोमाने काम करते, तेव्हा तिची 
शारीरिक व मानसिक परिस्थिती उत्तम असते हे 
उघड आहे. आपली प्रगती व आपला विकास यांचे 
मोजमाप करण्याची काम ही एक वस्तुनिष्ठ अशी 
फूटपट्टी आहे. अनेकदा लोक कामाबद्दल अनास्था 
का दाखवितात याचे उत्तम विवेचन श्री. सप्रे यांनी 
केलेले आहे व अश्यी अनास्था घालविण्यासाठी व 
व्यक्तीमधील नैसर्गिक प्रवृत्तीचा विधायक कार्या- 
करिता उपयोग करून घेण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी 
प्रयत्न केले पाहिजेत असे प्रतिपादन केलेले आहे. 


विश्रांतीचे सौख्य कामामुळेच लाभते. केवळ 
विश्रांतीची तरफदारी करणाऱ्यांविरुद्ध श्री. सप्रे 
यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. जो मनृष्य वैफल्याने 
ग्रासलेला आहे तो फुरसतीच्या वेळी सुखी व भानंदी 
असणे शक्‍यच नाही. फुरसतीचा वेळ अधिक असेल 
तर त्यापासून आनंद मिळण्यापेक्षा विकृुतीच निर्माण 
होऊ शकते; माणूस दुर्गुणी होण्याची शक्‍यता वाढते 
व त्याचा स्वतःवर ताबा राहत नाही. त्याबरोबरच 
खूप थकवा येईल इतके काम असल्याखेरीज माण- 
साला खरोखर विश्रांतीचा आनंद मिळत नाही 
काम जितके अधिक कष्टाचे, तितकी विश्रांतीची 
गोडीही जास्त असते. आणि यासाठी व्यक्‍तीला जर 
फुरसतीचा आनंद लुटायचा असेल, तर त्याने परि- 
श्रमपुवक काम केले पाहिजे याचे संदर विवेचन 
त्यांनी केलेले आहे. प्रत्येकाला आपले काम किस्त- 
बद्ध व आकषक पद्धतीने कसे करता येईल याचीही 
उदाहरण त्यांनी दिलेली आहेत. प्रत्येकाला आपण 
जेथ काम करतो तेथे योग्य महत्त्व मिळाले व 
कामाच्या व्यवस्थापनात सहभागी केले गेले, तर 
त्याला मोठ आंतरिक समाधात लाभते. काम 
सुदर असू शकते व अगदी नेहमीच्या गोष्टी संदर 
रीतीने करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी कल्पकता व 
सुव्यवस्थितपणाची गरज आहे. 


होणतेही काम सर्जनशील असू शकते. मनष्य 
जव्हा एखादी नवी उपय्‌क्‍त किवा संदर गोष्ट 


पन्नव्यवदवार 


निर्माण करतो, तेव्हा त्याला परमानंद होतो. अशी 
सजनशीलता सवं क्षेत्रांत व सर्वे थरांवर शक्‍य असते. 
कामामुळे आत्मसाफल्य कय होते व एकसारख्या 
बदलणाऱ्या व वाढणाऱ्या गरजा काही प्रमाणात 
का होईना भागवता येतात. मॅस्लॉच्या सुप्रसिद्ध 
मानवी गरजांच्या श्रेणीच्या कळसावर आत्मसाफल्य 
आहे. आत्मसाफल्य याचा साधा सरळ अर्थ असा- 
झापल्या भंगातील गुणांचा जास्तीत जास्त विकास 
साधण्याची सततची प्रक्रिया. याशिवाय देशाच्या 
विकासातील कामाचे महत्त्व, बाह्य सुखसोयींचा व 
परिस्थितीचा कामावर होणारा परिणाम व त्या 
संदर्भात हरसबरगे व मॅकग्रेगर या व्यवस्थापन- 
शास्त्रज्ञांचे विचार मांडलेले आहेत. 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


संपादक नवभारत ह्यांस - 
स, न. वि. वि. 

मराठी तत्त्वज्ञान महाकोझात, चार्वाकांच्या 
मतांचे वेदांत खंडन केले असल्याने तो वेदकाळा- 
पेक्षाही जूना मतप्रवाह असल्याचे निवेदिले आहे. 
पण केवळ वेदांत त्या मतांचे खंडन आले यावरून 
तो विचारप्रवाह वेदपूवकाळातील होता असे म्हणण 
चकीचे ठरेल. आजवर ' नवभारत ' मधील अनेक 
लेखांतून प्रा. आ. ह. साळुंखे यांनी चार्वाकमताचा 
आाद्यप्रवतंक जो बृहस्पती तो वेदकाळातीलच होता हे 
अनेक उदाहरणांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तत्त्व- 
ज्ञान महाकोशातील या मतास थोडी मुरड घालावी 
लागते. हा मतप्रवाह वेदकाळापूर्वीचा नसून वेद- 
काळातीलच- म्हणजे एका बाजूला वेद लिहिले 
(_? ) जात होते आणि दुसर्‍या बाजूला चार्वाक 
मतप्रवाह रुजू लागलेला होता-नव्हे तो रुनवण्या- 
साठी अपमानित बृहस्पतीने भाक्रमक पवित्रा धेतला 
होता. अर्थातच त्याची मते वेदविरुद्ध असल्याने 
वेदांनी त्यांचे खंडन केले. 

केवळ वेदोक्त मते नसल्यानेच ते वैदिक तत्त्वज्ञान 
ठरत नाही, वेदकाळातील ठरते. 


ष्दै 


अश्या रीतीने कामाचे महत्त्व अत्यंत सोप्या 
आणि रसाळ भाषेत सर्वसामान्य माणसाला पटवून 
देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न श्री. सप्रे यांनी या पुस्तकात 
केलेला आहे. अनेक दृष्टींनी अपूर्ण असलेल्या 
माणसाला अथेपुणे कामामुळेच पूर्णत्व येऊ शकेल 
या प्रमुख विचाराला त्यांनी या पुस्तकात प्राधान्य 
दिलेले आहे. भारताचे दारिद्रय इतके सवंव्यापी 
माहे, की राष्ट्रीय दृष्टिकोणातृत विचार करता भाल 
सर्वांत तातडीची गरज आहे ती प्रत्येकाने आपले 
काम निष्ठेने व सुव्यवस्थितपणे करण्याची, माजच्या 
सामाजिक व आथिक विपन्नावस्थेत श्री. सप्रे यांचे 
विचार निश्‍चितपणे प्रेरक ठरतील असे वाटते. 


- ज़. सु. 'चौघरी 


चार्वाकांचे तत्त्वज्ञान इहवादी म्हणण्यापेक्षा 
भोगवादी म्हणूनच सामान्यांना ठाऊक असते. 
चार्वाकांना देव, पुनर्जन्म, कर्मविपाक मान्य नाही. 
आत्मा वगरे ते नाकारतात. देह जिवंत असेपर्यंतच 
सवे, पुन्हा काहीही नाही. म्हणून या जन्मात 
भोगता येतील तेवढी सुखे भोगा, मजा करा, 
आनंदाने जगा. असे 'चार्वाक सांगतात एवढेच 
ठाऊक असते. "क्ण काढून सण करायला सांगणारा 
एक अवलिया तत्त्वज्ञ म्हणूनच चार्वाक ज्ञात 
आहे. नं 

चार्वाकांनी केवळ वरील गोष्टीच मांडल्या नसुन 
प्रा. साळुंखे यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे त्यांच्या 
तत्त्वज्ञानात समाजोपयोगी, हितकर अश्याही किती 
तरी गोष्टी आहेत. न 


समाज उद्‌ध्वस्त होण्यापेक्षाही तो चांगल्या 
रीतोने अस्तित्वात रहावा यासाठी ४००१ 00608, 
8010101180'901001 आणि 161670) 
४९०४९॥॥॥१0॥ या गोष्टींचीही त्यांना नुसती 
जाणीवच नव्हती, तर तो त्यांच्या तत्त्वज्ञानातील 
अविभाज्य भाग होता. कष्ट करून पैसा मिळवावा, 
प्रसंगी कजंही काढावे ह्या नैतिक अथसिद्धांताचीही 


ष्छ 


त्यांना जाणीव होती-दंडनीती, वार्ता, बुद्धिप्रामाण्य 
था'त्यांच्या जमेच्या बाजू होत. 

चार्वाकांच्या मतातील जमेच्या बाजू ध्यानात 
खेतल्यावरच त्यांच्या पराभवाचे आदचर्ये वाटू लागते. 
'चार्वाकमताचा पराभव का? 

दंडनीती, वार्ता यांची उत्तम जाण, बुद्धिप्रामाण्य 
'ह्वे'चार्वाकांच्याकडे असूनही काळाच्या भोघात चार्वाक 
शृप्त का झाले? खरे तर चार्वाक इहवादी होते- ते 
भ्रांचीन काळांतील वैज्ञानिक होते. मग आजच्या 
वैज्ञानिक प्रगतीच्या कळात त्यांचे तत्त्वज्ञान लोक- 
भान्य व्हायंला हवे. तसे न होता इ. सनाच्या सोळाव्या 
शतकातही अकबराच्या दरबारी असणारे व आपल्या 
अंतांच्या प्रामाण्याबद्दल वाद घालणारे चार्वाकांचे 
अनुयायी वैज्ञानिक प्रगतीबरोबर उलट कमी-कमीच 
होत गेले हे कसे? 

दुसरी गोष्ट अशी- “ लोकायतदशंन * हे चार्वाक 
विचारधारेचेच दुसरे नाव काय सुचवते? बृहस्पतीने 
- * लोकातून आणलेले मत ' म्हणजे लोकायत, मग 
जर. हे सववसामान्य लोकांचेच मत होते तर लोकांना 
अजिबात मान्य नसणाऱ्या वैदिक मतांचा प्रभाव 
लोकांच्या मनावर अधिक कसा पडला ? वेदकाळा- 
तही ह्या खोट्या मोक्षसिद्धांतापेक्षा ही लोकांची 
मतेच जास्तीत जास्त लोकांना प्रिय वाटायला 
हवी होती. पण तसे झाले नाही. ती केवळ काही 
काळपयंत व काही प्रमाणातच तग धरून राहिली. 


असेका? र 
तिसरी गोष्ट - चार्वाकांची मते वैदिक काळा- 


पासुन अस्तित्वात होती आणि सोळाव्या शतकापयंत 
त्यांचा एक जिवंत प्रवाह टिकून होता. अल्प-स्वल्प 
का होईना, पण होता. पुढे भौतिक प्रगतीच्या काळा- 
तच, नेमकी बुद्धिप्रामाण्याच्या युगातच ही बुद्धि- 
प्रामाण्यवादी विचारधारा लोप पावावी ही विसंगतीच 
नव्हे काय,? 

या विसंगतीची, पराभवाची वरवर पाहता काही 
.कारणे संभवतात ती अशी -- 

(१) सृष्टीच्या निमितीविषयीचे सवच सिद्धांत 
'“ज्ञांजवर अपुरे ठरत आलेले आहेत. अगदी डाविनचा 
सिंद्धांतही प्राण्यांच्या उपपत्तीविषयी, उत्क्रांती विषयी 
सांगणारा असला, तरी सृष्टिनिमितीचे गूढ तसेच 


रांहिले आहे. 


नेवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


हे विश्व कसे निर्माण झाले ? ग्रह-तारे कुठून 
आले? त्यांचे गुरुत्वाकषेणादी गुणधर्म त्यांना कसे 
प्राप्त झाले? हे कुठे संपते ? कुठे सुरू होते ? म्हणजे 
याचा विस्तार किती ? कोणत्या क्षणी हे चक्र सुरू 
झाले? आणि कधी संपणार? या सवे प्रश्‍नांची उत्तरे 
कोणताही सिद्धांत देऊ शकला नाही. जगातील 
कोणत्याही लहानात लहान वस्तुलाही कुणी ना कुणी 
कर्ता-करविता असतोच; मग ह्या अत्यंत नियमबद्ध 
व अतिव्याप्त चक्रास कोणीतरी सूत्रधार असलाच 
पाहिजे असे म्हणून अनेकांनी एका अदृश्य शक्‍तीचे, 
परमेश्वराचे अस्तित्व गृहीत धरले. तो सहजा- 
सहजी दिसत नाही, त्याची नजर सर्वांवर असते, 
तुम्हाला त्याचे दर्शन हवे असेळ तर सत्कृत्ये 
करा असा उपदेश केला. सववेसामान्यांना दिडमूढ 
करून टाकणारी ' सृष्टिनिमितीचे मूळ कारण 
कोणते ? ' ही समस्या असल्याने, सृष्टीच्या चम- 
त्काराकडे बघून दिपून जाणेच त्यांच्यापुरते 
शिल्लक असल्याने या भव्यदिव्य सृष्टीपुढे आपण 
क्षूद्र व परावलंबी जीवन जगतो, भविष्यातील 
अज्ञात गोष्टींच्या दोऱ्या कोणत्या तरी एका जबर 
शक्‍तीच्या हाती असतात, त्यावरूनच आपला जन्म, 
आपले मरण ठरणार असते हे ठावकी असल्याने 
अज्ञाताचे हे भय नष्ट करणारे असे कोणतेही तत्त्व- 
ज्ञान सामान्यजनांना पटणेच इष्ट ठरते. 
दोन गोष्टी साध्य झाल्या- 


एक, या सृष्टीचे कोडे आपणाला कधीतरी सुटेल 
अशी आक्षा निर्माण झाली, आणि दोन, समाजाला 
शिस्त लावण्यासाठी, नीती श्षिकविण्यासाठी फार 
कष्ट घेण्याची गरज उरली नाही. 

म्हणून सर्वसामान्यांना वैदिक मते या दिश्ाहीन- 
हत यलोवेत काही तरी दिलासा देणारी वाटली 

चार्वाक बुद्धिप्रामाण्यवादी असल्याने त्यांनी या 
अतृत्तरीत प्रश्‍नांपुढे सरळ सरळ शरणागती पतक- 
रली. त्यांनी काही गोष्टी * स्वभावसिद्ध ' असतात 
असे गृहीत धरून टाकले. सृष्टीतील मूळ घटक ब 
त्यांचे गुणधम त्यांनी गृहीतच धरले. खरे तर 
चार्वाकांचे सृष्टिनिमितीविषयीचे हे गृहीतकच 
सृष्टिनिमितीच्या इतर सिद्धांतांपेक्षा कमी दिशा- 
भूल करणारे होते. मात्र यात मानर्व 


त्यामुळे 


बी मनाला 


पत्रव्यवहार 


वाटणाऱ्या अज्ञाताच्या भीतीबद्दलचा कोणताही 
दिलासा नाही म्हणून सामान्यजनांना ते त्याच्या 
आश्रयाला जाण्याइतके श्रेष्ठ वाटले नसावे. 

शिवाय असे काही गृहीत धरले, तरी ते घटक 
कुठून आले याची रुखरुख उरणारच असते. 

दुसरी गोष्ट अज्ली की, परमेश्‍वर प्रत्यक्ष प्रमाण 
नसला तरी त्याचे कल्पनेतील अस्तित्वही शिस्त, 
नीतिमत्ता यासाठी मानवी जीवतावर अंकुश ठेऊन 
असते. त्याच्या- कल्पनेत का होईना- असण्याने 
सामान्यांच्या जीवनात सुरक्षितता वाढते म्हणूनही 
सर्वसामान्यांना परमेश्‍वर मानणारे विचारच अधिक 
स्वीकार्य वाटले असावेत. 

(२) चार्वाकांच्या पराभवाचे दुसरे कारण 'क्रणं 
कृत्वा घृतं पिबेत्‌' सारखी त्यांची अतिरेकी (वरवर 
का होईना अतिरेकी) वाटणारी मते. विरोधकांनी 
सामान्यजनांची मते बदलण्यासाठी अशा मतांवर 
हल्ले चढवून चार्वाकांना उघडे पाडण्याचा सराईत 
'प्रयत्न केला, 
आजच्या पराभवाची मीमांसा 
- :आज तरी बुद्धिप्रामाण्याला महत्त्व आहे ना? 
मग आज लोकांना चार्वाक आपले. का वाटू नयेत? 
याचे.उत्तर खरे तर असे आहे की, आज चार्वाकच 
'काय, पण लोकांना परमेशवरही आपला वाटत नाही. 
जीवनाला विलक्षण गती प्राप्त क्लाली आहे. 
गरजांची विपुलता, कमी उत्पादन, लोकसंख्या, 
प्रदूषण यांतून असंख्य सामाजिक, नैतिक प्रश्‍न 
उद्भवलेले आहेत. धर्मतत्त्वांपासून, चिकित्सेपासून 
माणूस जगण्याच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे खेचला गेला 
आहे. हे जगल्यावर उद्भवणारे म्हणून गौण प्रश्‍न 
आहेत. त्यामुळे कोणत्याच धर्माचे धमंग्रंथगत 
स्वरूप आज अस्तित्वात नाहीसे झाले आहे. धमं- 
तत्त्वे किंवा कोणतीही तत्त्वे केवळ व्यक्‍तिगत 
पातळीवरच अस्तित्वात आहेत. कोणताही धर्म- 
मला त्यातील हे बरे वाटते, हे वाटत नाही- या 
पद्धतीनेच आपण स्वीकारीत आहोत. धर्मंतत्त्व 
म्हणून आवदयक असणाऱ्या काही गोष्टींना आपण 
फाटा देतो तर काही आवश्यक गोष्टी धर्मात 
नसूनही, किवा निषिद्ध मानल्या असूनही आपण 
करतो. माज आपण सवेजणच काही वेळा चार्वाक 
असतो तर काही वेळा वैदिक असतो, काही वेळा 


५५ 


देव (आयं) असतो तर काही वेळा राक्षस असतो, 
त्यामुळे आजचा चार्वाकांचा पराभव हा सवं परा- 
भवांतौळ एक पराभव भाहे. 

आज महत्त्वाचा प्रश्‍न विजयाचा किंवा परा- 
भवाचा नसुन इतर सव (?) मतांना आजच्या 
काळातही “मी अमुक एक आहे असे सांगणारे अनु- 
यायी आहेत, प्रचारक आहेत. पण ज्यांच्या आघारे 
सवेसामान्यांच्या इतिहासाचीच पुनर्मांडणी करा- 
वीशी वाटते त्या चार्वाकांची मात्र कुणीच बाजू घेत 
नाहीत आणि त्यासाठी चार्वाकांच्या आणखी काही 
आक्षेपार्ह मतांचे स्पष्टीकरण व्हायला हवे. 


आणखी स्पष्टीकरण हवे 

१) “ लोकायत? याचा संस्कृतीकोशात तीन 
प्रकारे अर्थ दिला आहे. त्यांतील तीन नंबरचा अथे 
असा- * लोक म्हणजे इंद्रियविषय; त्यांना महत्त्व 
देणारे मत.” चार्वाकांनी नियमनापेक्षा इंद्रियभोगांना' 
महत्त्व दिले. या भोगाच्या मर्यादा स्पष्ट व्हायला 
हव्यात. भे 

२) * क्रणं कृत्वा... ... 'चे जसे सप्रमाण स्पष्टी- 
करण झाले तसेच वैदिकांनी हल्ला चढविलेले 
* अश्वस्यात्र हि शिशनं तु पत्नीग्राह्य प्रकोतितम्‌ ॥१ 
हे मतही अधिक स्पष्ट व्हायला हवे. भै 

यावर आक्षेप घेताना आयंसमाजाचे प्रवर्तक 
श्रीस्वामीदयानंद सरस्वती यांनी असे सांगणारा 
चार्वाक हा मूख होता असे म्हटले आहे (सत्याथे- 
प्रकाश: द्वादशसमुल्लासः पान २७० ). 

३) अ: ' ततच जीवनोपायो ब्राह्मणैविहित- 
स्त्विह । मृतानां प्रेतकार्याणिं न त्वन्यदिग्रते 
क्वचित्‌ ॥ ' 

मृतकार्ये केली जातात ती ब्राह्मणांच्या उप- 
जीविकेसाठीच असा चार्वाकांनी वेदिक ब्राह्मणांच्या 
कतृंत्वशून्यतेने चालणाऱ्या उपजीविकेवर आक्षेप 
घेतला आहे. 

ब : आज ' अहिसा परमो धर्म: ' असे आपले 
ब्रीद मिरवणारे आये यज्ञात बली देऊन हिंसेने 
देवतांना संतुष्ट करत होते; तेच खरे हिसक होते 
असे चार्वाक म्हणतात - 

तर उलट वंदिक म्हणतात - पशू मारून त्याचा 
होम करावा असे वेदादी सत्य शास्त्रांत कोठेही 


५६ 


लिहिलेले नाही- मृतकांचे श्राद्ध व तर्पण करणे हे 
कपोलकल्पित आहे. 


चार्वाकांची काय किंवा वैदिक काय कोणतीही 
मते आज ज्या स्वरूपांत पाहावयास मिळतात, अगदी 
तेच त्याचे मूळरूप आहे असे ठामपणे सांगणे कठीणच. 
तथापि अनेक ठिकाणचे अक्षर पुरावे ( वेगवेगळ्या 
संदर्भातील ) जमा करूनच हे सप्रमाण सिद्ध करता 
घेईल. प्रा. साळुंखे यांच्यासारख्या प्रज्ञावंतांनी हेही 


करावयास हवे. - ता. रा. भोसले 


संपादक, ' नवभारत मासिक /, वाई 
थांस स. न. वि. वि. 


झ्षापल्या नोव्हेंबर ८१ च्या अंकात झालेला प्रा, 
ल. ना. चापेकर यांचा ' भारतीय साधु-संप्रदाय? हा 
माहितीपूर्ण लेख वाचनीय आहे. ह्या लेखात हंस 
कबीर किवा परमहंस असा एक साधूचा पंथ सांगि- 
तला आहे; परंतु त्याचे तसे नाव पडण्याचे कारण 
कळत नाही. ' शिवस्वरोदय शास्त्र' ह्या नावाच्या 
पुस्तिकेत * आपण इवास सोडताना “ह! असा स्वर 
निघतो व श्‍वास आत घेताना 'स' असा स्वर निघतो 


नवभारत 


ज्ञानेवारी, १९८२ 


असा उल्लेख असून ' हंस ' म्हणजे ज्याने श्‍वासो- 
च्छृवासावर ताबा मिळवला तो, व ज्याने संपुर्णपणे 
ताबा मिळवला तो ' परमहंस ' म्हणजे महानयोगी 
असे स्पष्टीकरण आहे तरी ह्या विधानाला काही 
अथं आहे काय ह्याचा खुलासा प्रा. 'चापेकरांनी 
केल्यास बरे होईल. श्री रामकृष्णांना * परमहुंस ' 
म्हणत ते ह्या दृष्टीने योग्यच वाटते 


त्याचप्रमाणे डिसेंबरच्या अंकात श्रीमती संध्या 
काणे यांचा * ताओ भॉफ फिजिक्स? ह्या डॉ. काप्रा 
ह्यांच्या ग्रंथाची ओळख करून देणारा अत्यंत उत्कृष्ट 
लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल आपले अभिनंदन व लेखिकेचे 
मनःपूवंक आभार. कारण असले तुलनात्मक लेख 
क्वचितच वाचावयास मिळतात. हा लेख वाचूत 
विचारांना चालना मिळाली. विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोण 
व अध्यात्मवादी दृष्टिकोण ह्यांत जो एक प्रकारचा 
संघर्ष दिसून येतो, त्यामुळे विचारवंतांच्या मनांत 
गोंधळ निर्माण होतो. परंतु ' ताओ आँफ फिजिक्स ? 
सारख्या ग्रंथांच्या वाचनामुळे तुलनात्मक विचार 
करण्याची सवय लागते व आपल्या जुन्या तत्त्व- 
ज्ञानाची हेटाळणी होणार नाही असेही वाटते. 


कळावे. - र. प्र. जोशी 


साभार पोच- 


क ' महाराष्ट्राची सत्त्वधारा ' - संपा. गो. म. 
कुलकर्णी, वि. त्र्यं, शेटे; प्रकाशक दास्ताने 
रामवंद्र आणि कं. पुणे; १९८१; पू. २८--३२०; 

_ किं. ५० स्पये. 

$ ' वटवाघळांच्या पारंब्या ' (कथासंग्रह) - विजय 
गं. वाकडे, मराठवाडा साहित्यिक मित्रमंडळ 
प्रकाशन, नांदेड; १९८१; पृ. ११४; क्रि. १२ रु. 

$ ' क्षितिजा, (काव्यसंग्रह) - मधु जामकर, 
अंबेकर प्रकाशन, नांदेड; १९८१; पृ. ६३; 
कि. १० रुपये. 

% पर्वोत्सव- फादर वालेस, अनु. गणेश नीलकंठ 
पुरंदरे; बोरा अँण्ड कंपनी पळ्ल्िशसं प्रा. लि 
मुंबई-२; १९८१; पृ. ९४; कि. ६ रुपये. 


रः शिवपुरीबाबा - जे. जी. बेनेट, अनु. गणेश 
नीलकंठ पुरंदरे; बोरा अण्ड कंपनी पळ्लिशसं प्रा. 
लि. मुंबई-२; १९८१; पृ. २२६; कि. २० रुपये. 

कः माओनंतरचा चीन - माधव गडकरी, श्री विद्या 
प्रकाशन, पुणे ; १९८१ ; पू. १६४; कि, २५ 
रपये. 

ग सावमत (कवितासंग्रह ) - फ. मं. शिदे, प्रोग्रे- 
सिव्ह को-ऑप. पब्लिकेशन्स सोसायटी लि,, 
अंगुरीबाग, भोरंगाबाद ४३१००१ ; १९८० ; 
पृ. ४८; कि. १० रुपये, 

क! -बांधिलकी - डॉ. सरोजिनी बाबर, समाज- 
शिक्षण माला, पुणे ३० ; १ ९८१; पृ. १९२; 
कि. ५ रपये, र 


सार-संकलन 


रथ जमिनीवर टेकतो 

आथिक क्षेत्रात भरारी घेण्याचा ( टेक-ऑफ्‌ ) 
चीनचा संकल्प पाच वर्षेपरयंन्त स्थगित करण्यात 
आला आहे अल्ली घोषणा नुकतीच करण्यात आली 
आहे. मध्यम दर्जाचा आथिक विकास साधण्याची 
भाशाही भाता दुरावल्यासारखी दिसत आहे. पुढल्या 
शतकापर्यन्त हे साध्य गाठता येणार नाही असे 
राज्यकते माव्य करू लागले आहेत. आजच्या स्पर्धे- 
वर आधारलेल्या आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात ह्या 
घटनांमुळे अनेकांना दिलासा वाटेल हे अगदी शक्‍य 
आहे. पण काही काळानंतर का होईना, चीन एक 
महाशक्ती म्हणून जगाच्या रंगभूमीवर वावरणार 
यात काही शांका नाही. हे अटळ असे भवितव्य आहे. 
दूरदृष्टीचे पाइचाःत्य राजकारणी हे भवितव्य मान्य 
करून स्वतःच्या दृष्टीने अनुकूल असे वळण त्याला 
कसे देता येई ह्याचा विचार करू लागले आहेत. 


पाइचात्त्यांच्या दृष्टीने चीनचे आजचे आथिक 
धोरण वास्तववादी आहे. चालू वर्षी चीनने नियो- 
जनातील सरकारी गुंतवणूक ३० टक्‍क्‍यांनी कमी 
केली आहे आणि अंदाजपत्रकातील तूट गल्या 
वर्षीच्या एक पंचमांशाएवढी होईल इतकी कमी 
केली आहे. हे कठीण उपाय आहेत, पण त्यांना 
पर्याय नाही अशी पंतप्रधान झाओ-शझियांग यांची 
शिकवण आहे. 


भांडवलदारी राष्ट्रांकडून घेतलेल्या कर्जाबरोबर 
काही भांडवलदारी तत्त्वेही अर्थव्यवस्थंत प्रविष्ट 
झाली आहेत. उदा. साम्यवादी व्यवस्थंत डान्की 
काम देण्याचा हक्क आणि जबाबदारी सरकार 
असते. पण चीनमध्ये आता व्यक्‍तींना असा सरकारी 
सल्ला मिळतो, की तुझ्पा सायकलवर चढ आणि कुठे 
काम असेल ते शोधून काढ. व्यक्‍तींनी, उपक्रमशीलता 
दाखवन, करण्यासारखे उद्योग शोधून पुरू करावे, 
विशेषतः समाजाला आवश्‍यक असलेल्या सेवा उर” 
वाव्या, म्हणजे उपलब्ध नोकऱ्या वाढतील, नोकऱ्या 

न. भा. ८ 


साठी सार्वजनिक उद्योगांवर अवलंबून राहू नये, 
कारण ह्या उद्योगांत अगोदरच प्रमाणाबाहेर भरती 
झाली आहे आणि त्यांचे उत्पादन कमी आहे, असे 
हे नवीन तत्त्वज्ञान आहे. 

ह्याचा परिणाम म्हणून चीनमध्ये आतापर्यंत 
दडून राहिलेली बेकारी उघड झाली आहे. माओवादी 
अधिकारशाहीची पकड सेल झाल्यानंतर गुन्हेगारी, 
गुंडगिरी आणि बेशिस्त ह्या आधूनिक समाजाच्या 
ड्पथाही चीनमध्ये आढळू लागल्या आहेत. चीनमध्ये 
असलेली नागरी बेकारी युरोप किवा अमेरिकेमध्ये 
असलेल्या नागरी बेकारीपेक्षा अधिक आहे. आघधु- 
निक तंत्रज्ञानाचे फळ असलेल्या उपभोगाच्या झग- 
मगीत वस्तू जेव्हा चीनमध्ये आयात होऊ लागल्या, 
तेव्हा दीघं उपासानंतर जी आधाशी वृत्ती निर्माण 
होते ती चीनमध्ये दिसून आलो. ह्या वस्तू उपलब्ध 
करून दिल्यानंतर, तुम्ही उत्पादन वाढवा, मग तुमचे 
वेतन वाढविता येईल आणि त्यातून तुम्ही ह्या वस्तु 
खरेदी करू शकाल असे लोकांना सांगता येईल व 
ते त्यांच्या गळी उतरेल अशी कल्पना होती. म्हणजे 
ह्या वस्तूंच्या आमिषाचा वापर करून उत्पादकता 
वाढवता येईल अशी आज्या होती. पण प्रत्यक्षात 
वेगळा परिणाम झाल्याचे आढळून आले. उत्पा- 
दकता वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचार वाढला. उदा. 
कारखाने संगनमत करून कर चुकवितात आणि जो 
लाभ होतो तो सर्वांमध्ये वाटतात. पक्षाचे अधिकारी 
सावेजनिक जमिनीवर खाजगी घरे बांधतात आणि 
सावेजनिक पैशांनी खाजगी गाड्या विकत घेतात. 
नैसगिक आपत्तीसाठी म्हणून देण्यात आलेली मदत 
गिळंकृत करण्यात येते, ह्या वर्षाच्या पहिल्या आठ 
महिन्यांत ८० लक्ष डॉल्स एवढया किमतीची 
विजेच्या वितरणाची सामग्री चोरण्यात आली, 
अक्षा १२,००० चोऱ्या झाल्या असे वीज-मंडळाने 
कळविले आहे. 

चीनमधील तीन दशकांच्या साम्यवादी राज- 
वटीचे तीन आधार होते. विचारप्रणाली (आयंडि- 


अनुक्रमणिका 


ष्ट 


ऑलॉजी ) पक्की होती, पक्षसंघटना भक्कम होती 


आणि शासकीय नियंत्रण कडक होते. आज विचार- | 


प्रणाही अस्थिर झाली आहे, पक्ष नाउमेद झाला 
आहे माणि शासकीय निमंत्रण ढिले झाले आहे. 
सामाजिक जीवनाला शिस्त लावील असे पर्यायी 
अधिकारकेंद्र अस्तित्वात मालेले नाही. कारखाने 
आणि शेतकरी यांना अधिक स्वायत्तता देण्याचे 
चिनी धोरण परिणामकारक ठरले आठे. शासकोय 
नियंत्रणाखाली असलेले कारखाने व शेती यांच्यापेक्षा 
स्वायत्त कारखाने व शेती यांचे उत्पादन डोळ्यांत 
भरेल इतके अधिक आहे. पण खुल्या बाजाराच्या 
तत्त्वावर आधारलेल्या अथव्यवस्थेकडून जी अपेक्षित 
फळे असतात, ती चांगल्या प्रकारे पदरात पडायची 
असतील तर ह्या अथंव्यवस्थेवर फार बंधने घालन 
चालणार नाही. अथंव्यवस्थेच्या बाबतीत है जसे 
खरे आहे, तसेच ते बौद्धिक जीवनाच्या बाबतीतही 
खरे आहे. सजनश्लील बौद्धिक जीवन पक्षशिस्तीच्या 
बडग्याखाली बहरू शकत नाही. तेव्हा चीनला 
निवड करावी लागेल. समग्र जीवनाचे नियंत्रण 
करणारी जुनी हुकमत तरी परत प्रस्थापित करावी 
लागेल किंवा स्वातंत्र्यापासून जे फायदे लाभू शकतात 
त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याचे क्षेत्र वाढविण्यात जे धोके 
असतात, ते पतकरावे लागतील. 


आजचे डेंगवादी राज्यकते हे घोके पतकरायला 
तयार आहेत असे दिसते. पण ह्यासाठी त्यांची 
राजकोय बैठक भक्‍कम असायला हवी. स्वतःचे राज- 
कीय स्थान बळकट करण्यासाठी आवद्यक असलेले 
राजकोय कोडल्य डेंग यांच्याकडे पुरेसे आहे असा 
अनुभव आहे. आवश्यक तेथे माघार घेऊन, कधी- 
कधी पराभव पतकरून महत्त्वाच्या सर्वे लढाया त्यांनी 
जिकून दाखविल्या आहेत. उदा. लाल सैन्यावर टोका, 
कित्येक कवींवर व नाटककारांवर टीकेची झोड 
उठवायची मुभा त्यांनी दिली आणि तिच्या बदल्यात 
संरक्षणावरील खर्च २५ टक्क्यांनी कमी केला, 
पक्षाच्या अधिकाऱ्यांना सुटीचे दिवस सावेजनिक 
संडास-मुतार्‍्या स्वच्छ करण्यासाठी खर्च करावे हा 
नियम परत जारी केला. त्याच्या बदल्यात ग्रामीण 
“ कम्यून्स 'चे विसजेन ते घडवून आणतील असा 
अंदाज आहे. 


मवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


डेंगवाद्यांना पुरेसा अवसर मिळण्यासाठी एका 
गोष्टीची आव्यकता आहे. चाळू योजनेचे, वाषिक 
चार टक्के वाढीचे जे लक्ष्य आहे ते जर साधले आणि 
पुरेशी परकी मदत मिळाली तर त्यांचा मार्ग बराच 
सुरळित होईल. चीनने परकी कंपन्यांवरील करांच्या 
कायद्यात नुकतीच सुधारणा जाहीर केळी आहे आणि 
त्यामुळे परकी भांडवलाची आयात होण्याला उत्तेजन 
मिळेल, किनाऱ्याजवळील तेलाचे साठे शोधून 
काढण्यासाठी चीन लवकरच टेंडसे मागविणार 
आहे. परकी भांडवलाच्या गुंतवणुकीसाठी ह्या 
क्षेत्रा अग्रक्रम देण्याचे चीनचे धोरण आहे. त्यानंतर 
आज अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांची तांत्रिक सुधा- 
रणा करण्याची त्यांची योजना आहे. ह्या उपक्रमात 
पाश्‍चात्त्य भांडवल आणि तंत्रज्ञान जी महत्त्वाची 
भूमिका वठवतील तिच्यामुळे चीन आणि पादचात्त्य 
श यांच्यामधील बंध वळकट होतील आणि ह्या 
जाग्या होत असलेल्या अजस्र राक्षसाला माणसा- 


ळवणे अधिक सुल्भ होईल असे पाइचात्त्यांचे दुर- 
गामी आडाखे आहेत. 


लष्करी सत्ता येण्याआधी पोलंडची स्थिती ककी 
होती ? पोलंडमधील पेचप्रसंगाला सुरवात होऊन 
१९ महिने लोटले आहेत. हिमवर्षाव होऊ लागला 
जाहो दिवसाचे काम भाटोपल्यावर मग संध्याकाळी 
चे दुसरे काम सुरू होते. ते म्हणजे अन्नासाठी 
कि गक सर्व भावश्यक वस्तूंसाठी, थंडीत कुढ- 
कम उभे राहुणे. मिठासाठी रांग धरावी. 
व ते, भाजीसाठी रांग धरावी लागते. ज्यांच्या- 
ईजा ठू शकते अशा सर्व वस्तूंच्या मोबदल्यात. 
ना ज्यांच्याशिवाय नडेल अश्या वस्तु घेऊ लागले 
र हेत. सिगारेटी देऊन ते पेट्रोल घेतात, टेलि- 
टक्‍क्‍यांनी नीळ] डा कोट घेतात, गुन्हेगारी ४२ 
छगावून माणसाला घे. अधारात डोक्यावर टोला 
पाकिटावर झडप वशुद्ध केके को त्याच्या पैशाच्या 
लोकरी कोट कसिण्यात यत नाही, तर त्याचा 
आहे. दरडोई ढून घेण्यात येतो. चलनवाढ भयानक 
एवढी आ सी मासिक कमाई २०८ डॉलर 


पडतात, परिस्थित गी जोडीला ४४० डॉलर 

दुकातादका स्फोटक आहे. संधिप्रकाशात 
डुकानांसमोर पसरले तय, 

ल्या, थंडीत कुडकुडणाऱ्या 


उऊ 


सारसंकलन 


ह्या लांब रांगा म्हणजे ठिणगी पडताच स्फोट 
होईल असे दारूचे कोठार ठरू शकल्या असत्या. 

कामगार संघटनांचा संप करण्याचा हक्‍क 
“ तात्पुरता ' काढून घेण्याची सरकारची इच्छा 
होती. सरकारने हे पाऊल उचलले असते तर राष्ट्र- 
व्यापी संप झाला असता. ज. याख्झेल्स्की, सॉलि- 
डॅरिटीचे नेते वालेसा आणि आरचेबिशप ग्लेंप यांची 
नोव्हेंबर महिन्यात संयुक्‍त बैठक झाली होती. पण 
तडजोड होऊ शकली नाही. ' राष्ट्रीय समझोता 
भाघाडी ' स्थापन करावी असा सरकारचा मनसुबा 
होता. त्यामुळे पोलंडला ' संपविमृक्‍त हिवाळा ” 
लाभला असता आणि परिस्थिती सुधारायला 
सुरवात झाली असती असा सरकारी अंदाज होता. 
पण कम्युनिस्ट पक्षाने संपावर बंदी घालावी अल्ली 
मागणी केल्यावर आणि अग्निशामक दलाच्या 
सैनिकांचा वापर करून एक संप फोडण्यात आल्या- 
नंतर सॉलिंडेरिटीच्या अध्यक्षमंडळाने ' राष्ट्रीय 
समझौता आघाडी'चा प्रस्तावा ३ डिसेंबरला 
एकमताने फेटाळून लावला. 

स्थानिक निवडणूका मोकळेपणे घेण्यात याव्यात, 
रेडिओ-टेलिव्हिजन इ. माध्यमांत भाग घेण्याची 
सॉलिडेरिटीला संधी व अधिकार असावा, आणि 
आथिक व्यवस्थापनात कामगार-संघटनांचा सहभाग 
असावा अद्या सॉलिडेरिटीच्या मागण्या! होत्या. ह्या 
बाबतीत बोलणी सुरू करण्यापुर्वी ' राष्ट्रीय समझोता 
आघाडी ' स्थापन झाली पाहिजे असा कम्युनिस्ट 
पक्षाचा आग्रह होता. ह्यावर “ आम्ही कधीही न 
पाहिलेल्या मुलीशी लग्न करून आम्हाला संसार 
थाटायला सांगत आहेत ” अशी सॉलिडॅरिटीची 
प्रंतिक्रिया होती. पहिल्याने आथिक धोरणाविषयी 
बोलणी झाली पाहिजेत, अर्थव्यवस्थेवर देखरेख 
करणारी सामाजिक व आथिक मंडळे स्थापन केली 
पाहिजेत आणि अमान्य असलेला निर्णय नाकारायचा 
सॉलिडेरिटीला अधिकार (व्हीटो) असला पाहिजे, 
अंशी सॉलिडेरिटीची भूमिका होती. | 

सॉलिडॅरिटीच्या २० टक्के सभासदांनाच संप 
नकोसे झाले आहेत असे मत-चाचणीवरून आढळून 
आले आहे. पण पक्षाचे जे मुरब्बी आणि चिवट 
पुढारी आहेत त्यांची खरी भीती संपाविषयीची 
नाही, सॉलिडेरिटोची मुक्‍त निवडणुकीची मागणी 


ष्९ 
आणि विशेषतः कारखान्यांतून कम्य्‌निस्ट पक्षाच्या 
अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावण्याची त्यांनी उघडलेली 
मोहीम यांची त्यांना भोती वाटत होती. 

पण कम्युनिस्ट पक्षच विघटित होऊ लागला आहे. 
जुले महिन्यात झालेल्या पक्षाच्या काँग्रेसनंतर अनेक 
सभासदांनी पक्ष सोडून दिला आहे. स्वतः होऊन 
पक्ष सोडून दिलेल्यांची आणि ज्यांना काढून टाक- 
ण्यात आले आहे त्यांची मिळून ४००,००० इतकी 
संख्या भरेल, “ पक्षाला नवीन, अधिक प्रसन्न असा 
चेहरा द्या ' असे आदेश स्थानिक पक्षशाखांना वरून 
देण्यात आले, पण त्यांची फारशी दखल घेण्यात 
आली नाही. “३५ वर्षे वरून आलेले आदेश निमूट- 
पणे पाळण्याची सवय जडल्यानंतर अनेकांनी स्वत:- 
च्या प्रेरणेने जी पहिली कुती केली ती म्हणजे 
सभासदत्वाचे कार्ड परत करण्याची होय ” असे ह्या 
प्रतिसादावरील़ भाष्य आहे. 

पण पक्षाला जे खिंडार पडते आहे ते सॉलिडॅ- 
रिटी ठव्य़ापू शकेल असे दिसत नाही. तिचे संघटन 
ढिले आहे. सॉलिडेरिटीच्या नेतृत्वात वैयक्तिक 
बेबनाव आहे ही तितकीशी महत्त्वाची गोष्ट नाही. 
पण तिचे ४०,००० अधिकारी आणि स्थानिक 
काम-समिती आहेत. ह्यामुळे नेतृत्वाचा तळाच्या 
कामगारांशी असलेला संबंध दुरावत जाईल अक्ली 
झीती आहे. उद्या मोकळेपणे निवडणूक झाली तर 
सॉलिडिरिटी बहुमताने निवडून येईल अशी खात्री 
नाही. 

राजकीय दृष्ट्या अपक्ष अशी कामगारसंघटना 
म्हणून सॉलिडेंरिटीने राहावे असा एक विचार आहे. 
तो कम्युनिस्ट पक्षाला प्रतिस्पर्धी असा पक्ष होऊ 
शकत नाही. पण त्यापुर्वी सध्याचा पेचप्रसंग सुटावा 
लागेल. कम्युनिस्ट सत्ता नष्ट झाली तर जी राजकीय 
पोकळी निर्माण होईल ती कशी भरून निघू शकेल? 
अनेक ठिकाणी स्थानिक राजकीय ' क्लब? उदयाला 
येत आहेत. ' समाजवाद-विरोधी ' असे ३५ 'क्‍्लब' 
आतापर्यंत स्थापन झाले आहेत अशी कम्युनिस्ट 
पक्षाची मोजदाद आहे. सॉलिडेॅरिटीलाही हे क्‍्लिंब' 
नामंजूर आहेत. त्यांच्यामुळे ऐक्याला तडे जातात 
असे तिचे म्हणणे आहे. काही महिन्यांपूर्वी सॉलि- 
डॅरिटीला जो आत्मविश्‍वास होता तो आता ओसरू 
लागला आहे. 


८० 


नियोजनकाराला चक्रावून टाकेल असे पोलिश 
अथंव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. उदा. १९८२ ची जी 
राज्य-योजना आहे ती एक नाही. तीन पर्यायी 
योजना संसदेपुढे मांडण्यात आल्या आहेत. तीन का? 
तर सबंध वर्षाचे आथिक चित्र खाण-कामगार 
किती दगडी कोळसा बाहेर काढतील यावर 
बहुतांशी अवलंबून असते. जर ह्या वर्षाएवढाच 
कोळसा पुढील वर्षी बाहेर पडला तर औद्योगिक 
उत्पादन आणखी दहा टक्क्यांनी घटेल असा 
अंदाज आहे. ह्यावर्षी ते अगोदरच १४ टक्क्यांनी 
घटले होते. जर १७.८ कोटी टन एवढ्या कोळझ्याचे 
उत्पादन झाले तर औद्योगिक उत्पादन ५. टक्‍क्‍यांनी 
वाढेल असा हिशोब आहे. काय घडले तर खाण- 
कामगार उत्पादन वाढवतील ? सरकारी आथिक 
सल्लागारांचे म्हणणे असे आहे, की ह्याच्या तीन 
अटी आहेत. एक तर पोलिश चलनावर कामगारांचा 
विश्वास जो ढळला आहे तो परत बसला पाहिजे. 
ह्यासाठी नोटांची भेंडोळी छापून बाहेर काढणे 


नवभारत 


ज्ञानेवारी, १९८२ 


थांबळे पाहिजे, शेतीचे उत्पादन वाढले पाहिजे आणि 
उद्योगाचे लोकशाहीकरण झाले पाहिजे. 


कागदी पैशाचा भरमसाट पुरवठा आणि मर्यादित 
उपलब्ध वस्तू यांच्या दरम्यान जी दरी आहे ती 
अनावश्यक, चैनीच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊन 
हळूहळू निरुंद होत जाईल, पण शेतीच्या उत्पादनात 
कशी वाढ करता येईल हा पोलिश अथंव्यवस्थेपुढील 
यक्षप्रश्‍न आहे. जनावरांची संख्या रोडावल्यामुळे 
मांसाचा पुरवठा अतिशय कमी झाला आहे. सोळा 
महिन्यांपुर्वी जी जनावरांची संख्या होती तेवढी 
परत होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. १९७९ साली 
प्रत्येक पोळ सरासरी ७० किलो मांस खात होता. 
ह्यावर्षी तो ६२ किलो खाईल. रेशनच्या दुकानात 
मांसाचा पुरवठा कसा चालू ठेवता येईल ही संबं- 
धित मंत्र्याची डोकेदुखी आहे. ख्त्रिसमसच्या सणाला 
मद्यमांसाचे सुग्रास भोजन लाभणे सर्वसाधारण 
पोलिश नागरिकाच्या नशिबी दिसत नाहो. ह्यावर्षी 
नाही आणि पुढील अनेक वर्षे नाही. 


साभार पोच 


कः मानवेन्दरनाथ राय : व्यकती आणि विचार - 
द्वा. भ. कणिक ; नव जागृती प्रकाशन ; 
मुंबई ४०००१६; १९८१; पृ. १६-- २८६ ; 

' कि. १५ रुपये. 


क॑ पंखांना ओढ पावलांची (नाटक) - वसंत 
कानेटकर, कॉन्टिनेटल प्रकाशन, पुणे ; १९८१ ढु 
पृ. ७३ ; कि. ६ रुपये, 


क वारेबरच्या सावल्या - वि. वा. शिरवाडकर; 
कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे ; १९८१; पृ. १६६; 
कि. १५ रुपये. 


कः अप्पाजींची सेक्रेटरी (नाटक)- वसंत सबनीस; 
कॉन्टिनेंटल् प्रकाशन, पुणे : १९८१ 1 पृ. ९६; 
कि, ६ रुपये. 


कवा... य 


नवभारत । जानेवारी १९८२ 170), ४0०, 581' 9 
&०€9€>€>€>€3€3>€>€9€>€3€9€>€3-€9&€>&9€>€3€9>€>&€& ६9>€9५* 


मी आलेय्‌ “मिंटी', अक खारोटी 


स्वभाव माझा जागरूक, 
वृत्ती माझी संचयी, ,/ 
चालणे माझे चपळ, 

वागणूक माझी निगर्वी. 


सेतू बंधनात आपला वाटा उचलून 
रामाचा आशिर्वाद मिळवलेली, 
आजही थोरामोठ्यांचे 

आशिर्वाद असेच आहेत पाठीशी. 


माझं घर होतं दूर रानात 
झाडांच्या ढोलीत- 

आता मात्र माझं घर खड्यांत, 
शह्रांत,महाबॅकेच्या शेकडो शाखांत. 


मी आलेय * सिंटी ! 
मी म्हणजे महाबँक 


बैक भॉप महाग 


(भारत सरकारचा उपक्रम ) 


€*3€3€ €>€>€9€>€>€>€><€>€><€5€><€>€5€9€9€3€>€>€><€>€3€3€3€&5>€><€3>€>€€€>€>€& 
€3€93€3€3€9€3>€5>€3€3<€3453€5€3€3€5€3€5€345€3<€5>€5<€3<€93€9>€53<53€9€७€>€3€€ 


षो 
९) मुख्य कचेरी : ह 
७ “ळोकमंगल? शिवाजीनगर (9) 
र पुणे-४११ ००५ शि 
%७<3€9€3€3€9€3€93€>&9&& €>€3-€&3€3€5>€3€5>€&3€3€& च्ञ्श्के ढळे 


है मासिक श्री, ग, दिक्षीत यांनी दि प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
पे. पृं. रेगे यांनी प्राज्ञपांठशाळा मंडळ, बाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध -केळेः.. 


अनुक्रमणिका 


